मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


महाराष्ट राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
प्राज्षपाठशाला मंडळ वाई, संचालित मासिक 


नृवभाराी 


वर्ष ३३। अंक १७३। जले १९८८ 
किमत २ रुपये । वाषिक वर्गणी १८ रुपये 


शध्यक्ष घ विश्वस्त 
तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


व्यवस्थापकोष पत्रव्यवहार : 

पां. गो. आपटे, 

व्यवस्थापक ' नवभारत ' मासिक 

द्वारा : प्राज्ञ प्रेत, वाई ( जि. सातारा ) 


नुवभारो 


संपादकीय: 


काळे मासे १ 


ग्रथ-परीक्षण ४ 
-अनिरुद्ध कुलकर्णी 


- | . एग. ब. ग्रामोपाध्ये, वि. रा. जोशी, 
तार्किकीय परमाणुवादाचे तस्वज्ञान-४ १९ | नौल्म र. हातेकर. 
-बट्रेंड रसेल । अनु. दि. य. देशपांडे ढ् षण 
हः न वाचकांचा पत्रव्यवहार 
इृहस्पती : लोकायतदरशंनाचा प्रवर्तक ४२ 


आ, ह. साळुंखे सार-संकलन १ ष्‌ 


ळे 
लखक-परिचय 


& अनिरुद्ध कुलकणी : कवी, लेखक व संपादक * आनंदवन ' नियतकालिक; कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, 
विजयानगर कानी, पुणे ३१० / दि. य. देशपांडे : तत्त्वज्ञानाचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक, १४ आर 
झरी ले आऊट, नागपुर-४४० ०१०. ५ आ. ह. साळुंखे : लालबहाद्दुर शास्त्री कॉलेज, सातारा येथे 
संस्कृतचे प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, विश्वकोशातील संस्कृत व धर्म विषयांचे अभ्यागत पादुका 
४०२ गुरुवार पेठ, सातारा. गा. ब. ग्रामोपाध्ये $ मराठीचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक व समीक्षक, 
६ भारद्वाज, डा. पिसुलेकर मार्गे, पणजी (गोवा). & वि. रा. जोशी : मराठीचे प मो ति 
सारडा महाविद्यालय, अहमदनगर. & सो. नीलम र. हातेकर $ मराठीच्या प्राध्यापिका, किसन वीर 
महाविद्यालय, वाई-४१२ ८०३. 


खंपादकीय-- 


तत्त्वज्ञानाचा इतिहास आणि कल्पनांचा इतिहास 


वर्नाडे विल्यम्स यांनी देकार्त॑ ह्या सतराव्या शतकातील तत्त्ववेत्त्य़ावर लिहिलेल्या आपल्या 
पुस्तकाला जी प्रस्तावना लिहिली आहे, तिच्यात तत्त्वज्ञानाचा इतिहास आणि कल्पनांचा इतिहास 
यांच्यामध्ये त्यांनी भेद केला आहे. हा भेद त्यांनी असा स्पष्ट केला आहे : कल्पनांचा इतिहास हा 
तत्त्वज्ञान असण्यापूर्वी इतिहास असतो. उलट तत्त्वज्ञानाचा इतिहास हा इतिहास असण्यापूर्वी ते तत्त्वज्ञान 
असते. 
भूतकालात खरोखर काय घडले, ते कसे घडत गेले, आणि, शक्‍य असेल तर, ते तसे का घडत 
गेळे हे समजून घेणे हे इतिहासाचे उदिष्ट असते. सतराव्या शतकात युरोपमध्ये होऊन गेलेल्या 
विचारवंताच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास जेव्हा आपण कल्पनांच्या इतिहासाचा भाग म्हणून करतो, तेव्हा 
आपल्याला काय समजून ध्प़ायचे असते ? त्य़ा विचारवंताने जे विचार मांडले असतील, जी विधाने, 
तत्त्वे, उपपत्ती प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला असेल, त्यांच्या समर्थनाथे जो पुरावा, जे युक्तिवाद 
सादर केले असतील त्यांचा, त्याच्या दृष्टीने आणि ज्या वाचकांसाठी तो हे सवे करीत होता त्यांच्या 
दृष्टीने, काय अर्थ होता हे मुख्यतः आपल्याला समजून घ्यायचे असते. विसाव्या शतकातील वाचकांच्या 
दष्टीने देकातंचे तत्त्वज्ञान केवळ ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहे असे अजिबात नाही. आपल्या 
दष्टीने त्याचे तत्त्वज्ञान अजून ' जिवंत ' आहे. ह्याचा अर्थ असा होतो, की आज तत्त्वज्ञानात जे प्रश्‍न 
उपस्थित करण्यात येतात, ज्या स्वरूपात ते उपस्थित करण्यात येतात आणि ज्या रीतीने त्यांचा परामर्ष 
घेण्यात येतो त्यांच्यांत आणि देकातंने आपल्या तत्त्वज्ञानात उपस्थित केलेले प्रश्‍न आणि अवलंविलेली 
पद्धती यांच्यांत सातत्य आहे, साम्य आहे, काही दुवे आहेत. देकातेने उपस्थित केलेले प्रश्‍न काहीशा 
बदललेल्या स्वरूपात आपण उपस्थित करीत आहोत. आणि देकार्तने ज्या स्वरूपात हे प्रश्‍न उपस्थित 
केले होते त्याच्यात बदल करणे का आवश्यक आहे हे समजून घेण्याने आज आपल्याला त्या प्रश्‍नांचे जे 
स्वरूप अभिप्रेत आहे त्यावर अधिक प्रकाश पडतो असेही आपल्याला वाटते. पण देकार्तने आपल्याला 
उद्देशून आपले विचार मांडलेळे नाहीत. त्याने ते आपल्या समकालीनांना उद्देशून मांडळे आहेत, आणि 
त्यांच्या आणि आपल्या पूवेसुरींच्या ज्ञानाच्या, विचारांच्या, समजुतींच्या आणि विचारपद्धतीच्या 
संदर्भात मांडले आहेत. 
कल्पनांच्या इतिहासाच्या दृष्टीने जेव्हा एखाद्या पूर्वीच्या विचारवंताच्या ग्रंथाविषयी * ह्याचा अथ 
काय आहे ?' असा प्रश्‍न आपण विचारतो तेव्हा हा प्रश्‍न वास्तविक “ ह्याचा अथे काय होता ?' असा 
असतो. आणि ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला त्याच काळात आजूबाजूला पहावे लागते, 
कोणत्या लोकांना उद्देशून तो ग्रंथ लिहिण्यात आला होता, त्या लोकांपुढे असलेल्या कोणत्या प्रश्‍नांची, 
समस्यांची उत्तरे देण्यासाठी तो लिहिण्यात आला होता, ह्या समस्यांचे त्या लोकांच्या दृष्टीने काय 
स्वरूप होते, किवा कोणत्या समस्यांची लोकांना जाणीव करून देण्यासाठी तो लिहिण्यात आला होता 
हे समजून घ्यावे लागेल, त्याची भाषाही समजून घ्यावी लागेल. समकालीनांना समजेल अशी ती भाषा 
असणार. त्यांना सहज समजेल अशी ती भाषा असेल किवा त्यांना खास प्रयत्न करून सप्तजून घ्यावी 
लागेल अशी ती असेल. म्हणजे खास प्रयत्न केल्यानंतर का होईना त्यांना समजेल अश्ली ती भाषा असेल. 
ग्रंथातील विचार 'नवीन' असले तर त्याची भाषाही त्या प्रमाणात नवीन असणार. पण चालत आलेली, 


 £ - 
च्यवन -२७डडष्ण तद 


(२) 


रुळलेली, ग्रंथकाराला आणि त्याच्या वाचकांना समजणारी, ते वापरीत असलेली भाषाच त्याच्या ह्या 
नवीन भाषेची बैठक असणार. ह्या भाषेत त्याने जी भर घातली असेल आणि जे बदल केले असतील 
त्यांची आवश्यकता, ही भर घालण्याचे, बदल करण्याचे स्वारस्य आपल्या वाचकांना त्याला पटवून द्यावे 
लागेल. हे काम त्याने स्पष्टपणे आणि वेगळेपणे केले पाहिजे असेही नाही. त्याचे विचार ज्या प्रमाणात 
नवीन असतील आणि ज्या प्रमाणात तो आपल्या वाचकांना ते समजावून देऊ झकेल, त्या प्रमाणात 
त्यांची वाहक असलेल्या त्याच्या भाषेतील नाविन्यही वाचकांना आवश्यक आणि अर्थपूर्ण वाटेल. तेव्हा 
आज त्याचे विचार समजून घेण्यासाठी त्याला परंपरेने लाभलेली भाषा आणि त्याने स्वतः घडवलेली 
भाषा ह्या दोहोमधील संबंधही आपल्याला समजून घ्यावा लागेल, म्हणजे भूतकालीन विचारवंतांनी 
मांडलेल्या विचारांशी आणि जे विचार ' वातावरणाःत असतील त्यांच्याशी ह्या विचारवंताने मांडलेल्या 
विचारांचे काय नाते आहे, त्यांच्यांत कोणती साम्ये आहेत आणि कोणते भेद आहेत हेही समजन घेणे 
आपल्याला भाग आहे. र 
सारांश, कल्पनांच्या इतिहासाच्या दृष्टीने जेव्हा भापण भूतकालीन विचारवंताकडे किवा 
वैचारिक आंदोलनाकडे पहातो, तेव्हा भूतकालात घडलेला तो विचार नेमका काय होता हे समजन 
घेण्याचा आपण प्रयत्न करीत असतो. आपण शूतकालात परतण्याचा प्रयत्न करीत असतो. पण 
आपले प्रस्थान अपरिहार्यपणे वतंमानापासून ठेवलेले असते, शञानाच्या किवा व्यवहाराच्या क्षेत्रांतील 
ज्या प्रश्‍नांविषयी आपल्याला आज आस्था असते, त्यांच्याशी प्रत्यक्षपणे किवा अप्रत्यक्षपणे संबंधित 
असलेल्या भूतकालीन विचाराविषयी आपल्याला छैतृहळ असते. तो विचार ज्या काळात जन्माला 
आला आणि वाढला त्या काळात त्याचे जे महत्त्व होते, त्याहून वेगळे असे त्याचे महत्त्व आपल्याला असते. 
कारण त्या विचाराचे पुढे काय झाले, त्याच्यात कोणती भर पडली 
मिळाली, त्याचा प्रभाव कसा वाढत गेला किवा ओसरत गेला 
प्रभाव आज आपण त्याच्याकडे ज्या दृष्टीने पहातो तिच्यावर 
समजा, आपण भूतकालातच ठाण मांडण्याचा निश्‍चय केला आणि त 
जे कमीअधिक महत्त्व होते आणि प्रयोजन होते, ते जसेच्या तसे 
प्रयत्न केला तरी, ह्या शुद्ध ऐतिहासिक स्वख्पाच्या प्रयत्ना 
प्रयोजनांची पारवंभूभी असते. ज्या भूतकालीन विचाराचा आपण उनरुद्धार करू पहात आहोत, त्याला 
तो वर्तमान असताना ही पाइवंभूमी नव्हेती. भूतकालीन अस्तित्वाचे ते जसे होते त्या स्वरूपात 
पुनरुद्धार करताच येत नाही. कारण ते आता वर्तमानाशी सापेक्ष असते आणि त्याने रंजित 
अर्थात्‌ हे सर्वे ध्यानात धरून कल्पनांचा इतिहास लिहिता येतो आणि अक्या री 


् च तपासीत असतो 
आणि जेव्हा भूतकालीन तत्त्ववेत्याच्या विचाराकडे भापण तत्त्वज्ञान म्हणून पहातो, तेव्हा त्याने उपस्थित 


केलेले प्रश्‍न आणि त्यांची त्याने दिलेली उत्तरे समजून घेणे जेवढे महत्त्वाचे असते तेवढेच ती तपासणे 
हेही महत्त्वाचे असते. अर्थात्‌ ती समजून घेतल्याशिवाय ती तपासु लागणे गैर ठरेल. आणि ती समजन 
घेणे, त्या तत्त्ववेत्त्याने विचारलेल्या प्रश्‍नांचा आणि त्यांना दिलेल्या उत्तरांचा त्याच्या दृष्टीने काय अर्थ 
होता हे समजून घेणे हा इतिहासाचा भाग राहील. ह्या दृष्टीने तत्त्वज्ञानाचा इतिहास हा इतिहास 
असतोच, पण हा ऐतिहासिक शोध तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासाचा पुर्वभाग असतो. उत्तरभागात ह्या प्रश्‍नांचे 
आणि उत्तरांचे परीक्षण करायचे असते. परीक्षण करताना त्या प्रश्‍नांची आणि उत्तरांची नव्याने 
मांडणी करणे भाग असते. कारण मध्यंतरात तत्त्वज्ञानाचा विकास झाळेला असतो. संकल्पनांमधील 
भद अधिक स्पष्ट झालेले असतात, त्यांचे ताकिक सामर्थ्यं म्हणजे त्यांच्या उपयोजनाचे प्रकार आणि 
क्षेत्रे आणि त्यांच्या मर्यादा अधिक स्पष्ट झालेल्या असतात आणि नवीन संकल्पना उदयाला आलेल्या 


(३) 


“असतात. ह्या सवे वैचारिक साधनसामग्रीचा वापर करून त्या तत्त्ववेत्त्याच्या प्रश्‍नांची आणि उत्तरांची 
नव्याने मांडणी करावी लागेल, त्याच्या भूमिकेत जे निष्कर्ष अभिप्रेत असतील, पण जे त्याने काढले 
नसतील ते प्रकट करावे लागतील आणि ह्या स्वरूपात त्या तत्त्वज्ञानाचा आजच्या विचाराशी कोण- 
कोणत्या प्रकारे संबंध पोचतो, त्याचे मूल्य काय ठरते हे पहावे लागेल. भूतकालीन तत्त्वज्ञानाची 
पुनरंचना केल्याशिवाय त्याचे परीक्षण करणे अन्याय्य ठरेल आणि त्याचे ऐतिहासिक आकलन 
केल्याशिवाय त्याची पुनरंचना करणेही तितकेच अन्याय्य ठरेल. ऐतिहासिक दृष्टी आणि तत्त्वज्ञानात्मक 
दृष्टी ह्यांचा संगम अभ्यासकात झाल्याशिवाय तत्त्वज्ञानाचा इतिहास अथेपुणे रीतीने लिहिताच येणार 
नाही. 


भारतीय परंपरेत जे विचार आणि वैचारिक आंदोलने उदयाला आली भाणि विकास पावली 
आणि ओसरली किंवा लोकांच्या विचारांत आणि आचारांत मुरून गेली, त्यांच्याकडे कल्पनांचा इतिहास 
आणि तत्त्वज्ञानाचा इतिहास ह्या दोन्ही दृष्टींनी पाहिले पाहिजे. कमसिद्धांत, पुनर्जन्म, मोक्ष आणि 
इतर पुरुषार्थ, चातुवंष्यं, इ. संकल्पनांवर आधारलेली, ह्या संकल्पनांनी विणलेली जी नैतिक आणि 
सामाजिक परंपरा होती तिच्या अंतरंगात शिरून तिचा शोध घेणे आवश्यक आहे. आज ही 
सामाजिक परंपरा त्याज्य ठरली आहे यात शंका नाही. पण ती त्यक्‍तही आहे. लोकहितवादी किंवा 
जोतिबा फुले यांच्या काळात ह्या संकल्पनाव्यूहावर आघात करणे आवश्यक होते, कारण त्याच्यावर 
आधारलेली परंपरा, त्या काळी, क्षीण स्वरूपात का होईना, पण जिवंत होती. समाज त्या परंपरेत 
दुबळेपणे का होईना जगत होता. परंपरेची कोंडी झाळी होती आणि समाजाच्या सुप्त चेतन्याला 
आवाहन करण्याची, ही कोंडी फोडून ह्या चैतन्याच्या आविष्काराला वाट मोकळी करून देण्याची 
आावड्यकता समाजधुरिणांपुढे निर्माण झाली होती. आज ह्या परंपरेतील काही अवक्षेषांना आपण 
हळुवारपणे चिकटून रहात असलो, तरी ती आपली परंपरा राहिलेली नाही. आपल्या जगण्याला आशय 
आणि दिशा देणारी ती परंपरा राहिलेली नाही. ती इतिहासात जमा झाली आहे. आणि म्हणून 
ऐतिहासिक दृष्टीने तिचा शोध घेणे आज शक्‍य झाले आहे आणि आवद्यकही झाले आहे. 


आव्यक झाले आहे कारण ती मृतप्राय झाली असली, तरी ती आपली परंपरा आहे, ह्या समा- 
जाची परंपरा आहे, हा समाज ह्या परंपरेने घडविलेला आहे. भापल्या जीवनाला ही परंपरा आशय 
आणि दिशा आता देत नाही, ती इतिहासात जमा झाली आहे असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा 'आपण' 
ह्याचा अर्थ सुशिक्षित मध्यमवर्ग हा असतो. ह्या वर्गाच्या जीवनाला आशय आणि दिश्या जर परंपरे- 
वासून मिळत नाही, तर ती कह्यापासून मिळते ? एक शक्‍यता अश्ली आहे, की ती कश्ञापासूनच मिळत 
नाही. दुसरी शक्‍यता अश्ली आहे, की आज जो कतेबगार आणि संपन्न असा पाड्चिमात्त्य समाज नांदतो 
आहे त्याच्या कतृंत्वात अंतभूत असलेली ध्येये, मूल्ये, आदर्श आणि दंडक तो स्विकारतो. ही मल्ये 
आणि दंडक जरी पाश्‍चात्त्य समाजात जन्माला येऊन विकसित झाले असले, तरी त्यांचे प्रामाण्य पाचात्त्य 
समाजापुरते मर्यादित नाही, माणसाच्या दृष्टीने ते प्रमाण आहेत अश्ी भूमिका स्वीकारता येईल आणि 
ही पटण्यासारखी भूमिका आहे. पण भारतीय समाजाची आजची स्थिती अशी आहे, कौ सुशिक्षित 
वर्गाने ह्या समाजाशी बंध जुळविले नाहीत तर ही मानवी मूल्ये ओंजळीत धरून, त्यांचे पावित्र्य जतन 
करीत ह्या देशात उपरे म्हणून त्यांना वावरावे लागेल. हासुद्धा जगण्याचा एक स्वाभिमानी पण एकांडा 
मार्ग आहे, किवा आपल्या नैतिक आणि सांस्कृतिक मायभूमीकडे -युरोप-अमेरिकेकडे- डोळे लावून तिथन 
परागंदा झाल्याप्रमाणे भारतात जगावे लागेल. रि 


आणखी एक शक्‍यता अश्ली, की सुशिक्षित वर्गाने सबंध भारतीय समाजाचे आधुनिकीकरण 
करण्याची आपली जबाबदारी स्वीकारणे. हे आधुनिकीकरण म्हणजे पाश्चात्त्यीकरण नव्हे. आधनिक 
भारतात जे नेते भारतीय समाजाचे चलनवलन घडवून आणू शकले ते सवे एकतर परंपरेत कमीअधिक 


(४) 


आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणू. पहात होते - उदा. स्वामी दयानंद, विवेकानंद, टिळक, गांधी- किवा 
परंपरेशी मुकाबला करू पहात होते, तिच्याशी झुंजून तिची मोडतोड करू पहात होते- उदा. जोतिवा 
फुले,' आंबेडकर. पण जोतिबांनी आणि आणि आंबेडकरांनी केवळ मोडतोड केली नाही. 
त्यांनी भारतीय परंपरेचा एक वेगळा अर्थ लावला; श्रेष्ठींची परंपरा आणि बहुजनसमाजाची परंपरा 
यांच्यामधील एक द्वंद्र त्यांनी भारतोय परंपरेत पाहिले. आणि आंबेडकरांनी बौद्ध परंपरेचा, वहुजन- 
समाजाची परंपरा म्हणून पुनरुद्धार केला. पण ज्या विचारवंतांनी आणि नेत्यांनी परंपरेची दखल 
घेतली नाही, असंवंधित म्हणून तिची उपेक्षा केली आणि सावंत्रिक मानवी मूल्यांच्या अधिष्ठानावर 
भारतीय जीवनाचे एक नवीन रूप सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला ते तिष्प्रभ राहिले. 


तेव्हा परंपरेशी जिवंत नाते जोडणे आवश्‍यक आहे, परंपरेचे आकलन करण्यातून कल्पनांच्या 
इतिहासाच्या दृष्टीने तिच्याकडे पहाण्यातु.- आणि तिचे परीक्षण करण्यातून, तत्त्वज्ञानाच्या इति- 
हासाच्या दृष्टीने तिच्याकडे पहाण्यातुन- हे जिवंत नाते जोडता येईल. सर्वसाधारणपणे असे म्हणता 
येईल, की आज जे भारतीय विचारवंत स्वतःच्या परंपरेची दखल घेताना दिसतात, ते ह्या दोन भिन्न पण 
परस्परपूरक दृष्टिकोनांमध्ये गल्लत करतात आणि म्हणून कोणतेच काम धडपणे करीत नाहीत, माक्‍सं- 
वादी विचारवंतांना इतिहासाविषयी आस्था असते, पण कल्पनांचा इतिहास त्यांच्या दृष्टीने गौण, दुय्यम 
असतो, उत्पादनसाधनांचा आणि उत्पादनसंबंधांचा इतिहास प्रधान आणि मूलभूत असतो. समाजात कोणते 
वगंभेंद होते आणि त्यांच्यामधोल संघर्ष कशा रीतीने विकसित होत गेला ह्याचा केवळ पुरावा म्हणून 
ते कल्पनांच्या इतिहासाकडे पहातात. विशिष्ट जीवनपद्धतीला तोलून धरणाऱ्या कल्पनांचा अर्थ शोधन 
काढून तिच्या अंतरंगात शिरण्याचा ते प्रयत्न करीत नाहीत, कारण त्या जीवनपद्धतीची विशिष्टता, 
स्वायत्तता ते मान्य करीत नाहीत. ती जोवनपद्धती केवळ एका विशिष्ट उत्पादतव्यवस्थेची छाया 
असते ; उत्पादनव्यवस्था आणि संकल्पनात्र्यवस्था ह्यांच्यामधील परस्परसंबंध काही सामान्य नियमांना 
अनुसरून निठचित होत असतात. हे सामान्य नियम लावून कोणत्याही विशिष्ट संकल्पताव्यूहाचा 
उलगडा करता येतो आणि अशा रीतीने तिचा उलगडा करण्यात त्याचे विश्षिष्टित्व विसजित होते. 
हा दृष्टिकोन अर्थात्‌ ज्याला गावठी -व्हल्गर- माक्‍संवादी म्हणतात तो आहे. प्रगल्भ माक्‍सवाद क्रो 
प्रमाणात संकल्पनाव्यूहाची स्वायत्तता, त्याचे कारकत्व मान्य करतो. पण प्रगल्भ मावर्सवाद ही भमि- 
काच अस्थिर आहे. जर तिचा पिच्छा कुणी पुरविला आणि स्वत:च्या बचावासाठी ती सिद्ध झाली, तर 
गावठी माक्‍संवाद ह्या स्वरूपातच ती आपल्यापुढे ठाकली आहे असे दिसुन येते. 


फुले-आंबेडकरवादी विचारवंतांना ह्या परंपरेविषयी आस्था आहे. पण कल्पनांचा इतिहास 
म्हणून ते तिच्याकडे पहात नाहीत. त्यांचा दृष्टिकोन समीक्षेचा, टीकेचा आहे. विज्ञान, समता, बंधभाव 
इ. प्रबोधनाच्या मूल्यांच्या आधारे ह्या परंपरेचे समीक्षण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. हा दृष्टिकोन 
अर्थात्‌ पुर्णपणे विघातक असतो. फुले-आंबेडकरांपासुन लाभलेल्या वारशामुळे, विशेषतः आंबेडकरांनी 
बौद्धधर्माच्या केलेल्या पुनरुज्जीवनामुळे ह्या परंपरेकडे पहाण्याचा एक विधायक दृष्टिकोन त्यांना लाभ 
शकेल, पण ह्या विधायक दृष्टिकोनाचा विकास त्यांच्या विचारात झाल्याचे आढळून येत नाही. ह्यामळे 
उदा. बुद्धाने प्रतिपादन केलेली आणि आचरण केलेली नैतिक मूल्ये त्यांच्या अभ्यासाचा विषय झालेला 
आढळून येत नाही. आंबेडकरांना ह्या नैतिक मूल्यांविषयी अतिशय आस्था आणि जिज्ञासा होती. 
उलट प्रतीत्यसमुत्पाद म्हणजेच ऐतिहासिक भौतिकवाद अज्षी समीकरणे बनविण्याची घाईही ह्या विचार- 
वंतांना झालेली दिसते. 


“--चॅफव का 


“चलह४ळ्छाता 


अनिरुद्ध कुलकर्णी 


काल माक्स 


कल्पना या मुळातच सनातनी असतात. त्या इतर कल्पनांच्या हल्ल्याला हरण जात नाहोत. परंतु 
परिस्थितीच्या जवरदस्त कत्तलीक्ी मात्र त्या झगडू शकत नाहीत आणि भुईसपाट होतात. 


ळक 4 ज्र 

आधुनिक माणसाचे सामाजिक, राजकीय आणि 
सांस्कृतिक तत्त्वज्ञान ठळकपणे फ्रेंच क्रांतीपासून उगम 
पावले आहे. हे तत्त्वज्ञान आजपर्यंत मध्यवर्ती प्रवाह 
म्हणून वाहात आलेले आहे आणि कालंमाक्‍्संहाया 
धारेचा सर्वश्रेष्ठ आणि सर्वांत प्रभावी प्रेषित, तत्त्वज्ञ, 
आणि प्रवर्तक म्हणून आपणासमोर उभा आहे. 
स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व ही मूल्यत्रयी, समाजवाद, 
कम्यून्स, गुलामगिरीचा निषेध, क्रांती, मानवी 
हक्‍क, राष्ट्रीयीकरण, लोकसत्ताक राज्य यासारख्या 
आधुनिक कल्पना आणि त्यांनी सूचित होणाऱ्या 
वास्तवातील घटना, फ्रेंच क्रांतीच्या थोड्या मागील 
काळातही नजरेस पडतात; पण सुट्या सुट्या 
आणि अंधुकपणे. त्यांचा एकत्रित आणि रोमांचकारी 
प्रत्यय प्रथम फ्रेंच क्रांतीत आणि पुढे माक्‍संच्या 
तत्त्वज्ञानातच येतो. 

प्रभावाचाच जर विचार करायचा झाला तर फ़ेच 
क्रांती आणि माक्‍संचे तत्त्वज्ञान यांच्याएवढ्या प्रभावी 
गोष्टी सामाजिक इतिहासाच्या आधुनिक कालखंडात 
दुसऱया नाहीत, रशियन आणि चिनी क्रांत्या, विसाव्या 
शतकातील फ्रेंच क्रांतीच्या आवृत्त्या आहेत. लेनिन, 
माओ हे तर माक्‍संचे केवळ वारसदार पुत्र आहेत. 
आणि हा वारसा अगदी आजतागायत सात्रे. काम्यू, 
मा्क्‍्यूस, जयप्रकाश यांसारख्या तत्त्वचितकांच्या रूपाने 
धगधगतो आहे. आपल्या भारतासारख्या, स्वत-च्या 
अक्या प्राचीन परंपरा असणाऱ्या देशानेही हा वारसा 
अगदी अधिकृत स्वरूपात स्वीकारला आहे. भारतीय 


- जॉन गॅलब्रेथ 


नागरिकांनी “ घटना ? करून भारताचे लोकशाही 
प्रजासत्ताक करायचे ठरविले आहे. किंबहुना ते तसे 
आहे असे मान्य केले आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि 
बंधुत्व या क्रांतित्रयीशी या घटनेची असलेली बांधि- 
लकी तिच्या नांदीतच स्पष्टपणे मांडली आहे, एवढेच 
नव्हे तर व्यक्‍तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय एकात्मता, 
सामाजिक, आर्थिक, आणि राजकीय न्याय, कॉन्स्टि- 
ट्यूअन्ट असेंब्ली यांचादेखील या नांदीत ठळक 
उल्लेख आहे. युरोपातील अनेक आणि अमेरिकेच्या 
राज्यघटनेवरील फ्रेंच क्रांतितत्त्वज्ञानाचा झालेला 
संस्कार ठळक आहे. एवढी आंतरराष्ट्रीय मान्यता 
असलेले तत्त्वज्ञान आज दुसरे नाही, आणि ज्याच्या 
लिखाणात हे तत्त्वज्ञान क्रांतिकारक तर्‍हेने रूपबद्ध 
झालेले आहे, असा मासंएवढी मोठी मान्यता अस- 
णारा तत्त्वज्ञही दुसरा कोणी नाही. माक्स हा 
केवळ फ्रेंच क्रांतीचा पुत्र नाही, तर नंतरच्या काल- 
खंडात घडलेल्या अनेक अयशस्वी आणि यदस्वी 


'क्रांत्यांचा पिताही आहे. त्याच्या कार्याभोवती जे 


एक विलक्षण तेजोवलय निर्माण झाले आहे ते 
यामुळे आहे. 

हेगेल, मिल्‌, नीत्झ, रसेल, सात्रे, यास्प्स यांसारखे 
अनेंक थोर तत्त्वचिंतक फ्रेंच क्रांतीनंतरच्या दोनझे 
वर्षांच्या काळात होऊन गेले आहेत. फ्रेंच क्रांतीने जे 
चैतन्य निर्माण झाले त्याच्याशी हे निगडित आहेत. 
परंतु या कालघंडातील आधुनिकतेच्या प्रवर्तनात 
माक्‍पेएवढे प्रभावी योगदान कुणाकडूनच होऊ 
शकलेले नाही. विशेष हे आहे को जेथे, लोकशाही 


> नवभारत 


देशात मार्कसेवाद हा अधिकृत सरकारी ' धर्म 
म्हणून स्वीकारला गेलेला नाही तेथेही त्याचा मोठा 
प्रभाव राहिलेलाच आहे. जेथे दैवत नाही तेथे 
महापुरुष म्हणन आणि जेथे महापुरुष म्हणून नाही 
तेथे महत्त्वाचा तत्त्वचितक म्हणून माक्‍संचे पूजन 
चालू आहे. लोकशाही समाजवाद मानणारेदेक्ील 
ते मनातून करतातच. 
याचा अर्थी असा अर्थातच्‌ नाही, को माक्‍संच्या 
आणि माक्‍सं ज्याचे प्रतिनिधित्व करतो त्या तत्त्व 
ज्ञानाला विरोध सहन करावा लागलेला नाही. ज्या 
क्रांतीतून नेपोलिअनचा उदय झाला त्याने काही 
अंशी क्रांतीतून निघालेल्या समाजवादी कल्पना 
रुजविण्याचे कार्ये केले तरी एकंदरीत त्याला 
हरताळच फासला. नवीन राजेशाही निर्माण केली 
आणि साम्राज्यशाहीचाच पुरस्कार करून फ्रेंच रक्‍त 
सांडीत ठेवले. मेटरनिक, विस्माके, मंक्ञचिनी- 
सारख्यांनी वेगळ्या तर्‍हेने समाजवाद खच्ची केला. 
ठिकठिकाणच्या राष्ट्रवादी स्वातंत्र्ययुद्धात मासं 
आणि समाजवाद दूरच ठेवले गेले. अमेरिकेत तर 
या दोहोंनाही खर्‍या अर्थाने कधी पाय ठेवताच आले 
नाहीत. फाशीझम आणि नात्सीझम तर उघडउघड 
या दोहोंचाही शत्रू. त्यामुळे इटली, स्पेन, फ्रान्स 
आणि जमंनी येथे यांचे स्थान दुय्यमच राहिले. पण 
या विरोधातूुन जाऊनही आधुनिक काळात सर्वात 
महत्त्वाचे म्हणून, समाजवादी तत्त्वज्ञान आणि मार्क्स 
दोघही स्थिरावले आहेत. आधुनिकतेचे आकलन 
औद्योगिक क्रांतीप्रमाणेच, त्यांच्या आकलनाशिवाय 
पूर्णच होऊ शकत नाही 
सामान्यतः , सुशिक्षित आधुनिक माणसाला 
माकसंची ओळख असतेच. मा्क्संचा दाढीवाला फोटो 
त्याने पाहिळेला असतो आणि या माणसात काहीतरी 
आगळे सामथ्ये निश्‍चित होते, असे त्याला जाणवून 
गेलेले असते. औद्योगिक क्रांतीमधून भांडवलशाही 
निर्माण होते. या भांडवल्शाहीमुळे व्यापारी वग 
दिवसेंदिवस जास्त श्रीमंत होत जातो आणि कामगार 
वर्ग, गरीब दलितवर्ग जास्त जास्तच गरीब होत 
जातो. त्याचे आथिक शोषण त्याला शेवटी असह्य 
होते. तो कम्यूनिस्ट बनतो. हे कम्युनिस्ट एकत्र 
येतात आणि प्रस्थापित भांडवलशहांच्या दबावा- 
खाली असलेली राजवट उलथून पाडतात. क्रांती 


जुले, १९८० 


करतात. उदा. रशियातील क्रांती. मग नवी 
कम्युनिस्ट राजवट येते. ती समाजवादी वर्गविरहित 
समाजरचंता आणते. कामगारांना आणि गरिबांना 
भले दिवस येतात. श्रीमंतांचे हाल झाले, तरी एकंदर 
समाज सुखी होतो. यासारख्या माक्‍संच्या कल्पना 
भज शाळकरी मुलांनादेखीळ परिचित असतात. 
रशिया व चीनसारख्या देशांत तर त्यांची घोकेपट्टीच 
चाळू असते. असे असले तरी मावसंचे विचार समजा- 
वून घेणे तितकेसे सोपे नाही. त्याचे ऐतिहासिक 
स्थानच असे काही आहे की मार्क्स समजावून घेणे 
म्हणजे इतर अनेक गोष्टी समजावून घेणे ठरते. 
माक्‍सेचे आकलन प्रत्येक पिढीला बदलत गेले 
आहे. १९८३ मध्ये मार्क्सच्या मृत्यूला शंभर वर्षे 
लोटतील. भ्हणजे असे म्हणता येते कौ या शंभर 
वर्षांत माक्‍संला जाणून घेणाऱ्या, त्याचा प्रभाव 
पडलेल्या तीन पिढ्या जगभर होऊन गेल्या आणि 
चौथी पिढी आज मध्यम वयस्क झाली आहे. पहिली 
पिढी मार्कसेला पाहिलेल्या समकालीन तरुणांची पिढी 
होती. काऊटस्की, वर्नस्टाईन, ह्यांची ही पिढी. या 
पिढीने * मा्कसेवाद ' नांव असलेला समाजवादाचा 
प्रकार (1१001087 ) निर्माण केला. ऐतिहासिक 
तियतवाद, इतिहासाचा आथिक, जडवादी अन्वय 
विरोधविकासवाद-डायलेक्टिक्स -वर्ग संघर्ष आणि 
अतिरिक्‍त मूल्यस्िद्धांत या मुख्य कल्पनांभोवती त्यांनी 
त्यांचा मार्क्सवाद विणला, दुसरी पिढी गो्की, 
लेनिन, ट्रॉटस्को, स्टालीन यांची होय. हिला कम्य- 
निस्ट पिढी म्हणता येईल. रशियात क्रांती घडली ती 
या पिढीच्या उमेदीत, माकर्संचे नाव जगभर दुम- 
दुमले ते र्‍या पिढीच्या कारकोर्दीत. हिच्या लेखी 
मार्क्सवादी असणे, माक्संला समजावून घेणे म्हणजे 
'पक्षाशी' बांधिल असणे असे होते. वम्यनिस्ट पार्टी, 
पार्टी हुकूमशाही, मार्क्सवादी अर्थशास्त्र, आंतर- 
राष्ट्रीय कम्युनिस्ट चळवळ, यांसारख्या कल्पनां- 
भोवती यावेळी मार्क्सचे विचार गुंफले गेले, तिसरी 
पिढी स्टालीन, माओ यांच्या प्रभावाखालील पिढी. 
किवहुना स्टालीन, माओ यांच्या राजवटीत खूप 
सोसावे लागलेल्यांची पिढी. क्‍्योसलर, गीद, राईट, 
सिलोन यांच्यासारख्या कम्युनिझमविषयीच्य़ा भ्रम- 
निरास झालेल्यांची पिढी ती हीच. माक्‍संचे विचार 
जेव्हा उपयोजित स्वरूपात येतात तेव्हा त्यातून 


-करखगघर चिज, 


काले माक्‍से ३ 


राज्य-भांडवल्शाही उदयाला येते, सरकाही नोकर- 
शाहीची दडप्ाही सुरू होते. आणि सगळ्यांचेच हाल 
होऊन सगळेच प्रचंड गुलाभगिरीत खितपत पडतात 
हे या पिढीला कळले, चोथी पिढी आहे आजची, 
मार्क्सचे मोठेपण जाणणारी परंतु कम्युनिझमला 
बळी पडण्याची तयारी नसलेली पिढी, माक्संकडे, 
एक समाजशास्त्राचा पूर्वसुरी म्हणून बघणारी, 
तरुण 'अर्ली ' मार्क्सचे विचार जास्त महत्त्वाचे 
मानणारी पिढी, मार्क्सचे स्वातंत्र्याबद्दल्वे आणि 
परात्मतेसंबंधीचे विचार फुलवू पाहाणारी पिढी. 
स्वतःला निओ-लेफ्ट ' नव-डावे ' संबोधणारी. पहि- 
ल्या पिढीला माक्‍स थोर शास्त्रज्ञ आणि क्रांतिकारक 
वाटत होता, दुसऱ्या पिढीच्या लेखी माक्स हे देवत 
होते. सर्वांत मोठी क्रांतिकारक प्रेरणा होती. तिसऱ्या 
पिढीला मा्कसं हा अधिकृत आणि सर्वकष गुरू होता. 
एकमेव अर्थशास्त्रज्ञ होता. चोथ्या पिढीला तो नव्या 
शक्‍य़तांना जन्म देऊ शकेल असा, व आजही प्रस्तुत 
असा समाजचितक, तत्त्वचितक आहे. म्हणजे म्हटले 
तर मासं बदलत आला आहे, म्हटले तर मासं 
तोच आहे पण त्य़ाचे आवाहन बदलत जाते आहे. 
अर्थात्‌ माक्‍संवादाला, समाजवादाला विरोध करणा- 
ऱय़ांच्या मनात मार्क्सची एक वेगळीच प्रतिमा झिरपत 
आली आहे याचेही भान राखलेच पाहिजे. एक 
टोकाला जाऊन लिखाण करणारा द्वेषवुद्धीचा लेखक. 
चुकीचे अथेशास्त्रीय सिद्धांत मांडणारा आणि 
भाबड्या समाजशास्त्रीय कल्पना प्रसृत करणारा 
विचारवंत. कामगारांना चिथावूत भडकवून देणारा, 
विध्वंसक मनोवृत्तीचा चळवळ्या, नकली वैज्ञानिक 
परिभाषा पिकविणारा स्वप्नाळू मनुष्य अशी ही 
प्रतिमा आहे. आणि हीदेखील चार पिढ्या टिकून 
आहे. नाही म्हणण्यात अथे नाही. 

ही परिस्थिती लक्षात घेतली तर असे सहज 
दिसून येते, की दुसऱ्या महायुद्धानंतर परिस्थितीच्या 
रेट्यासमोर “* मार्क्सवाद ' जरी आज कालबाह्य 
वाटू लागलेला असला तरी माक्‍्संचे आकर्षण आधु- 
निक माणसाला अजून दोनचार पिढ्या तरी वाट- 
णार आहे. हायगेट कबरस्तानात माक्‍संच्या प्रेताच्या 
दफनप्रसंगी एंगेल्स म्हणाला, को मार्क्‍्संचे नाव 
झतकातुशतके दुमदुमत राहील. यातील दुमदुम- 
ण्याचा भाग जरी सोडून दिला तरी तथ्यांश स्वीका- 


रता येतो. एकनॉमिक अँण्ड पोलिटिकल मॅन्युस्क्रिप्टस्‌ 
(१८४४), दि होली फॅमिली, दि जर्मन भआायडिऑ- 
लजी, थेसेस ऑन फॉयरबाख ( १८४६), दि 
पाँव्हर्टी ऑफ फिलॉसफी, मॅनिफेस्टो ऑफ दि कम्यु- 
निस्ट पार्टी (१८४४), दि क्लास स्ट्रगल इन्‌ फ़ान्स, 
दि एटिथ ब्रुमेर ऑफ लुई बोनापाटे (१८५२), ए 
कॉन्ट्ब्युशन टु दि क्रिटिक ऑफ पोलिटिकल एकॉ- 
नमी, हेर फ़ोग्ट, डास कॅपिटलचे तीन खंड (१८६७ 
१८८५, १८९४), अँड्रेसेस ऑफ दि जनरल कौन्सिल 
ऑफ दि इंटरनॅशनल, दि . सिव्हिल वॉर इन फ्रान्स, 
ए क्रिटिक ऑफ दि गोथा प्रोग्रॅम, मार्क्सचा इतरांशी 
झालेला पत्रव्यवहार हे माक्‍संचे सवच लिखाण चढ्या 
कौतुकाने वाचले जाईल असा रंग नसला, तरी 
माक्‍संच्या कल्पनांचा परिचय त्याच्या निवडक 
ल्खिाणाच्या आणि चरित्राच्या साहाय्प्राने करून 
घेण्यात आधुनिक माणूस कंटाळा करणार नाही असे 
खात्रीपूर्वक वाटते. 
- 2-7 

मार्क्हने आधुनिक माणसाला मानवी इतिहासा * 
कडे पाहाण्याची नवी दृष्टी दिली आहे. मानवी 
समाजांचा खराखुरा इतिहास लिहिला गेला पाहिजे 
ही समज त्याने आपल्याला दिली. इतिहास म्हटला, 
कौ राजेरजवाड्यांनी केलेल्या लढायांचे, तहांचे, 
कटकारस्थानांचे आणि नाना तर्‍हेच्या विलास उप- 
भोगांचे चित्रण ही एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्या- 
पर्यंत असलेली कल्पना माक्‍संने उखडून टाकली, 
समाजातील वर्गांचे-समूहांचे संघर्षातून प्रगती कशी 
साधली जाते याचे यथार्थ चित्रण इतिहासाने केले 
पाहिजे. सनावळ्यांची जंत्री जपत राहाण्यापेक्षा 
सामाजिक संस्थांची अंतरंगे उकलून दाखविली गेली 
पाहिजेत. विभूतिपूजा करीत बसण्यापेक्षा सामान्य 
माणसांनी सामाजिक घडामोडीत कसा भाग घेतला 
हे समजावून दिले गेले पाहिजे ह्या धारणा मार्क्सने 
आपल्याला दिल्या, 

इतिहास जसा दिसतो तसा नसतो हे त्याने 
बजावले. खरा इतिहास दडपला जातो, विकृत करून 
किवा गोंडस स्वरूपात तो मांडला जातो हे त्याने 
सांगितले, हे रशियन आणि चिती क्रांतीचे गोडवे 
गाणाऱ्या इतिहासकारांनीदेखील लक्षात ठेवण्याजोगे 
आहे. बोल्शेविक क्रांती खरोखरच कामगार क्रांती 


संगणकीकृत 


8 नवभारत 


होती का? शेतकऱ्यांचा सहभाग खरोखर किती 
होता ? की ही धंदेवाईक क्रांतिकारकांची क्रांती 
होती ? अश्यासारखे प्रश्‍न धसाला लावताना 
माक्‍संच्या धारणांचा उपयोग होईल. 

इतिहासलेखन केले जाताना आणि तो मांडला 
जाताना तत्त्वचितक, साहित्यिक, शास्त्रज्ञ यांना 
बऱ्याच वेळा अवास्तव महत्त्व दिले जाते. अमूतं 
कल्पनांचा मूर्त आविष्कार म्हणजे इतिहास. चैतन्याचा 
आविष्कार म्हणजे इतिहास अश्या भूमिका घेतल्या 
जातात. ह्याला माक्‍संचा कडाडून विरोध होता. 
इतिहास म्हणजे वर्गेसंघर्षातून घडणारी उत्क्रांती 
असून इतिहास घडविणार्‍या कष्टकरी आणि 
आथिक शक्‍तींना त्यात प्राधान्य दिले गेले पाहिजे 
ही त्याची भूमिका होती. आज पाईचात्त्य आणि 
सोविएट जगतात ज्या नव्या तर्‍हेने इतिहास लिहिले 
जातात, मांडले जातात, त्याची सुरुवात करण्याचे 
श्रेय मार्कसेला दिले पाहिजे. 

मानवी इतिहासामागे दडलेल्या सूत्रांचा शोध 
घेण्यासाठी इतिहासाचे तत्त्वज्ञान मांडावे लागते. 
अश्या प्रकारचे तत्त्वज्ञान मांडण्याचा यत्न कांट, 
हेगेल, हेडेर, फिरन्ट, यांनी केला होता. त्या पाश्‍वे- 
भमीवर माक्‍संनेही त्याचे तत्त्वज्ञान मांडले. नेहमी 
रास्तपणे म्हटले जाते, की माक्‍संने त्याचे डाय- 
लेक्टिक्स, त्याचा विरोधविकासवाद हेगेलकडून 
घेतला आहे. परंतु हे लक्षात घेतले पाहिजे की 
विरोधविकासवाद, विचारांचे स्वरूप व विकास 
स्पष्ट करतो म्हणून त्याने घेतलेला नाही, तर तो 
वस्तुस्थिती, ऐतिहासिक घटना स्पष्ट करतो म्हणून 
त्याने स्वीकारला आहे. हेगेलकडून त्याने आणखीही 
एक गोष्ट स्वीकारलेली आहे; ती म्हणजे समाजाची 
विविध अंगे कुठल्याही वेळी देहाचे अवयव जसे 
एकमेकांशी निगडित असतात त्याप्रमाणे एकमेकांशी 
निगडित असतात ही. पण येथेही माक्स त्याच्या 
स्वतंत्र प्रतिभेची चमक दाखवून गेला आहे. चैतन्य, 
राष्ट्रीय आत्मा यांसारखी गोष्ट या सामाजिक अंगांना 
बांधून ठेवते असे तो मानीत नाही. मानवी आथिक 
संबंधे सामाजिक अंगांना, एकत्रित गुंफतात असे 
तो सांगतो. हे दोन सिद्धांत माक्‍संच्य़ा इतिहास- 
तत्त्वज्ञानाचा गाभा आहेत. कुठल्याही काळातील 
सामाजिक जीवन समजावून घ्यायचे असेल, तर त्या 


जुळे, १९८० 


काळातील प्रचलित अथंव्यवस्था समजावून घ्यायला 
पाहिजे, तिचे विश्‍लेषण करायला पाहिजे हा त्यांच्या - 
पासुन निघणारा निष्कर्ष आहे. आथिक व्यावसायिक 
संघटना किंवा वर्गरचना यांची निर्मिती कश्नी होते, 
उत्पादन समस्यांतून त्यांची जडणघडण कशी होते हे 
आपण समजावून घ्यायला पाहिजे, एवढेच नव्हे तर 
उत्पादन समस्यांतून व्यावसायिक संघटनांचे स्वरूप 
कसे बदलते व त्यामुळे सामाजिक बदल कसे होतात 
हे आपण समजावून घेतले, तर इतिहासाचे अंतरंग 
आपल्याला कळते असे मासं मानतो. आधुनिक 
विचारसरणीवर माक्‍संच्या या सिद्धांताचा साहजि- 
कच परिणाम झाला आहे. 

मानवी इतिहासाला काही उद्दिष्ट आहे असेही 
मानताना मार्क्स दिसतो, वरगहीन समाजवादी समाज- 
रचना हे इतिहासाचे उद्दिष्ट तो मानतो, आणि हे 
नेतिकदृष्ट्या योग्यच आहे असा त्याचा सुर दिसतो. 
मात्र या उद्दिष्टाकडे धावणार्‍या त्याच्या इतिहा- 
साच्या, रंगभूमीवरील विरोधविकासाच्या नाटका- 
तील प्रमुख नायक हे थोर किवा अवतारी पुरुष 
नसून एकमेकांशी झगडणारे * वर्ग । आहेत. आधुनि- 
कांना इतिहासातील वगंसंघर्षाची कल्पना थोडीफार 
मान्य झालेली दिसली तरी त्यांचे अवतारी पुरुषां- 
संबंधीचे वेड व कुतूहल मात्र कमी झालेले दिसत 
नाही, आणि आज तर वर्गविहीत समाजरचनेतील 
आकषेणही कमी झालेले दिसते. ऐतिहासिक घडा- 
मोडींना काहीतरी अथ असतो आणि इतिहासाचा 
शास्त्रशुद्ध अभ्यास केला, तर तो आपणास समज 
शकतो ही माक्‍संची धारणा मात्र खूपच प्रमाणावर 
मान्य झालेली दिसते. 


_ माक्स हा इतिहासाचा तत्त्वज्ञ होता आणि 
त्याच्या कल्पनांचा आधुनिकांवर का परिणाम झाला, 
याचे कारण त्याचे ' ए 


टिन्थ ब्रुमेर' किवा * दि क्ल 

स्ट्रगल इन्‌ फ़ान्स' वाचले को कळते. हे ल 
इतिहासलेखन आहे. त्यात कल्पनांच्या उत्तंग भराऱ्या 
नाहीत. ते वाचनीय आहे ते त्याच्या भरदार व 
उपहासात्मक शेलीमुळे व भेदक विशळेषणामुळे. 
परतु माक्‍संच्या इतिहासाच्या तत्त्वज्ञानात 
इतिहासाचा उपयोग करून घेतला पाहिजे अता 
आग्रह दिसतो. खरे म्हणजे माक्‍संच्या सवे लिखाणात 
त्याचे सारे लक्ष प्रामुख्याने आधूनिक यरोपच्य़ा 


काले मार्क्स ष्‌ 


उदयावर केंद्रित झाले आहे ते त्याच्या ह्या उपयुक्‍्त- 
तेच्या अवधानामुळेंच. एरवी तो नुसताच इतिहास- 
लेखक झाला. असता आणि विरोधविकासाचे वर्ग- 
संघर्षात्मक' रूप दाखविणारे देशोदेशींचे इतिहास 
त्याने लिहून काढले असते. पण त्याने असे केलेले ताही. 
मध्ययुगाच्या सरंजामशाहीतुन पुनरुज्जीवनकालीन 
उच्चभ्रू भांडवल्शाही निर्माण होते, ती औद्योगिक 
क्रांती घडवून आणते, त्यातुन कामगारवर्ग निर्माण 
होतो आणि तो समाजवादी क्रांती घडवून आणतो हे 
दाखविण्यावरच त्याने लक्ष केंद्रित केळे आहे. 
माक्‍संच्या या इतिहासलेखनाचे आणि तत्त्वज्ञानाचे 
खृद्द आधुनिक इतिहासकारांना आकर्षेण वाटते याचे 
कारण मार्क्सचे पाय जमिनीवर आहेत. वस्तुस्थिती 
दिग्दर्शनाची त्याला बाजू आहे. काही काही ऐति- 
हा!सिक कालखंड व घटना यांना माक्‍संचे विवरण 
लागू शकते, त्याचा पडताळा येतो हे आहे. माक्‍संचे 
इतिहास-तत्त्वज्ञान खरे आहे की खोटे आहे आणि खरे 
असल्यास कितपत खरे आहे याचा अंतिम निवाडा 
अखेरीस इतिहासकारांनीच करावयाचा आहे. 


व्यवहारबृद्धी न गमावलेल्या आधुनिकाला विचा- 
रले, तर तो असे निश्‍चित म्हणेल को इतिहासाच्या 
सर्वे घडामोडींना मूलतः आथिक संबंध कारणीभूत 
ठरतात असे म्हणणे म्हणजे टोकाला जाणे आहे 
आणि इतिहास सोपा करण्यासारखे आहे. भारतीय 
स्वातंत्र्याची चळवळच पाहा. तिचे माक्सिस्ट स्पष्टी- 
करण निश्चितच यथार्थ ठरू शकत नाही. पण एकं- 
दरीत तो माक्‍संचे आथिक संबंधाचे स्पष्टीकरण 
फार महत्त्वाचे आहे हे मात्र निश्चितच मान्य 
करील. 


ळ्‌ 1-1 को 
आधूनिक कामगार संघटित झाला. त्याने मोठ- 
मोठ्या कामगारसंघटना उभारल्या, स्वतःचे 


जीवनमान उंचाविण्याचा प्रयत्त केला. त्यासाठी 
वेळोवेळी संप, मोर्चे, टाळेबंदी, हरताळ, घेराओ, 
दंगली यांचाही वापर करण्यास कमी केले नाही. 
आणि आजही तो कमी करीत नाही. याचे श्रेय 
पहिल्यांदा कुणाला द्यायचे असेल तर ते ' कॉम्रेड 
मासला द्यावे लागेल. मिल्टनचे ' पॅरेडाईज लॉस्ट ' 
जसे फारसे वाचले जात नाही तसे कॅपिटलचे तीन 


खंडही फारसे वाचले जात नाहीत. माक्‍संचा अति- 
रिक्‍त मूल्याचा सिद्धांत अर्थशास्त्राचे महाविद्यालयीन 
विद्यार्थीदेखील मुळातून क्वचितच समजावून घेतात. 
परंतु आधुनिक औद्योगिक क्रांतीमुळे आणि भांडवल- 
शाही उत्पादनव्यवस्थेमुळे कामगारवर्गाचे शोषण 
होते आणि याविरुद्ध कामगारांनी संघटित होऊन 
झगडलेच पाहिजे, या माक्‍संच्या भूमिकेचा जगभरच्या 
कामगारांवर परिणाम झाला आहे. * हमारी युनियन 
हमारी ताकद हे जगातल्या सर्व ठिकाणच्या काम- 
गारांनी पक्के ओळखले आहे. आधुनिक जगतातील 
ही अत्यंत महत्त्वाची, परिणामकारक घटना आहे. 
मार्क्सच्या डोळ्यासमोर अर्थातूच एकोणिसाव्या 
शतकातील इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांती आणि 
कामगार होते. आणि याही कामगारांच्या मनः- 
ध्थितीचे, आशा-आकांक्षांचे अगदी अचूक ज्ञान त्याला 
होते असे म्हणता येत नाही. एंगेल्सचे कामगारां- 
व्रिषयीचे ज्ञान आणि आकलन जास्त अचूक वाटते. 
त्याच्या समोर मात्र जमेंनीतील कामगार होते. पण 
समकालीन कामगारांच्या सुखदुःखांशी मार्क्स त्याच्या 
स्वतःच्या वाट्याला जी विपन्नावस्था आलेली 
होती त्यामुळे जास्त चांगल्या तऱ्हेने समरस पावू 
शकत होता. “वन्ही तो चेतवावा रे। चेतविताची 
चेतितो ॥ ' याचे भान त्याला त्याचमुळे आले 
होते. आणि इंग्लंडातील कामगारवर्गाची त्यावेळी 
खरोखरच फार दारुण स्थिती होती. कामगारवर्गाचे 
काम म्हणजे भयानक प्रकारची गुलामगिरी आहे हे 
त्याने तेव्हाच ओळखले. कॅपिटलच्य़ा पहिल्या खंडाच्या 
पंधराव्या प्रकरणात यंत्राधिष्ठित उत्पादनपद्धतीमळे 
कामगारांचे हाल कसे होतात याचे माक्‍संने केलेले 
वर्णन हृदय पिळवटून टाकणारे आहे. दारिद्रथातून 
निर्माण होणाऱ्या अनीतीचा आणि गुन्हेगारीचादेखील 
त्याने वेध घेतलेला आहे. पिचणाऱ्या कामगारांनी 
एकत्र झाले पाहिजे हे सांगताना जाहीरनाम्यात तो 
म्हणतो, “' ०७ 810 ए॥61 116 फण]र७1'3 
88 00010१8, ७प[, 0019 10/ & ७106. 
गृ] 189] ही'पा॥ ०3 ला 080016 1168, 
110 110 116 1101160186 1'68॥1 ७ या. 
७७ 6४७७३१ तय पणाला 0 0९ 
झ०11८018.” दुनियेतील सार्‍या कामगारांनीच धर्म, 
देश, जातपात ही कृत्रिम बंधने धुडकावून लावून 


द नवभारत 


एकत्र आले पाहिजे असे त्याला वाटते. कारण काम- 
गारांजवळ गमावण्यासारख्या आहेत त्या फक्त 
त्यांच्या शृंखला, परंतु जिंकण्यासाठी मात्र सारे 
जग त्यांच्या समोर आहे. 

मार्क्स हा नसानसांत क्रांती भिनलेला विचारवंत 
होता हेच खरे ! कामगारांच्या संघटनांसाठी त्याने 
एक महान्‌ क्रांतिभाष्य निर्माण केले. संघटित काम- 
गार ' वर्ग !- पोलेटारिएट- आणि समाजवादी क्रांती 
यांची त्याच्या तप्त कल्पनाविद्वात अतूट सांगड 
घातली गेली. माक्‍संच्या डोक्यातील समाजवादी 
क्रांती कोण करणार होते ? फ्रेंच क्रांती तर उच्चभ्रू 
मध्यमवर्गीय लोकांची क्रांती होती. पण मार्क्सला हवी 
असणारी, वर्गविहीन समाजरचना निर्माण करणारी 
आणि भांडवल्शाहीचा विनाद करणारी क्रांती कोण 
करणार होते ? माक्‍संला ठामपणे वाटू लागले की 
कामगारवरग ही क्रांती करणार आहे. 

काळाने असे दाखवून दिले आहे की माक्‍संने 
सांगितल्याप्रमाणे कामगारवगं संघटित होऊ शकतो 
आणि स्वत:च्य़ा न्याय्य मागण्यांसाठी लढू शकतो. 
परंतु तो खर्‍या अर्थाने क्रांती मात्र करू ज्ञकत नाही. 
क्रांती घडवून आणतात ते राजकीय मेंदूचे कम्यु- 
निस्ट आणि तेही असंतुष्ट लष्कराची मदत घेऊन. 
आणि ही असते केवळ राजकीय सत्तांतराची क्रांती, 
समाजपरिवतंनाची, अस्सल क्रांती तिसरेच करतात. 
ते असतात स्वतंत्र प्रतिभेचे समाजचिंतक, नवे नवे 
शोध लावणारे शास्त्रज्ञ-तंत्रज्ञ आणि समाजाची 
अभिरुची पालटणारे कलावंत आणि साहित्यिक, 
म्हणजे मूठभर पण असामान्य प्रतिभेची देणगी 
मिळालेले सर्जनशील बंडखोर आत्मे. 

एक मात्र खरे को माक्‍संच्य़ा वाट्याला येथे 
अर्धसत्याचा वाली होण्याचे भाग्य आले असले तरी 
मार्क्सने मांडलेल्या विचारांचा एक फार मोठा फायदा 
आधुनिक जगाला झाला आहे. माक्‍संच्या तत्त्व- 
ज्ञानाचा जबरदस्त परिणाम कामगारसंघटनांवर, 
संघटकांमुळे झाल्याने जगातील अनेक ठिकाणच्या 
कामगारांत विज्ञानाचे, नव्या तंत्रविज्ञानाचे प्रेम 
निर्माण झाले. वेडगळ धार्मिक आणि सांस्कृतिक 
विश्वास, अंधश्रद्धा फेकून देण्याचे धेय त्यांच्या ठायी 
निर्माण झाले आणि भविष्यकाळात अवतरणाऱ्या 
आनंदवनाची स्वप्ने पाहणारा दुर्दम्य आज्ञावाद 


जुले ) १९८० 


कामगारांत निर्माण झाला. मानवी इतिहासात घडून 
आलेला हा बदल केवळ थक्क करणारा आहे, आणि 
याचे श्रेय माक्‍संला निश्‍चितच द्यावे लागते. या 
बदलाचे तेजस्वी रूप आपल्पाला मायकोवस्कीच्याच 
कवितातच नव्हे तर मराठी विद्रोही कवितेतदेखील 
पाहायला मिळते. कुठे तो मध्ययुगातला अपमानित 
जिणे, आणि लाजिरवाणी गुलामगिरी सहनकरणारा, 
दैववादी हताश मजूर आणि कुठे हा नव्या भवि- 
ष्य़ाची स्वप्ने पाहणारा विज्ञानप्रेमी व आशावादी 
कणखर कामगार ! 


न ही 


मासं हा आधुनिक जगाचा पहिला मोठा तत्त्वज्ञ. 
यंत्रांच्या साहाय्याने होणाऱ्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेचे 
खुद्द कामगारांच्या जीवनावर आणि समाजाच्या 
रचनेवर काय परिणाम होतात याचे विश्लेषण 
आपल्याला मार्कसंमध्ये प्रथम भेटते. पुनरुज्जीवनाच्या 
काळापासून युरोपच्या तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासात 
भापल्याला दोन ठळक' प्रवाह दिसून येतात. एक 
प्रवाहू दिसतो विश्‍वविद्याल्यांमध्ये शिकविणाऱ्या 
प्राध्यापकवर्गाने निर्माण केलेल्या तत्त्वज्ञानाचा 
आणि दुसरा प्रवाह दिसतो जीवनाच्या खल्या 
प्रांगणात आणि धकाधकीत राहून तत्त्वचितन 
करणार्‍या विचारवंतांनी निर्माण केलेल्या तत्त्व- 
ज्ञानाचा. या दोहोंमधील फरक उत्तम तऱ्हेने 
पाहायला मिळतो तो कांट आणिदुरूसोमध्ये. पण हे 
झाले प्रबोधनकाळातील. आपल्या आधुनिक काळात 
जर हा फरक पाहायचा असेल तर तो हेगेल आणि 
माक्‍संमध्येही दिसून येतो. माक्स यंत्र 
यांच्या गुंतागुंतीच्या समस्येकडे 
या परंपरेतील तत्त्वज्ञ आहे. त्याचे तत्त्व- 
ढ् गा 

त्य: निमाण झाले बहे बीग तरी ते 
विशवविद्यालय़ातील सुरक्षित री; आ वी 
वरणात नव्हे. आणि री मन टण 
मूल्गामी परंतु जिवंत समस्यांचा वे हला 
महे ध घऊ शकले 
पडती एका वावकी उंगव्याही उत्पादन- 
नमळ गला आणि कामगार, सामान्य 
णूस दुसर्‍या बाजूला असे सोयीपु रते कल्पुन माक्‍संने 


-आणि समाज 
वळला याचे कारण 


काले माक्‍से ७ 


त्यांच्या संबंधांची जी तपासणी केली आहे आणि 
त्यातुन परात्मतेचे जे “ अध्यात्म ' मांडले आहे ते 
आज विलक्षण महत्त्वाचे वाटू लागले आहे. चाळीस- 
पन्नास वर्षांपूर्वी मार्क्सच्या “ वर्ग-संघर्षा'च्या तत्त्व- 
ज्ञानाला जसे विलक्षण महत्त्व दिले जात होते तसेच 
विलक्षण महत्त्व आज त्याच्या “परात्मते'च्या तत्त्व" 
ज्ञानाला दिले जाताना दिसते. सर्वे महत्त्वाच्या 
अस्तित्ववादी विचारवंतांनी हे घडवून आणले आहे हे 
लक्षात घेतले, तरी परात्मतेचा (1111010105) 
सखोल विचार मुळात मार्कसंमध्ये आहेच हे विसरता 
येत नाही, आणि परात्मतेची समस्या मार्क्संमध्ये 
पहिल्यापासूनच केंद्रस्थानी होती हेदेखील नाकारता 
येत नाहो. 

काहीजण असे दाखविण्याचा प्रयत्न करतात की 
हेगेलच्या परिणामामुळे परात्मतेचे तत्त्वज्ञान फक्त 
माक्‍संच्या अगदी सुरुवातीच्या लिखाणात आढळते 
आणि उत्तरार्धातील परिपक्व माक्संमध्ये आढळत 
नाही. या जोरावर सुरुवातीचा माक्सं आणि उत्तर- 
काळातील माक्ते असा फरकही करण्याचा प्रयत्न 
होतो. परंतु या प्रयत्नात फारसा तथ्यांश नाही. 
“ दि कॉन्ट्रिब्यृशन टु पोलिटिकल एकॉनमी * हा ग्रंथ 
मार्क्सने १८५७-५८ मध्ये लिहिला. म्हृणजे ऐन 
चाळीशीत. आणि या ग्रंथात परात्मतेची कल्पना 
मार्क्सने वापरली आहे. आणि पुढे कॅपिटलमध्ये 
मार्क्सचा भर ' पुर्ण मानवा'वर असला, तरी ही 
कल्पना अजिवात लुप्त झालेली नाही. कदाचित्‌ 
माक्‍्पंला पूर्वी होऊन गेलेले या कल्पनेचे विवेचन 
पुरेसे झाले आहे असे वाटले असावे. 

मार्क्सचा परात्मतेचा विचार समजावून घेताना 
एक चूक केली जाते. ती अशी, की फक्त श्रम” 
विभागणीमुळेच परात्मता निर्माण होते असे मा्क्संला 
म्हणायचे आहे असे समजले जाते. हे तितकेसे 
खरे नाही. एलिअनेशनच्या-परात्मतेच्या विचाराची 
सुरुवात मार्क्स अगदी श्रमविभागणीच्या प्राचीन 
स्वरूपापासून करतो, नगरे आणि खेडी यांच्या- 
तोल भेद दाखवून करतो हे खरे आहे; परंतु 
परात्मता ही भेडसावणारी समस्या म्हणून 
उभी ठाकते ती औद्योगिक क्रांतीमुळे, यंत्रांच्या 
साहाय्य़ाने मोठ्या घाऊक प्रमाणावर उत्पादन सुरू 
झाल्यावर असाच माक्‍संचा रोख आहे. अशा 


प्रकारची परात्मता च्च, राज्य, यामुळेही निर्माण 
होते असे मार्क्स मानताना दिसतो. आणि अश्या 
संदर्भात श्रमविभागणीपेक्षा कितीतरी जास्त गृुंता- 
गुंतीच्या बाबी समाविष्ट आहेत. माक्‍संचा हा 
विचारच अश्या स्वरूपाचा आहे, की तो कितीतरी 
फुलविता येण्याजोगा आहे. आणि त्याच्या अनेक 
मिती काळाच्या ओघात लक्षातही आल्या आहेत. 
परात्मतेचा हा विचार जणू माक्‍संचे मेटॅफिजिक्स, 
माक्‍संचे सत्ताश्यात्र आहे. 

औद्योगिक क्रांतीमुळे यंत्राच्या सहाट्प़ाने घाऊक 
उत्पादन सुरू होते. श्रमविभाजन जास्तच चिरफाळते. 
बिकट होते. केवळ श्रमांचीच विभागणी होते असे 
नाही तर उत्पादनाची सामग्री, हत्यारे, उत्पादित 
माल, संस्था, विचारप्रणाल्या या सार्‍्यांचेच 
विभाजन होते. मालको आणि सत्ता यांचे विभाजन 
होते आणि परात्मता सर्वेच थरांवर दृष्टोत्पत्तीस 
येऊ लागते. स्वतःचे श्रम पोटासाठी उत्पादकांना 
विकणारा कामगार, दुसर्‍याच्या श्रमावर निर्माण 
झालेले उत्पादन बळकावून विकणारा उत्पादक, 
घाऊक प्रमाणात माल घेऊन बाजाराला विक 
पाहाणारे मधले दलाल-व्यापारी, असणारे आणि 
नसणारे, सत्ताधारी आणि ज्यांच्यावर अंमल गाज- 
विला जातो ते, हे सारेच कामापासुन वियुक्‍त 
होतात. काम त्यांचे आहे असे त्यांना वाटेनासे 
होते. ( परात्मतचे मुख्य लक्षण ते हेच. ) ते 
' परके ' आहे असे त्यांना वाटते. उत्पादित वस्तु- 
देखील त्यांना “* परक्या ! (9]1!611) वाटतात. ह्या 
उत्पादन-विक्री प्रक्रियेत गुंतलेली माणसे हीदेखील 
एकमेकांपासून वियुक्‍त होतात. एकमेक एकमेकांना 
परके वाटू लागतात. एवढेच नाही तर माणूस 
स्वत:पासुनही वियुक्‍त होतो. दूर जातो. स्वत:लाच 
आंचावतो. माणसे “माणसं ' राहात नाहीत तर 
जणू वस्तू बनतात, ( हे सारे परात्मतेचे थोडक्यात 
वर्णेन आहे ) . माणसांचे वस्तूंवर वर्चस्व आहे असे 
न वाटता वस्तूच माणसांवर वर्चस्व गाजवितात. 
ज्यांचा ज्यांचा आधुनिक उत्पादन प्रक्रियेशी जवळचा 
संबंध आहे त्यांना त्यांना माकसंने येथे कसे मर्मावर 
बोट ठेवले आहे हे पटते. ही प्रक्रिया फक्त कपडे, 
बूट, चपला, घरे यांच्यासारख्या वस्तूंच्या निमिती- 
बाबतच घडते असे नाही तर कलात्मक वस्तूंच्या- 


या ग 
खं ना- पण अल, डी 
र्‌ 
-रढ्डटणतथदधन 
हि --.:१-----) 


ट्‌ 


बाबतदेखील घडते. आपलीः हिंदी चित्रपटसृष्टी 


परात्मतेचे अत्यंत भेदक मणि ओंगळ उदाहरण : 


आहे. र 

| ु अर्ली पोलिटिकल अण्ड एकानॉँमिक मॅन्युस्क्रि- 
प्टस्‌ ! मध्ये निसगे आणि धर्म यांच्या संदर्भात परा- 
त्मता कशी निर्माण होते हे माक्‍संने स्पष्ट केले आहे, 
धर्ममातंड, धमंगुरू आणि धार्मिक जनता यांच्यात 
स्वतःची अध्यात्मिकता धार्मिक. माणूस धमगुरूंवर 
सोपवितो आणि परिणामतः धामिक अध्यात्मिक 
वियक्‍ती निर्माण होते. अँडम स्मिथच्या समाज- 
विषयक कल्पनांच्या संदर्भात म्हणजे विशेषतः समाज 
हा व्यावसायिक प्रकल्प आहे, येथे प्रत्येक मनुष्य 
स्वतःला विकतो या कल्पनेच्या संदर्भात, या परात्म- 


तेच्या प्रकारात मनुष्य मुळातळे नैसगिक संबंधच 


हरवून बसतो असे म्हटले आहे. , 

आणि मर्म हेच आहे. आधुनिक यंत्रांच्या जगात 
परात्मता निर्माण होते, मनुष्य स्वतःलाच हरवून 
बसते. त्याचे स्वतःशी, निसर्गाशी, दुसऱ्या माणसांशी 
असले मळ नैसर्गिक जिवंत संबंध नष्ट होतात, आणि 
यातून मानव कायमचा दुःखी होतो. पण माक्‍संने या 
दारुण सत्याला सामोरे कसे जायचे, ही विपरीत 
परिस्थिती टाळायची कशी ह्याचे उत्तर मात्र दिलेले 
नाही. ही जबाबदारी त्याने नंतरच्या पिढ्यांवर 
सोपविलेली आहे. । 


यंत्रांचा समाजावर होणारा परिणाम हा अभ्य़ा- 


साचा विषय आहे. परात्मता ही केवळ एक मूलभूत 


समस्या आहे. प्रदूषण हीदेखील अशीच एक समस्या 
आहे. माणसामाणसांचे प्रत्यक्ष संबंध नष्ट होऊन 
तेथे यंत्रे येऊन बसतात हीच मुळी एक समस्या आहे. 
भीमसेन जोशीसारख्या गायकांनी गायलेला मूळ 
राग आधुनिक श्रोत्याला प्रत्यक्ष कधीच ऐकायला 
मिळत नाही. दोहोंमध्ये मायक्रोफोन आणि लाऊड- 
स्पीकर्स कायमचेच येऊन बसले आहेत. रागांच्या 
रेकॉर्डस आहेत. असे प्रत्येक बाबतीत घडू शकते. अशा 
अनेक समस्यांचा विचार मार्क्सने अर्थातच्‌ केलेला 
नाही.पण त्या दिशेने त्याने ऐतिहासिक पाऊल मात्र 
उचलले. आज हा विचार फोफावला आहे. अस्तित्व- 
वादी विचारवतांनी तो मोठ्या आणि सुक्ष्म स्वरूपात 
चालविला आहे, एवढेच नव्हे तर यंत्रांचा, आधुनिक 
विज्ञानाचा मानवावर काय परिणाम होतो यावे 


नवभारत. जुले, १९८० 


नवे शास्त्रच आजच्या झास्त्रज्ञांनी निर्माण केले आहे. 

मिलियिनश्िकोफ, सम्योनोफ, त्रापेझिनिकोफ, बायबा- 

कोफ, चेखारीन, सोरोकीन,. मिकुल्स्की, माराकोफ, 

मेलेहोहेंको, आखीझेर, दाळीन, गॉस्नेर, द्वोरकीन, 

कोलोंताय्‌, ब्रेगेळ, .झामोइकीन, मोत्रोशिलोवा या- 

सारखे माक्‍क्‍संवादी शास्त्रज्ञ-विचारवंत वैज्ञानिक: 
आणि तंत्रवैज्ञानिक क्रांतीचे समाजावर कसे परिणाम. 
होतात यांचा अभ्पास करून तो आपल्यासमोर 

मांडीत आहेत. आणि अश्शा प्रयत्नातूनच यांत्रिक 

आणि औद्योगिक वाढीने केलेली माधुनिक माणसाची 

कोंडी फुटेल असा विदववास अंधुकपणे का. होईना पण 

वाटू लागलेला आहे. 


डन ष्‌ ल 

आधुनिक माणसाला खरी क्रांतिकारक जाणीव 
(7९४०४०1817 ट्या$लंण181685 ) फ्रैंच 
क्रांतीने बहाल केली. परंतु दान्तो, आणि रॉबेस्पीअर 
सारख्या स्वत:च्याच पुत्रांचा बळी घेणारी ही क्रांती 
क्रांतीचे आधुनिक आणि पुरेसे व्यापक तत्त्वज्ञान 
मात्र आपल्याला देऊ शकली नाही हे ऐतिहासिक 
मोलाचे कार्ये मार्क्स (आणि एंगेल्स) ने करून 
आधुनिक मानवाला कायमचे कणी करून ठेवले आहे. 


भोवतालच्या सामाजिक परिस्थितीतील नकोसा 
वाटणारा भाग हेतूपुरस्सर बदलून टाकणे, त्याचा 
विनाश करणे आणि त्याच्या जागी नवी व्यवस्था 
आणणे म्हणजे क्रांती करणे. क्रांती करणे म्हणजे 
नुसता उठाव करणे नव्हे. एका अर्थाने क्रांती 
आणि क्रांतिकारक हे दोघेही मानवी इतिहासाला 
दीर्धकालापासुन परिचित माहेत असे म्हणावे लागेल. 
विषाचा पेला घेणारा सॉक्रेटीस, नंदांची जलमी 
राजसत्ता उल्थून टाकणारा भाय चाणक्य, स्वत:चा 
क्रॉस स्वतःच वाहाणारा स्त्रिस्त, रोमच्या पोपसत्तेचे 
जू झुगारून देणारा माटिन टूथर, इतालिअन भाषेत 
दिविनिया कोमेदिया रचणारा दान्ते, वैदिकांविरुद्ध 
उभा ठाकणारा बुद्ध, दीने इलाही स्थापू पाहाणारा 
अकबर, तुर्की सत्तेविरुद्ध दंड थोपटण्याचे सामथ्ये 
भारतीयांना देणारे रामदास आणि शिवाजी, 
याऱ्य़ासारखे थोर पुरुष आणि त्यांचे निष्ठावान 
सहकारी त्या त्या काळातील क्नांतिदृतच होत. 
प्रबोधनकाळापूर्वी, फ्रेंच क्रांतीपूर्वी, क्रांतिकारक 


काल माक्स र 


प्ररणांची माणसेच होऊन गेली नाहीत असे समजणे 
भ्रामक आहे. . 

 माक्‍सेचे असामान्यत्व ह्यात आहे की क्रांतीची 
आधुनिक आणि स्पष्ट कल्पना त्याने प्रथम मांडली. 
फ्रेंच राज्यक्तांतीची उद्दिष्टे, स्वातंत्रय, समता व 
बंधुत्व ही त्याने मलोमत मान्य केली; पण विशेष 
म्हणजे क्रांतीची त्याने निधर्मी मानववाद, आणि 
विज्ञाननिष्ठा यांची अतुट सांगडे धाळूने दिली. 
(तराणा) याया & पाढे घलापा) 0, 
मानवी आहे ते काहीच मल परकें नाही असे तो 
नेहभीच म्हणे). क्रांतीची रास्त भूमिका त्याने इति- 
हासाचे विदलेषण करून, त्याचा डायलेक्टिकल 
मटिरिअलिझम दृंदविकासी भौतिकवाद इतिहासाला 
लावून दाखवून मांडण्याचा प्रयत्न केला. संपुर्ण मध्य- 
युगीन मूल्यांची चौकटच ठोकरून दिली तर आधु- 
निक समाजवादी क्रांती सार्थ होऊ शकेल हे तार 
स्वराने सांगितले. अगदी शिव्या हासडाव्या त्या 
प्रमाणे तो मध्ययुगीन, सरंजामी, बूर्श्वा ही विशेषणे 
वापरतो, मध्ययुगीन धर्मसत्ता, त्यायव्यवस्था, सरं- 
जाम़शाही, कुटुंबव्यवस्था यांच्याविषयी इतक्या 


कडवटपणे लिहिणारा विचारवंत माक्‍संआधी कोणीच 
दिसत नाही. हे कितपत येथा्थे आहे हे वेगळे; 


परंतु अपुर्व आहे हे निश्‍चित. आणि विशेष म्हणजे 
या सार्‍यांचा आपल्या आधुनिक मनोवृत्तीवर, अगदी 
नेमस्त आधूनिकांच्या मनोवृत्तीवरदेखील नकळत 
असा परिणाम झाला आहे. 

क्रांतीचे तत्त्वज्ञान मांडताना मार्काने डाविनची 
जीवनकलहाची कल्पना पायाभूत मानली आहे. 
जीवत्तकलहाला तोंड देत असताना, निसर्गाचा वापर 
करून घेत असताना, माणसे हत्यारे, अवजारे निर्माण 
करतात. यातून उत्पादननाती निर्माण होतात आणि 
ती माणसांचे अस्तित्व नियंत्रित करतात, उत्पादन- 
साधते ज्यांच्या मालकीची असतात ते पर्यायाने 
नियंत्रक ठरतात, असा सिद्धान्त मार्क्सेने मांडला 
आहे. 

इतिहासाचा कल पाद्याता, असे दिसते की 
सामाजिक प्रगतीची शवती उत्पादन-नाती आणि 
मांलंकी-नांती (हितसंबंध) प्रस्थापित करते. उत्पादन 
शक्तींचे स्वरूंष ब विकास ज्या पातळीवर, त्या, 
पातळीवर सामाजिक प्रगतीची शक्‍ती राहाते. म्हणजे 

न. भा. २ 


एक प्रकारे ती बंदिवानच होते. हा वरील सिद्धा- 
न्ताचा पुढचा भाग आहे. त्याचे विस्तृत विवेचन 
आदिम साम्यवाद, 'गुलामगिरी, सरंजामशाही, 
भांडवलशाही यांचा उत्तरोत्तर कसा प्रादुर्भाव व 
विकास घडला हे मा्क्संने दाखवून दिले आहे. 
माक्‍तंचे हे “इतिहासातील गती कायदयाचे '' विवेचन 
अर्थातच डावितच्या उत्क्रांतिवादाचे एक रूप आहे.: 

या विवेचनाच्या आधारे. माक्‍संने असे प्रतिपादले 
आहे को मध्ययुगीत सरंजामद्याहीकडून भांडवल- 
शाहीकडे येताना आपल्याला जल्यी व्यापारी 
मध्यमवर्गाने केलेली बूझैबा क्रांती- उपयोगी पडली, 
त्याप्रमाणे आता भांडवलशाहीचा विना होऊन 
(करून ) पुढील अथेव्यवस्थेकडे, समाजरचनेकडे 
स॑रकण्यासाठी- नवा उत्क्रांतीचा टप्पा गाठण्या- 
साठी- भापल्याला समाजवादी क्रांती घडवावी लागं- 
णार आहे. ' क्रिटीक ऑफ पोलिटिकल एकॉनमी? 
मध्ये माक्‍संने एका विशिष्ट काळात प्रगती साधीत 
असताना समाजाच्या जड उत्पादन शक्‍ती आणि, 
अस्तित्वात असलेल्या उत्पादन-संबंधांचा संघर्ष 
होतो, जड शक्तींची. प्रगती झाल्याने उपलब्ध 
उत्पांदन-संबंध कसे शृंखला ठरतात हे सांगून या 
अवस्थेनंतरच समाजवादी आणि सामाजिक क्रांतीसत 
सुरुवात होते हे प्रतिपादिले आहे. अर्वाचीन संदर्भात 
म्हणजे भांडवलह्याही अथंव्यवस्थेत उत्पादन-साध- 
नांची खासगी मालकी उत्पादन-दक्‍तींची बेडी झाली 
आहे, आथिक पिळवणूक व जनसामान्य आणि काम- 
गारांचे दारिद्रय हा तिचाच परिणाम आहे आणि 
ही बेडी तोडलीच पाहिजे असा त्याचा अभिप्राय 
आहे. वारंवार येणारी आथिक मंदीची संकटे, ज्यादा 
उत्पादन व गिर्‍हाईकांच्या खरेदी शक्‍तीचा ऱ्हास, हे 
भांडवलशाही विनाशाप्रत आल्याचे द्योतक आहे असे 
माक्‍क्‍सेने मॅनिफेस्टोत :आणि कॅपिटलमध्ये मानले 
आहे. ी 

यातुन बाहेर पडण्यासाठी. मार्ग कोणंता ? तर 
कांती, सामाजिक क्रांती. या क्रांतीचे स्वरूप कांय ? 
तर उत्पादनसाधनांची मालकी सामाजिक करणे. 
त्याची खासगी मालकी तष्ट करणे. ही सामाजिक 
क्रांती घडवून आणणार कोण? ठर नव्या कारं 
खानदारीने पिचलेला नवा कामगारवर्ग, कारण 
हाच वरगे सर्वांत मोठी उत्पादकशक्तीदवी आहे, . 


१० 


आणि त्यालांच सर्वांत जास्त अन्याय संहन करावाः 


लागतो. हाच वर्ग मरतमढ्या बूर्श्वा वर्गाकडून 
मालकी हिसकावून घेईल व हाच वर्ग राजसत्तांही 
ताब्यात घेऊ शकेल असा मार्क्सचा विश्वास होता. 
( उत्पादनेसाधने सामाजिक मालकीची होण्याआधी 
ठप्रवस्थापनाच्या हाती जातील, त्या मालकीत 
त्यांचा सहभाग असेल याची धूसर कल्पना माक्‍संला 
असावी. ) अशा प्रकारची क्रांती सवेप्रथम इंग्लंड- 
मध्ये होईल हा माक्‍्संचा अंदाज मात्र चुकला. 
परंतु त्यामुळे माक्‍संच्या एकंदर क्रांतिकल्पनेचे महत्त्व 
कमी होत नाही. या क्रांतिकल्पनेसाठी त्याने केलेला 
फ्रेंच राज्यक्तांतीचा अभ्यास आणि मानवी इति- 


हांसा व्यासंग गौण ठरत नाही. कम्युनिस्टांचे लक्ष' 


प्रामुख्याने जर्मनीकडे वळले आहे. कारण हा देश 
बूर्झ्वा क्रांतीच्या तयारीत आहे. ही क्रांती युरोपच्या 
डवर भागांत जास्त प्रगत अवस्थेत होण्याची - पुढे 
शक्‍यता आहे. १७ व्या शतकातील इंग्लडातील 
किंवा १८ व्या शतकातील फ्रान्समधील सध्याचा 
कामगारवगं खूपच परिणत अवस्थेत आहे त्यामुळे 
जमेनीतील बूर्शर्वा क्रांती ही नंतर होणाऱ्या युरो- 
पातील प्रोलषेटारियन क्रांतीची नांदी ठरणार आहे 
हा अंदाज त्याने मॅनिफेस्टोत व्यक्‍त केला आहे हे 
देखील भापण विसरू शकत नाही. 

१८४८ मध्ये युरोपात क्रांती फसलेली पाहि- 
ल्यावर माक्‍संने लहान बूर्स्वा लोकशाहीवादी क्रांती 
करू शकतात, नाहीच असे नाही हे मान्य केलेले 
दिसंते. परंतु ही क्रांती धडाकेबंद नसते, काययांनी 
सुधारणा करण्याच्या मार्गाने ती जात असल्याने 
तिचा प्रवास मंदगती असतो असे तो सांगतो. बूर्श्वा 
क्नांती ही क्रांतीच न होण्यापेक्षा बरी. पण माक्‍संचा 
खरा भर क्रांतीच्या अवंडितपणावर होता. हा भर 
“ अंड्रेस ऑफ दि सेंट्रल कमिटी टु दि कॉम्यूनिस्ट 
लीग ऑफ मार्च 1850 ' यात दिसुन येतो. लोक. 
झाहीवादी लहान बूरस्वामंडळी क्रांती कशी .संपुष्टात 
येईल याचा प्रयत्न करतात. उलट प्रोलेटारिअन्सचे 
हे.कामच आहे की क्रांती कायम कशी चालू ठेवता 
येईल, राजसत्ता हस्तगत होईपर्यंत नव्हे, तर सवं 
प्रधान देशातील राजकीय सत्ता हस्तगत होईपर्यंत 
क्रांती चालू ठेवणे हे कामगारवर्गाचे कततंव्यच अस- 
ल्याने ' अखंडित क्रांती ' हीच समाजवादी क्रांति- 


नवभारत 


जुले, १९८० 


कारकांची युद्धघोषणा हवी, असे तो म्हणतो. मॅति- 
फेस्टोच्या १८८२ च्या रशियन आवृत्तीच्या प्रस्ता- 
वनेत रश्षियाचा उल्लेख त्याने युरोपातील क्रांति" 
कारक चळवळीतील अग्रेसर म्हणून केला आहे ही 
बाबदेखील लक्षात ठेवण्या जोगी आहे. ठ् 

'प्रोठेटा रिअन क्रांती बहुसंख्यांकांची क्रांती असून 
बहुसंख्यांकांसाठीच तिचा अवतार आहे. याविषयी. 


माक्स निःसंदेह आहे. गॅरिबाल्डी, मॅझिनी यांच्या- 


प्रमाणे मूठभर क्रांतिकारकांनी केलेल्या क्रांतीवर 
त्याचा विश्‍वास नाही. त्याचप्रमाणे नीच्छे किवा 
इब्सेनप्रमाणे क्रांती घडवून आणण्याचे काम तो 
सुपरमेनवर, महामानवांवर सोपवूनदेखील़ मोकळा 
होत नाही. “' आजपर्यंत झालेल्या सर्व ऐतिहासिक 
चळवळी अल्पसंख्यांकांच्या तरी होत्या किवा अल्प- 
संख्यांकांच्या भल्यासाठी होत्या. प्रोलेटा रिअन चळ- 
वळ ही स्वतःविषयी जाण असलेली आहे, प्रचंड 
बहुसंख्य़ांकांची ती स्वतंत्र चळवळ आहे आणि प्रचंड 
बहुसंख्यांकांच्या कल्याणासाठीच ती आहे. प्रोले- 
टारिअन, सध्याच्या समाजातील तळागाळा'ा स्तर, . 
हा उरावर असलेल्या, वरून कर्तव्य म्हणून लादल्या 
गेलेल्या अधिकारी समाजाला हलविल्याशिवाय, 
त्याह्ा हवेत फेकून दिल्याशिवाय स्वत:ला वर 
नाणूच झकत नाही ” असे मॅनिफेस्टोत त्याने स्वच्छ- 
पणे म्हटले आहे. 

रशियन क्रांती हा मार्क्सवादी क्रांतीचा. आदश 
नमुना समजला जाण्याची प्रथा असल्याने एक गैर- 
समज असा होतो, की माक्संला फक्‍त रक्‍तरंजित 
क्रांतीच अभिप्रेत होती. क्रांतीविषयी लिहिताना 
माक्स आवेशपूर्ण भाषा वापरतो आणि हिंसा गृह्वीत 
घरतो हे अगदी खरे आहे. परंतु याचा अर्थ शांतता- 
मय क्रांती कुठे झाली तर मार्क्सेला नकोच होती 
किवा अशी क्रांती होण्याची शक्यताच तो नाकारतो 
असे. नाही. अमेरिका, हॉलंड, इंग्लंड येथे झ्यांततापुर्ण 
क्रांती होऊ शकेल असे त्याला वाटत असे. क्रांती 
शांततामय मार्गांनी व्हावी का रक्‍तरंजित पद्धतीने 
व्हावी हे माक्‍संच्या दृष्टीने महुत्त्वाचे नाही. उत्पादन 
साधनांची मालकी खासगी न राहाता सावेजनिक 
करावयाची आणि ही कामगिरी प्रोढेटारियन 
वर्गाने- दलितकामगार वर्गाने- पार पाडायची हा 
तयाच्या समाजवादी क्रांतीचा गाभा आहे. 


काळे मांक्‍्से 


डक द ज्मा 

ही क्रांतीची कल्पना माक्‍संच्या वगॅ-संघर्षाच्या 
कल्पनेशी अविभाज्यपणे निगडित आहे. आर्थिक 
विदलेषणाचा तिला आधांर आहेच, परंतु समाज- 
शास्त्रीय विवेचनाशिवाय ती उभीच राहू शकत नाही. 
डायलेक्टिकूसची कल्पना माक्‍संने जशी हेगेलपासून 
घेतली पण तिच्यात नवा आदशय आतला, त्याच- 
प्रमाणे त्याच्या वगंनसंघर्षाच्या कल्पनेचेही आहे. 
मॅकिअव्हेली, अँडम स्मिथ, सिस्योंदी गुहुंझो, थिअरी, 
थिअसं, यांच्या लिखाणात ती आढळते; पण मार्क्सने 
तिला आखीव-रेखीव स्वरूप आणि जिवंत आशय 
प्राप्त करून दिला. वर्गाची वैशिष्ट्ये त्याने निश्‍चित 
करण्याचा प्रयत्न केला. वर्गे निर्माण कसे होतात हे 
इतिहासाच्या आधारे तपशीलवार वणिले. एखाद्या 
वर्गाचे हितसंबंध आणि उत्पादन-शक्‍्तींचा विकास 
यांची सांगड जमते, त्यामुळे त्यांना नव्या-समाज- 
रचनेची आंस राहाते तर त्याचवेळी इतर वगं प्रस्था- 
पित आणि पारंपरिक गोष्टींचे संरक्षण करू पाहा- 
तात कारण ते त्यांच्या आथिक व सामाजिक हित- 
संबंधास पोषक असते. त्यांनी चालविलेल्या आथिक 
झोषणास पुरक असते. कामगार-दलितंवर्गे-प्रोले- 
टारियट वर्ग-हा सर्वांत तळागाळातला वर्ग असतो. 
सवं वरच्या वर्गांची हाकालपट्टी झाल्याशिवाय, 
प्रस्थापित अधिकारीवर्याचा विनाश झाल्याशिवाय, 
वर्गविहीन समाज अस्तित्वात आल्याशिवाय, या 
वर्गाची मुकतींच होऊ शकत्त नाही हे जळजळीत 
झब्दात सांगून वर्गसंघर्षाच्या केल्पनेत त्याने नवा 
आहय ओतला महे. . | | 
_ मुळात सामाजिक वर्ग कसे निर्माण होतात ? 
माक्‍संच्या मते समाजात जी श्रमविभागणी होत 
जाते तिचा परिणाम म्हणून वर्ग ( ०888) तिर्माण 
होतात. श्रमविभाजनामुळे प्रथम व्यावसायिक गट 
अस्तित्वात येतात. सुतार, शेतकरी, सोनार, चांभार 
अशा प्रकारचे गट. कालांतराने सामाजिक संघर्षाची 
प्रक्रिया चालू राहिल्याने या गटांतूनच ' वर्ग ' निर्माण 
होतात. ( वर्ग म्हणजे वण मात्र नव्हे. ) प्राचीन 
रोममध्ये सत्ताधारी पॅंट्रिशिअन, सरदार, प्लेबिअन्स, 
आंणि गुलाम असे वर्ग दिसुन येत. मध्ययुगात 
उमराव, व्हेसल्स, उद्योग-संघांतील मालक, जनीमिन, 
होतकरू कारांगीर व संफेस असे वग दिसून येतात. 


११ 


अर्थात्‌ या वर्गांत काही आणखी लहानलहान वगें 
असतच. अर्वाचीन काळात मध्ययुगीन समाजातील 
वर्गरचना संपुष्टात आली असून भांडवलाची गुंतवणूक 
करणारा उत्पादन-साधने हाती असणारा उच्चभ्भू 
बूर्श्वाझीवर्गे, आणि कामगार-दलित वर्ग प्रोलेटा- 
रियट, हे दोनच वर्ग खऱ्या अर्थाने, म्हणजे एकमेकांशी 
संघष करणारे या अर्थाने उरलेले आहेत. पती-बूर्श्वा 
म्हणजे मध्यमवर्गाचे अस्तित्व अर्थात्‌ नाकारता 
येत नाही. 

वगेसंघर्षातून वर्ग टिकतात हे माक्‍संचे प्रतिपादन 
आहे. काही ठिकाणी तर असे वाटते की वरगं- 
संघर्षातुतच वर्ग निर्माण होतात असे मासला 
म्हणायचे आहे. परंतु त्याच्या म्हणण्याचा वास्तविक 
रोख असा आहे, की संघर्षामुळे वर्गांचे एकमेकांचे 
प्रयोजन व स्वरूप त्यांना एकमेकांना समजून येतात. 
समाईक उद्दिष्टे व हेतु यांच्यामुळे वर्गांना त्यांची 
प्रकृती प्राप्त होते. जेव्हा समाजात वरगसंघषं तीत्न 
नसंतो, तेव्हा वर्गांतगंत वैयक्तिक किंवा गटागटातील 
स्पर्धा तीब्र होते हें माक्‍सं. सांगतो. उलट जेव्हा 
वगंसंघषं तीव्र होतो, तेव्हा ग्रटागटांतील विशिष्ट 
छोटे हेतू बाजूला ठेवावे लागतात आणि समाईक 
हेत व उदिष्टांवर भर द्यावा लागतो. 

माक्‍संच्या प्रतिपादनातील महत्त्वाचा भाग हा 
आहे, की वग अपरिवतंनीय, दुर्भय, अनुल्लंघनीय 
असे नसतात. समाईक धागा शिल्लक राहिला तरी 
एखाद्या वर्गाचे स्वरूप ऐतिहासिक परिस्थितीतून 
जाता जाता वदलू शकते आणि जरूर बदलते. 
आजचा प्रोलेटारिअट हा मध्ययुगीन तळागाळाच्या 
समाजापासून निर्माण झाला आहे. पळून आलेले सफ्स्‌, 
भूमिहीन मजूर, शेतकरी, दारिदचग्रस्त कारागीर, 
भिकारी हे एकत्र होऊन आजच्या गिरण्यांत, कार- 
खान्यांत आले आहेत आणि त्यांचाच एक वर्ग तयार 
झाला आहे. तो म्हणजे प्रोल्ेटारियट, कॅपिटलच्या 
पेहिल्या खंडाच्या अखेरीस केलेले हे माक्‍संचे विवेचन 
मुळातूनच वाचण्यासारखे आहे. मार्मिक व भेदक 
प्रतिभेचा विलक्षण प्रत्यय हे विवेचन देते. 

प्रोलेटारिअनजवळ विकण्यासारखे असतात ते. 
फक्त त्याचे “ श्रम ', किंबहुना “ श्रमशक्ती '. दुसरे 
काहीच नाही, हा वर्ग अनेक स्थित्यंत रांतुन गेला 
तरी त्याचे हे वेशिष्ट्य मात्र बदलत नाही. हाच 


१२ 


वर्ग उच्चभ्रू वूर्श्वाझींशी खराखुरा संघर्ष करतो. 
प्रथम काही कामगार, नंतर एखाद्या गिरणीतील 
खपसे कामगार, नंतर एका व्यवसायातील अनेक 
कामगार असे क्रमशः एकत्रित येऊन हा संघषं पेटता 
ठेवतात. ते वेळी मशिवरीचा विध्वंस करतात, वाहे- 
रून आलेले सामानसुमान नष्ट करतात. ५ण संघषे 
चालू ठेवतात, कामगारांचे अनेक ल्हान लहान संघ 
देशभर पस्तरलेले असतात, पण त्यांचे खरे यश संप 
घडवून आणण्यात नसते तर कामगार संघटना मोठी 
मोठी करीत नेण्यात असते, तिला राष्ट्रव्यापी स्वरूप 
देण्यात असते. असे करणे फार महत्त्वाचे असते, कारण 
हे वर्गयुद्ध अखेरपक्षी ' राजकीय रंग धारण करतेच. 
त्यामुळे कामगारांचा वर्ग बनविणे आणि त्याचा देश- 
ठप्रापी राजकीय पक्ष बनविणे हे अपरिहार्य असते. 
उच्च भ्रूवर्गात दुफळी पाडणे, त्यांना त्रास देणे, स्वतःला 
उपयुक्त व हितावह कायदे करून घेणे ही अक्ल 
पक्षाची उद्दिष्टे असत।त. राजकीय सत्ताच हस्तगत 
करणे हे त्याचे सर्वोच्च ध्येय असते. माक्‍संचे हे सारे 
विचार इतके प्रभावी ठरलेले आहेत, को फाशिस्ट 
प्रवृत्तीच्या शक्‍तींनीही ते आत्मसात केले आहेत. जे 
काये करण्याची अपेक्षा मार्क्स कामगार संघटनां- 
कडून बाळगतो तेच काम करण्याची अपेक्षा फाशिष्ट 
हे निमलष्करी सांस्कृतिक संघटनांकडून बाळगतात. 

लोकशाहीवादी मध्यमवर्गाचे भेदक वर्णन माक्‍संने 
“ दि एटिथ ब्रुमेर ऑफ लुई बोनापाटं ' मध्ये केले 
आहे. हे वर्णन इतके गाजले आहे, की तेव्हापासुन 
उठसूठ मध्यमवर्गाची निदानालस्ती करण्याची एक 
वहिवाटच डाव्या विचारसरणीच्या चाहत्यांत 
पडून गेली आहे. पति-बूर्श्वा मध्यमवगं मावस 
संक्रमणकाळातील वर्ग माततो. संक्रमण पावणारा 
वर्ग मानतो. भांडवलदार उच्चभ्रू आणि श्रमजीवी 
कामगार यांचे संबंध येथे बोथट होतात. स्वतःला 
हा वर्ग त्या दोघांच्या संघर्षावरचा समजतो. खरे 
म्हणजे ही एक फसवणूक असते. उच्चभ्रू भांडवट- 
हाहांची मध्यमवर्गालाही अडचण वाटते, परंतु तेही 
अख्लेर लोकच आहेत अशी भूमिका तो घेतो. संघर्ष 
सतत टाळणे आणि पलायनवादी राहाणे हे्या 
मध्यमवर्गाला पसंत असते. हा वर्ग विसंगतीचा अव- 
तार ठरतो. वर्ग या नात्याने हा वर्ग घड अस्ति- 
त्वातच राहात नाही. माक्‍संच्या मते लहानसहान 


नवभारत 


जुळे, १९८० 


वर्ग निर्माण झाले तरी अर्वाचीन काळात खरे दोनच 
वर्ग जागेवर उरतात. उत्पादनसाधने महागमहाग 
होऊन त्यातून मोठा होणारा भांडवलशहांचा वगं. 
यात मोठे व्यापारी जास्त मोठे होतात. त्यांच्याच 
हातात खरी सत्ता खेळू लागते. दुसर्‍या बाजूला गरीव 
जास्तच गरीब होत जातात. अखरीस भांडवल 
विरुद्ध श्रम असे दशंविणारे चित्र तयार होते. 
भांडवलशहा विरुद्ध श्रमजीवी कामगार असे दृंद्र 
उभे होते. मध्यमवर्गाला या झगड्याच्या पाइवेभूमी- 
वर फारतर “ सरकार ' स्थापन करता येते. पण ते 
टिकविता मात्र येत नाही. फरेंच जॅकोबीन्स डिरेक्टो- 
रेट स्थापतात, पण त्यातून नेपोलियनच जन्माला 
येतो. खरी सत्ता बड्या भांडवलदारांच्याच हातात 
राहाते. जमीनदार, बडे व्यापारी, उद्योगपती, 
भांडवलदार हेच खऱ्या अर्थाने राज्याचे मालक 
होतात. कारण उत्पादन-साधनेच त्यांच्या हातात 
असतात. एखाद्या युगाच्या विशिष्ट अज्ञा कल्पना 
म्हणून ज्या असतात त्या राजकीय वर्चस्व असणाऱ्या 
वर्गाच्याच असतात, "'16 1683 0 णि "॥]- 
82्ट 0888 छा ७९9'9 “0०७, ॥]० 
एप] 1688. दुर्दैवाने ऐहिक शवतींवर तागा 
असणारा वर्गेच समाजाची बोद्धिक शक्‍ती ठरतो. 
* जर्मन आयडिऑलजी'मध्ये मार्क्सने या सा 
उद्देगजनक प्रकाराचे चित्रण केळे आहे. 


1 पण प्रस्थापित वरचढ वर्गातही श्रमविभाजनामळे 
वचारवंत आणि कृतिवीर असा भेद निर्माण होतोच. 
त्याच्यात संघषेही होतो. परंतु त्या दोघांच्याविरुद्ध 
जेव्हा दलित वर्ग उभा ठाकतो तेव्ह 


जे हा हे दोन्ही एकत्र 
यंतात. तेरी भी चूप मेरी भी चूप असे तडजोडीचे 
धोरण स्वीकारतात. 


या उच्चभ्रू वर्गातून क्रांति- 
विरोधी कल्पनाच नेहमी निर्माण होतात. कांति- 
कारक कल्पनांचा संभवच तेथे अशक्‍य असतो, कारण 
6 ९३18६९७ 01 70ए01॥101च'9 10९88 
ग] ]9७1७॥]81 01100 77०8ए]])0303 1116 
९218861106 01 ग&€एठ]पयाव्ा'ए 0७88. 
(ल111811 10००]०४५ ). प्रस्थापित वर्ग उलट 
न्याय व सुव्यवस्था, 'घटना ' व परंपरा थांचा घोष 
करतो. सर्वांच्या कल्याणाची वल्गना करत राहातो. 

अर्थात माक्‍संने असा एक गट कल्पिला आहे की 


जो मुळात उच्चभ्रू वा मध्यमवर्गीय भसतो, पण तो 


ऱ्या 


काले माक्स 


क्रांतिपुवेकाळात क्रांतिकारक वर्गास येऊन मिळतो. 
भविष्याची दोरी क्रांतिकारकांच्याच हातात आहे हे 
ओळखतो. प्रबोधनाच्या कालखंडात जसे काही 
सरदार आजच्या उच्चभ्रू भांडवलदारांच्या पूर्वजांना 
येऊन मिळाले त्याचप्रमाणे आजच्या प्रस्थापित 
उच्चभ्रू वर्गातील काही प्रोलेटारिअनना येऊन मिळ- 
णार आहेत. याचे कारण ऐतिहासिक प्रक्रियेचे 
सम्यक ज्ञान सैद्धान्तिक पातळीवर अक्षा काहींना 
[ उदा. एंगेल्स, मासं स्वतःच ] होते. 

खृहदू क्रांती करणारा वर्ग तळागाळातील समा- 
जाचा एक मुक्‍त भाग असतो. तो सर्वसामान्य वर्चस्व 
मिळवितो. एका विशिष्ट परिस्थितीत सर्वे समा- 
जालाच मुक्‍ती प्राप्त करून देण्याची आकांक्षा तो 
घरतो. हा वर्गे असे गृहीत धरतो, कौ स्वतः तो ज्या 
परिस्थितीत आहे त्याच परिस्थितीत सर्वे समाज 
आहे. सवे समाजाच्या आश्या आकांक्षा आणि 
स्वतःच्या आशा-आकांक्षा यांच्यात एकतानता आहे 
असे तो मानतो. वर्गविहीन समाजरचना, काम- 
गारांची सत्ता, राज्याचाच विताश, उत्पादन-साध- 
नांवर सार्वजनिक मालकी, सर्वांना स्वातंत्रय आणि 
समता, सुख आणि समाधान देईल अश्या नंदनवनाचे 
स्वप्न पाहातो. सवे समाजाच्या वतीने तो भांडवल- 
शाही-प्रस्थापित वर्गाला विरोध करतो. त्यामुळे संपुणे 
समाजच एका छोट्याशा जुलमी वर्गाला विरोध 
करतो आहे असे चित्र निर्माण होते. विशेष म्हणजे 
अशी प्रक्रिया मानवी इतिहासात वारंवार घडते. 
आणि दरवेळी नवा सत्ताहीन वगे निर्माण होऊन तो 
व्यापक होत जाणारी वैचारिक बैठक स्वीकारताना 
दिसतो. 

मार्कसंप्रणीत समाजवादी क्रांती यशस्वी होऊन 
५ प्रोलेटारियट वर्गाची हुकूमशाही ' स्थापन झाल्या- 
वर त्या देशातील समाजव्यवस्था, राज्यकारभार, 
लोकांचे जीवन या गोष्टी कशा असतील याची चित्रे 
आज जगासमोर आहेतच. त्याविषयी जेवढे बोलावे 
तेवढे कमी आहे आणि जेवढे कमी बोलावे तेवढे 
चांगले आहे. परंतु माकसंच्या डोळयासमोर जे अंधुक 
काल्पनिक चित्र तरळत होते ते समजावून घेताना 
आज मौज वाटल्यावाचून राहात नाही. 
_ हेगेलने राज्य (880) हे एक ' दैवत'च निर्माण 
केळे आहे. उलट राज्य हा अनिष्ट अशा मानवी 


$- 


परात्मतेचाच एक दुःखद प्रकार आहे असे मार्क्सला 
शेवटपर्यंत वाटत होते. क्रांतीनंतर कामगारवर्गाने 
राज्य नावाच्या शक्‍तीलाच धुळोला मिळविले 
पाहिजे असे त्याला वाटते. कॉम्युनिस्ट मॅनिफेस्टोत 
* राज्या'च्य़ा विनाश्याचा स्पष्ट उल्लेख नाही हे जरी 
खरे असले, तरी ' दि पॉरव्हर्टी ऑफ फिलॉसफी'त असा 
विनाश कल्पिणाऱ्या मार्क्संल। हा विनाश घडावा 
असेच शेवटपर्यंत वाटत होते. प्रोळेटारियट वर्गाने 
स्वतःचे राजकीय वर्चस्व वापरून सर्वे उत्पादनसाधने 
राज्याच्या मालकीची करावीत आणि उत्पादनशक्‍्ती 
जास्तीत जास्त वाढवावी असे मार्क्स म्हणतो, पण 
त्याला अभिप्रेत असलेले “ राज्य ' म्हणजे वूर्श्वा 
भांडवलशाही समाजातील “ राज्य' बिलकुलच नाही, 
तर ते राज्य म्हणजे फक्त राज्य करणारा कामगार- 
वर्गे आहे. १८७१ मध्ये अल्पायुषी ठरलेल्या पण 
निदान अस्तित्वात आलेल्या “* पॅरिस कॉम्यन '- 
सारखा कामगारवगे. ्ि 

भरताड नोकरशाही आणि फुकटे सैन्य यांना 
उत्पादनासाठी जिवाची बाजी लावणाऱ्या माक्‍सेच्या 
: कामगार वर्गाच्या हुकूमशाहीत ' स्थान नाही. सर्व 
वर्गाचा विनाश करून, वगेविहीन समाजरचनेकडे 
जाणे हे तिचे प्रधान काम आहे. या हुकूम्याहीत 
अस्तित्वात येणाऱ्या '* कॉम्यूनस्‌ ' ची कल्पना 
माक्‍संने अगदी स्वच्छपणे मांडलेली दिसत नाही. 
परंतु खाळूनवर नियंत्रण, खालून वरपर्यंत पसरत 
जाणारी लोकशाही, राजकीय परात्मततेचा संपुण 
विनाश, यामध्ये ' कॉम्यून 'ची वेशिष्ट्यपूर्णता आहे 
असे मार्क्सच्या लिखाणावरून सूचित होत राहते. 
एंगेल्सप्रभाणेच त्याला कॉंम्यून हे प्रत्यक्ष काम कर- 
णारे, कार्यकारी आणि कायदेशीर लोकसंघ वाटत 
असावेत, संसदीय नव्हेत असा अंदाज आपणास 
करावा लागतो, 

“ क्रिटिक ऑफ दि गोथा प्रोग्राम ? मध्ये माक्‍पने 
स्पष्ट म्हटले आहे, की भांडवलशाही समाजठपरवस्थे- 
कडून साम्यवादी ससाजव्यवस्थेकडे जाण्याचा मधला 
काळ क्रांतिकारी रूपांतराचा असतो. याच जोडीला 
हा काळ राजकीय संक्रमणाचा देखील असतो. अल्या 
काळात राज्य हे 78ए0]110181'7 १180 
811) 01 16 1701081198, खेरीज दुसरेतिसरे 
काही असूच शकत नाही. 


१४ 


माक्‍संच्या मनात कम्युनिस्ट समाजाच्या दोन 
अवस्था आहेत असे दिसते. कम्युनिस्ट समाज हा 
पहिल्या अपरिणत अवस्थेत असताना भांडवलशाही 
समाजातील काही वैशिष्ट्ये त्यात शिल्लक राहातात. 
पण दुसऱ्या जास्त प्रगत, परिणत अवस्थेत व्श्नि 
जातात, नष्ट केली जातात. मातेच्या, “ कम्युनिस्ट 
समाजाच्या उच्चतर अवस्थेत, श्रम विभाजनापेक्षा 
व्यक्ती वरचढ आहे हे स्वीकारल्यावर, त्याचबरोबर 
मानसिक श्रम आणि शारीरिक श्रम हा विरोधाभास 
नष्ट झाल्यावर, व्यक्‍तीच्या सर्वांगीण विकासा- 
बरोबरच उत्पादनशक्‍्तींची वाढ झाल्यावर आणि 
सहकारी संपत्तीचे सर्वे झरे दुथडी वाहायला 
लागल्यावर आणि त्यानंतरच बूर्श्वा न्याय्यतेचे 
संकुचित क्षितिज अगदी पार ओलांडून जाता येते 
आणि समाजाला त्याच्या झेंड्यावर : प्रत्येकाकडून 
त्याच्या क्षमतेनुसार आणि प्रत्येकाला त्याच्या 
गरजेनुसार ' ही अक्षरे कोरता येतात ” ( गोथा 
प्रोग्राम ). माकसेच्य़ा या उच्चतर कम्युनिस्ट समा- 
जाच्या नंदनवनात युटोपिआत स्वातंत्र्य खेळत 
असते. सर्वांच्या मुक्‍त उन्नतीसाठी प्रत्येकाची मुक्त 
उन्नती ही तेथील अपरिहाये अवस्थाच असत. 

अर्थात क्रांती होऊन अस्तित्वात आलेली कम्यु- 
निस्ट समाजव्यवस्था ही नजीकच्या भविष्यकाळा- 
पुरती गोष्ट आहे, ती काही मानवी विकासाचे 
स्वयंभ व सर्वस्वी असे उद्दिष्ट नव्हे की अगदी 
शेवटची निर्णायक अवस्थादेखील मयीन. मानवी 
समाजाच्या उत्क्रांतीच्या अखंड प्रक्रियेतील ती एक 
खपश्ी चांगली अवस्था आहे हे मान्य करण्याची 
उदारता माक्‍सेसारखा असामान्य आणि युगप्रवर्तक 
विचारवंत न दाखवील तरच नवल ! 

मार्क्सच्या या तत्त्वज्ञानावर आधारलेल्या रशियन 
आणि चिनी क्रांत्या हे विसाव्या शतकातील फार 
मोठे सामाजिक प्रयोग होत, आधुनिकतेच्या इति- 
हासात त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. परंतु 
यक्ष मोजाव्या लागलेल्या किमतीच्या मानाने काहीच 
नाही. १९०७ च्या नंतरचा एक काळ असा होता, 
की सामान्य माणूस गॉर्कीची 'आई ' ही कादंबरी 
वाचून सुन्न होत होता. भारावून जात होता. एका 
विराट आणि उन्नत सत्याच्या दर्शनाने त्याचे 
डोळे पाणावत होते. आणि मनाने तो कम्युनिस्ट 


नवभारत 


जुले ) १९८० 


बनत होता. १९५७ नंतरचा सामान्य माणूस 
* डॉक्टर झिवागो वाचून असाच भारावून जातो. 
* कॅन्सर वॉर्ड' वाचून असाच भारावून जातो. 
त्याच जुन्या, विराट आणि दारुण सत्याचे दशन 
त्याला पुन्हा एकदा होते. अमानुष झारशाहीचे 
दंडुके खाणारी म्हातारी पेलाग्यो निलोवूना आणि 
स्टालीनच्या क्रूर दडपशाहीचा वळी होणारा युरी 
आन्द्रेविच्‌ ही एकाच जातकुळीची माणसे आहेत. 
“आमचा आत्मा चिरडला जाऊ शकणार नाही. तो 
तसाच जिवंत राहील. रक्ताच्या नद्या वाहविल्या 
गेल्या तरीसुद्धा सत्य त्यात बुडून नाहीसं होणार 
नाही * प्रतिगामी झारशाही झाली काय अन्‌ 
पुरोगामी निदेय स्टालीनश्याही, माओझशाही झाली 
काय्‌ या दोहोंपेक्षाही जर काय सत्य असेल तर ते 
आहे या दोन माणसांच्या अंतःकरणातली, आत्यंतिक 
यातना आणि दु:खातही खचू न शकणारी दुदेम्य 
आशा. गॉर्की आज जर जिवंत असता तर त्याने 
झिवागोसारखीच कादंबरी लिहिली असती आणि 
माक्‍सेने त्याच्य़ा तेजस्वी लेखणीने स्टालिन अथवा 
माओ यांचे आणि त्यांच्या उलट्या काळजाच्या सह- 
कार्‍यांचे वाभाडेच काढले असते. निदैय हुकूमशहा, 
त्याच्या पंजाखाली निष्प्राण झालेली “ पार्टी ह 
दहशत निर्माण करणारे गुप्त पोलीस, माहितीच्या 
देवाण-घेवाणीची मक्तेदारी, शस्त्रास्त्रांची, सर्वस्वी 
केंद्रनियंत्रित अर्थव्यवस्था या सार्‍यांचा त्याने निशचि- 
तच निषेध केला असता. 

कम्युनिस्ट क्रांत्या पाहुन माकतंचे क्रांतीचे तत्त्व- 
ज्ञान जरूर कमी लेखता येईल; परंतु क्रांती हा 
माक्‍पंच्या जीवनाचा गाभा होता आणि एक क्रांति- 
कारक म्हणूनच माकप त्याचे झुंजार जीवन जगला 
हे आपल्याला विसरता येणार नाही. आधुनिक माण- 
साला माक्स पावला नसला तरी भावला भाहे 
तो त्याच्या क्रांतिवादित्वामुळे, क्रांतीचे समाजवादी 
तत्त्वज्ञान तो रिकार्डोप्रणीत अर्थशास्त्रीय भाषेत 
पांडित्यपूर्ण पद्धतीने तो मांडू शकल त्यामळे नाहो. 
खरे म्हणजे मार्क्सचा समाजवाद * शास्त्रीय * होता 
यापेक्षा तो क्रांतिनिष्ठ होता हेच खरे महत्त्वाचे आहे. 

"- ७ -- 

अथंश्यास्त्राची वाढ हा आधुनिकतेतील अत्यंत 

महत्त्वाचा धागा आहे. या ठिकाणी एक थोर अर्थ- 


काले माक्स 


शास्त्रज्ञ म्हणून माक्‍पंचे स्थान अँडम स्मिथ, माल्यस, 
रिकार्डो, मिळू, मार्शल केन्स यांच्या तोडीचे राहि- 
लेले आहे. १९३० पर्यंत माक्‍पंचे वरकड मूल्या- 
सारखे अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त तापलेल्या वातावरणात 
च्चिले गेले, तंतर हळूहळू त्यातील तथ्यांशाला 
मान्यता मिळाली. पण तंतर त्यातील वाफ 
निघून गेल्यासारखी आहे. त्याच्या अथेक्यास्त्राच्या 
हिस्टिरिआंग्रफीचा व संस्थात्मक अथेश्ास्त्राचा आज 
विक्षेष विचार केला जातो, पण त्यात जोरकसपणा 
नाही. 

माक्‍संचा मूल्यसिद्धांत आणि अतिरिक्‍त मूल्य- 
सिद्धान्त या दोहोंच्याही मर्यादा आज स्पष्ट झाल्या 
आहेत. निसगंनिमित वस्तु निर्माण करण्यामध्ये 
मानवी श्रम खर्चे झाल्यामुळे त्यांना मूल्य असणे 
शक्‍य नाही ह्या टीकेला माक्‍संमध्ये उत्तर नाही. 
ज्या वस्तूंना विनिमय-मूल्य असते त्या वस्तू मानवी 
श्रमाच्या साहाय्याने निर्माण झालेल्य़ा असतात, 
वस्तुचे मूल्य तिच्या निमितीसाठी आवश्‍यक अस- 
णाऱ्या श्रमवेळेवर अवलंबून असते ही भूमिका 
अपुरी ठरते. ज्प्रा वस्तूंच्या निमितीसाठी मानवी 
श्रम खर्ची पडतात त्या सर्वेच वस्तूंना विनिमय-मूल्य 
प्राप्त होताना दिसत नाही. अनेकांचा उत्पादित 
माल पडून राहातो आणि अनेक धंदे नुकसानीत 
येतात. उपयोगिता वा उपभोग्यता ह्या संकल्पनेकडे 
माक्‍संने प्रथम कानाडोळा केला असला, तरी शेवटी 
त्याला ती मान्य करावीच लागली आहे, आणि श्रम- 
सिद्धान्त मांडून झाल्यावर माक्‍पेने ती मान्य केली 
आहे. वस्तुच्या निमितीसाठी खे झालेल्या श्रमा- 
वरून दिंची किमत ठरविली जाते याबाबत माक्‍संने 
भक्कम पुरावे आणि आकडेवारी दिलेली नाही. 
मागणीच्या मानाने पुरवठा कमी असु शकतो आणि 
टंचाईचा, मागणीचा मूल्यावर परिणाम होऊ शकतो 
या गोष्टी माक्‍संने लक्षात घेतलेल्या दिसत नाहीत. 
अकुशल कामगाराचे श्रम आणि कुशल कामगाराचे 
श्रम लक्षात घेतले तरी त्यामुळे कामाचा दर्जा भाणि 
महत्त्व ठरविता येते असे दिसत नाही. सामाजिक- 
दृष्ट्या आवश्यक असणारे श्रम कसे निश्चित करता 
येतील या प्रश्‍नाचा विचार माक्‍संमध्ये नाही. 
भांडवलाला मोबदला मिळणे आवश्‍्यक्र असते, बचत 
करून भांडवल-संचय करणें अटळ असते आणि 


१५ 


त्यासाठी योग्य तो मोबदला, व्याज द्यावे लागते हे 
माक्‍संने मान्य केलेले नाही, ही फार मोठी उणीव 
आहे. मार्क्सचा सिद्धान्त हा अखेरीस मूल्यसिद्धान्त 
आहे की किमतीबावतचा सिद्धान्त आहे हे ठरविता 
येत नाही. माक्‍संने मूल्यसिद्धान्त मांडला असला तरी 
तो भांडवलशाही कामगारांची पिळवणूक करते हे 
सिद्ध करण्याच्या अनुरोधाने मांडला आहे. स्मिथ- 
रिकार्डो यांच्यापेक्षा माक्स पुढे गेलेला नाही. अल्ला 
प्रकारची टीका मूल्यसिद्धान्तावर करण्यात येते. 
त्याची ' अतिरिक्त सूल्या'ची संकल्पनाही अशीच 
टीकेचा विषय वनली व तिच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. 
माकपतचा हा सिद्धान्तदेखील भांडवल्शाहो अर्थ- 
व्यवस्थेत अतिरिक्‍त मूल्य अगर नफा कसा तिर्माण 
होतो व त्या दोहोंच्या मदतीने कामगारांचे शोषण 
आणि पिळवणूक भांडवलदारांकडून कशी केली जाते 
हे दाखविण्यासाठी मांडला गेला आहे. माक्‍पेने 
अतिरिक्‍त मूल्य अगर नफा बदलत्या भांडवलामुळे 
होतो असे मानले आहे. बदलते भांडवल म्हणजे 
कामगारांना पगार देण्यासाठी खर्चे केलेला पैसा. 
अतिरिक्त मूल्यात वाढ करावयाची असेल तर फार 
मोठ्या प्रमाणावर श्रम वापरले पाहिजेत असा 
याचा अर्थ होतो. परंतु प्रत्यक्षात वेगळेच दिसते. 
अतिरिक्त मूल्य ज्या भांडवलापासुन निर्माण होत 
नाही अक्शा प्रकारचे भांडवल मोठ्या प्रमाणावर 
वापरले जाते. त्यातून यंत्रसामग्री व भांडवली 
वस्तु खरेदी केल्या जातात. कामगारांवर कमी 
भर दिला जाऊन तो यंत्रसामग्नीवर दिला जातो, 
अतिरिक्त मूल्य वा नफा हा श्रमामुळे निर्माण होऊ 
शकतो हे मान्य केळे, तर ज्या उद्योगधंद्यात मोठ्या 
प्रमाणावर श्रम वापरले जातात त्या धंद्यात जास्त 
मोठा नफा होईल. परंतु जुनाट आणि मागास 
धंद्यातच हे खरे असल्याचे दिसते. परंतु येथेही नफ्याचे 
प्रमाण फार मोठे असत नाही. उलट जे धंदे 
आधुनिकातील आधुनिक यंत्रसामग्री वापरतात त्या 
धंद्यांना जास्त नफा मिळताना दिसतो. तात्पर्य 
माकर्पेचा अतिरिक्‍त मूल्यसिद्धान्त आणि वर्पे 
परिस्थिती यांचा मेळ बसत नाही. उत्कृष्ट मार्गदशन 
आणि योग्य व्यवस्थापन यांचा परिणाम नफा 
वाढण्यात होऊ शकतो याची तर मार्क्सला कल्पनाच 
नसावी असे वाटते, थोडक्यात मानवी श्रम-शक्‍्ती 


रद 


हेच काय ते उत्पादक साधन असते ह्या १८ व्या 
शतकातील अथेशास्त्रीय अंधविरवासाला मार्क्स 
सहज फसला. त्याचा परिणाम असा झाला, की सर्वे 
मानवी कामगिरी माणसाच्या प्रत्यक्ष शारीरिक 
श्रमशक्‍तीच्या परिणामात मोजता येईल, येते असा 
मार्क्सचा आणि माक्‍संवाद्यांचा गैरसमज झाला. 
त्यामुळे या दोहोंचे अर्थशास्त्र आज पांगळे ठरले 
आहे. भांडवलांच्य़ा संचयाच्या गतीचा गवगवा खूप 
झाला, पण ते खरे दुय्यम आहे. आथिक विकासात 
७७] 1001080101 जास्त महत्त्वाचे आहे. 
सैद्धान्तिक ज्ञान असणारे, कल्पनाशक्ती असणारे 
सुशिक्षित मेंदू किती आहेत यावर खरी प्रगती 
आणि आथिक विकास अवल्बून असतो हे आधुनिक 
कारखानदारीच्या नव्या वाढीमुळे सिद्ध झाले आहे. 

माक्‍पच्या अर्थज्ञास्त्रातील बदलत्या आणि स्थिर 
भांडवल या संकल्पना, पिळवणुकीची आणि भांडवल 
संचयाची संकल्पना, माक्‍पंचे आथिक अरिष्टां- 
संबंधीचे आणि भांडवलशाहीच्या विनाज्षासंबंधीचे 
आडाखे यांचे फारसे महत्त्व आज उरलेले नाही. 
भांडवलश्याही पाइचात्त्य राष्ट्रे रशिया आणि चीनपेक्षा 
जास्त समृद्ध आणि प्रगत दिसू लागलेली आहेत. 
थोडक्प्रात, अर्थशास्त्रज्ञ मार्क्सचा पराभव परि- 
स्थितीनेच केला आहे. पण मोज अशी आहे, को 
अर्थशास्त्रज्ञ माकप आज संपुष्टात आला असला तरी 
त्याची जागा समाजचितक मार्क्पेने घेतली आहे. 
अगदी माक्‍्सिस्ट समाजशास्त्र निर्माण होण्याची 
शक्यता नसली तरी आधुनिक काळात जोराने उद- 
याला आलेल्या समाजक्यास्त्राला माक्‍पंच्या सामा- 
जिक विचारांपासून मोठी प्रेरणा प्राप्त झाली आहे. 
समाजशास्त्राचा एक पुर्वेसूरी, जनक म्हणून त्याच्य़ा- 
कडे पाहण्यात येऊ लागले आहे. 

समाजशास्त्रात महत्त्वपूणे मानल्या जाणार्‍या 
समस्यांना माक्‍पंच्य़ा विचारांनी कळत नकळत स्पर्ष 
केला आहे. व्पक्‍ती व समाज यांच्यातील संबधांचे 
स्वरूप कायर, समाजातोल घटकांचे/समूहांचे संबंध 
ब्रिसंवादी, संघर्षात्मक का असतात, समाजव्यवस्थेचे 
स्वरूप कशा प्रकारचे असते, समाजव्यवस्थेची 
जडणघडण कशी बदलते, त्यात परिवतंने कशी 
घडून येतात इत्यादी समाजशास्त्रात महत्त्वाच्या 
ठरणाऱ्या समस्यांची उत्तरे देण्याचा अनधिकृत 


नवभारत 


जुले, १९८० 


प्रयत्न माक्‍पेच्या चिंतनात दिसुन येतो. या समस्यां- 
कडे समाजशास्त्रीय समस्या म्हणून त्याने पाहिलेले 
नाही एवढेच. पण मापं स्वतःला शास्त्रज्ञ समजत 
असे. डाविनने ज्याप्रमाणे प्राण्यांच्या अवयवांच्या 
उत्क्रांतीचे विश्लेषण केळे तसेच आपण समाजातील 
संस्थापक अवयवांचे विद्ठेषण करीत आहोत आणि 
त्यांची उत्क्रांती स्पष्ट करण्याची धडपड करीत 
आहोत अशी त्याची निश्‍चित भूमिका होती. मानवी 
श्रमाच्या विकासाचे वर्णन त्याने ज्या पद्धतीने केले 


आहे त्यावरून ही भूमिका रास्तच आहे असे आपण 
म्हणू शकतो. 


सामाजिक रचनेचा डोलारा- कायदा, राज्य, 
साहित्य, कला, धर्म इ.- व समाजाची आथिक 
रचना यांच्या संबंधांचे विश्लेषण ही माक्‍संने 
समाजशास्त्राला दिलेली देणगीच आहे. सामाजिक 
क्रांतीच्या संदर्भात सामाजिक परिवर्तनाची मीमांसा 
मार्क्से करतोच. असे मानले जाते, कौ क्रिटिक 
ऑफ पोलिटिकल इकॉनमीच्या त्याच्या प्रस्तावनेत 
माक्‍पंच्या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणाचे सार सामा- 
वले आहे 

माक्पेच्या समाजचितनात भविष्यकाळातील 
आदर्श समाजाचे स्वप्न रंगविले आहे. या चित्रात 
माकमंचे समाजशास्त्र आणि सामाजिक तत्त्वज्ञान 
यांचा रम्य संगम झालेला आढळतो. अनेक राजकोयप 
चळवळींना ह्या चित्राने स्फूर्ती दिलेली आहे. 
द्युरखाईम, वेवरपासुन अगदी टाल्‌कट पासंनपर्यंत 
अनक समाजशास्त्रज्ञांवर माक्‍पंच्या विचारांची 
कळत्त नकळत पडलेली आहे 
येते. आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारात मार्क्सचे 
मर्यादित परंतु निश्‍चित महत्त्व राहाणार आहे. 

मार्क्सचा ऐतिहासिक नियतवाद, जडवाद 
यांच्यात मात्र आज कोणाला स्वारस्य उरलेले दिसत 
नाही. उलट त्याच्या सुरुवातीच्या लिखाणातील 
स्वातंत्र्यविषयक चितनच आज आकर्षक वाटत आहे. 
आणि माक्‍तंच्या साहित्यविषयक काही उद्गारांचा 
आधार घेऊन वाडूमयीन दृष्टिकोण विकसित करता 
येतो का याचे प्रयत्न काही समीक्षक पुन्हा नव्याने 
करू लागले आहेत, माक्‍संचे हे चितन कमी मोलाचे 
नसले तरी विसाव्या शतकातील आधु निकतेवर ठसा 
उमटविणारे हे विचारधन नव्हे. माक्‍संच्या दृष्टिने 


छाप 
हे आपल्याला दिसून 


काल माक्स 


कम्युनिझम म्हणजे व्यक्‍तीव्यक्‍तींचे मुक्‍त संघटन 
आहे, साहित्यिक सामाजिक बांधिलकी मानली तरी 
तो मुक्‍तच असला पाहिजे, वगरे गोष्टी आज मांडणे 
म्हणजे झालेल्या जखमांवर मीठ चोळण्याजोगे आहे. 
कम्युनिस्ट फोजा अफगाणिस्थानसारखा छोटासा 
स्वाभिमानी देश वळकावित असताना आणि त्याचे 
तुरुंगात रूपांतर करीत असताना या विचारांचे 
आवाहून सामान्य माणसाला पोहोचणार तेच मुळी 
शंकाकुशंकांचे रंग घेऊन, कारण विषयवार कप्पे 
असतात विद्यापीठात आणि ग्रंथालयात. वास्तवातही 
नाही आणि माणसाच्या मनातही नाही. 


-- 


आधूनिक माणसाला * रतत ' वाटावा, त्याची 
करमणूक व्हावी असें माक्‍संचे जीवनचरित्र (१८१८- 
८३) नाही. परंतु ज्यांना ज्यांना विचारात रस आहे 
आणि ज्यांना ज्यांना ' तत्त्वज्ञान ' ही चर्चा, परि- 
संवादात निर्माण होणारी वस्तू नसुन जीवनात 
जगून दाखवावयाची गोष्ट आहे असे वाटते 
त्यांना त्यांना मार्क्सेचे चरित्र मोलाचे आणि 
स्फूतिदायक वाटत राहील. हिंदू पतित्रतेप्रमाणे 
त्याला खंडंतर जीवनात साथ देणारी त्याची सुंदर 
आणि प्रेमळ पत्नी जेवी, त्याच्या झंजावाती 
विचारसंघर्षात त्याला निरामय आधार देणारा 
त्याचा परममित्र ऐंगेल्स, मोक्‍पंचे मुलांवरचे निस्सीम 
प्रेम आणि अश्या प्रेमासाठी त्याला वाटणारा जीझस- 
विषयीचा जिव्हाळा, त्याच्य़ा कुटुंबात धमंग्रंथांप्रमाणे 
वाचले जाणारे दांते आणि शेक्सपीअर, त्याचे दारूचे 
आणि पुस्तकांचे वेड, मासं पतीपत्नींना घडलेला 
तुरुंगवास, औषधे देता न आल्याकारणाने मृत्युमुखी 
पडलेली त्याची गुईदो आणि फ़ान्झिस्का ही अपत्य, 
केवळ पाव आणि वटाटे खाऊन मार्क्स कुटुंबाने 
काढलेले कित्येक दिवस, हे सारे काही एखाद्या 
भारतीय दळभद्री परंतु तेजस्वी ब्राह्मणी कुटुंबात 
शोभावे असेच आहे, 

त्याग, निःस्वार्थीपणा, अतुलनीय धैर्य, अत्यंत 
साधी राहाणी, अखंडित व्यासंग, विलक्षण जिद्द, 
निर्भयपणा, मूलगामी नवीन विचार मांडण्याची 
धडपड, समपितता, जे का रंजले गांजले त्यांच्या- 
विषयीची अपार कणव, दारुण परिस्थितीतही न 

न, भा. २ 


€-) 


झांकळणारी विनोदवृद्धी, यांनी माकसंचे व्यवहारतः 
पूर्ण अयशस्वी ठरलेले जीवन तेजस्वी केलेले दिसते. 
माक्‍पंचे विचार न पटणे सहज संभाव्य आहे; परंतु 
त्याचे चरित्र वाचून भारावून न जाणे केवळ 
अशक्पर आहे. रजोगुणी असले तरी अखेरीस हे एका 
महान्‌ क्रपीचेच चरित्र आहे. विशाल अंत:कर- 
णाच्या संतत्वाचा प्रत्यय जरी येथे येत नसला तरी 
धीरोदात्त शोकात्म नायकत्वाचा प्रत्यय हे चरित्र 
जरूरच देते. 

मावसंचे चरित्र आज आपण तटस्थपणेही पाहू 
शकतो; आणि तसं पाहिलं तर ते घोडचकांनी 
आपल्याला भरलेलं दिसतं. माक्‍संने बिस्माकेला 
समजावूनच घेतलेलं दिसत नाही. प्रशियन शक्‍ती 
जर्मनीचं एकीकरण घडवून आणतील, अनेक संस्था- 
नांतून एक राष्ट्र उभं करू शकतील याचा अंदाजच 
त्याला आलेला दिसत नाही. फ्रान्स आणि इंग्लंड- 
मध्ये क्रांत्या घडून येतील हे त्यांचे अंदाज पार साफ 
फसलेले दिसतात. वाकुनिनसारख्या जबर्‍या क्रांति- 
कारकाशी जुळवून घेण्यात मार्क्से फार कमी पडलेला 
दिसतो. त्याचप्रमाणे विलिचच्या लोकप्रियतेला कमी 
लेखण्याची चूक त्याने केलेली दिसते. फ़रान्समधील 
क्रांतिकारक चळवळीतील गृप्त संघटनांचे माहात्म्य 
त्याने कमी लेखलळेले दिसते. युरोपात १८५० मध्ये 
आथिक कोंडी होईल हा त्याचा अंदाज साफ चुकलेला 
दिसतो. व्लांकीस्ट क्रांतिकारकांबरोबर त्याने केलेली 
हातमिळवणी निष्फळ ठरल्याचे दिसून येते. जमेनी- 
मधील प्रोलेटारियन्सनी फ्रान्समधील उठावावर 
अवलंबून राहाता कामा नये तर स्वतः एकदम 
उठाव केला पाहिजे हे गोटशाल्कचे म्हणणेच माक्‍सं- 
पेक्षा योग्य दिसते. क्रांतीचा शत्रू रशिया नाही तर 
जर्मनीच आहे हे माकसेला फारच उद्यीरा कळलेले 
दिसते. मुख्य म्हणजे खुद्द कामगारवर्गाच्या मानस- 
शास्त्राचे अचूक ज्ञान करून घेण्याच! प्रयत्न माक्‍संने 
केलेला दिसत नाही. एकंटरीत कामगारांना क्रांती 
करण्यापेक्षा मध्यमवर्गीय सुखे मिळावी याचीच 
जास्त-खरी ओढ असते याचे भान त्याला दिसत 
नाही. मार्क्संच्या राजकोय जीवनाची परवड त्याला 
राजकीय परिस्थितीचे अचूक वाचन न करता 
आल्यामुळे झालेली दिसते. इतर मातबरांना फारच 
कमी लेखण्यामुळे झालेली दिसते. 


१८ नवभारत 


पण या अश्या जीवनगाथेतून पुढे इतक्या प्रचंड 
मोठ्या प्रमाणावर यदस्वी होणारा आणि जग 
हादरवून सोडणारा माक्‍संवाद निर्माण व्हावा आणि 
त्याने लोकशाही राष्ट्रांतील समाजवादावरही न 
पुसणारा ठसा उमटवावा हा प्रकारच स्तिमित 
करणारा आहे. 


फार थोड्यांना माहित असते, की माक्‍संने 
त्याच्या कतृंत्वाची सुरुवात कविता लिहून आणि 
एक काव्यसंग्रह प्रकाशित करून केली. माक्‍संचा 
मेंदू शास्त्रज्ञाचा, तत्त्वज्ञाचा, विद्वानाचा होता. परंतु 
त्याचे हृदय कवीचे होते, हे कवीहूदय जर आपण 
जोपासू शकलो तर मा्क्‍संच्या विचारांचा विधायक 
विकास यापुढील काळातही करून आधुनिक मानव 
त्याचे यांत्रिक, धंदेवाईक जीवन योग्य मार्गावर 
आणून अथंपुर्ण करू शकेल. 


माक्‍संचे काव्य त्याच्या क्रांतित्वात आहे आणि हेच 
काव्य आपण विधायक तर्‍हेने कारणी लावले पाहिजे. 
पृथ्वीतलावर खरे आनंदवन निर्माण करण्यासाठी 
वापरले पाहिजे. ऐन विज्ञीत माक्‍संने आणि त्याच्या 
सहकाऱ्यांनी ' राईनिश्‌्अ त्सायटुंग' नावाचे वृत्तपत्र 
काढले होते. क्रांतिकारी समाजवाद प्रसृत करण्याचे 
काम करण्यासाठी. अर्थात्‌ तत्कालीन प्रश्रियन 
सरकारच्या दडपणामुळे हे लवकरच बंद करावे 
लागले. हा प्रसंग माक्‍संने शेवटच्या अंकात एक 
कविता देऊन साजरा केला, ती मुळातून देण्याचा 
मोह आवरत नाही. हो कविता लिहिताना जी 
भावना त्याच्या मनात दाटून आली होती, तीच 
भावना मरतानाही त्याच्या मनात होती असे 
म्हणावेसे वाटते. 


शाऱ ॥65इहया ]त्पीजा तला पप्याळ 


७1116 ए6161 
शात भ्या 18 ]९त6' ठिलीा 81111 


80110 01001 


जुले, १९८० 


शाळा तपा एशटु%भाडऊ पठ. तहा 
1४७1180191 8081101 : 

196 एर जांघा छल्ाळा एत डाल 
2७॥€प; 078 11001. 


13888 पएणा8 तहा खळाळ हणा ॥8 
80९१01७ 

पड हलाल 1811001, 888 पछशा' 
१७७ शर ७]1/, 

109601 &8पला ए ०1005 870 2९- 


78; ४617901116 
व साताला 8व्या 67 तल्ला तार 116076 


0॥-101 


फा ए॥७पात९, तन्'भा. 3०181 18 
2श७ए०॥"0१6॥ 

गह लभाट्ा', 060101 1810111 परद्वापर्फा 
४९७॥॥, 

शा उल पाड फ्रा हाः टया छा 
॥6एशा 130061, 

शया ३]163 "पल, त ॥॥॥॥ 0100 
ए॥४७18९0111, 


“ध्वज स्वातंत्र्याचा निभंय फडकाविला 
कतंव्य पाडिले आम्ही प्रत्येकाने पार 
निष्फळ ठरला आमच्यावरचा पहारा 
हा प्रवास साथंक कुठे खंत ना खेद. 


जरी संतापाने लाल जाहले देव 

अन्‌ झ्ीड मोडले तरो ना भ्यालो आम्ही 

जाहली कुचेष्टा कोलंबसची पहिली 

गवसले नवे जग परि ते त्यास अखेरी. 
टाळ्यांचा वर्षाव आमुचे आज मित्र हे करितो 
अन्‌ शत्रु भामचे शर्थीने जे लढतो 

भेटु तयांना पुन्हा एकदा नव्या किनाऱ्यावरती 
सर्व कोसळे, अखंडोत परि धैय आपुच्या उरो.” 


बट्रेंड रसेल : अनु. दि. य. देशपांडे 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान*-९ 


अनुवादकाचे प्रास्ताविक 

तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान या 
ग्रंथाच्या अनुवादाच्या तिसर्‍या भागाला जोडलेल्पा 
अनुवादकाच्या प्रास्ताविकात असे म्हटले होते की 
रसेलने ताकिकीय परमाणुवादात प्रामुख्याने दोन 
उपकरणांचा उपयोग करून घेतला आहे. त्यांपैकी 
एका उपकरणाचा- म्हणजे वणेनांच्या उपपत्तीचा- 
परिचय तिसर्‍या लेखांकाच्या प्रास्ताविकात करून 
दिला असुन, आता या शेवटच्या लेखांकात दुसर्‍या 
उपकरणाच्य़्ा- म्हणजे ताकिकोय रचनेच्या पद्धतीचा 
(७16 1161100 0116108] ००018"प०]019) 
-परिचय करून घ्यायचा आहे. 

वर्णनांची उपपत्ती आणि ताकिकीय रचनांची 
पद्धती यांचा परस्परांशी फार जवळचा संबंध आहे. 
खरे म्हणजे ताकिकीय रचनांची पद्धती ही वर्णनाच्या 
उपपत्तीतुन उद्भवलेली पद्धती आहे. आपण पाहिल्या- 
प्रमाणे वर्णनांची उपपत्ती ही भाषिक विश्लेषणाची 
पद्धती आहे. तिच्यात असे दाखविले आहे की काही 
शब्दप्रयोग हे वास्तवांच्या ताकिकीय आकारासंबंधाने 
दिश्याभूळ करणारे असतात. ते असे सुचवितात की 
वाक्यातील उद्देश्यपदाने व्यपदिष्ट वस्तु असल्या 
पाहिजेत; परंतु रसेलच्या उपपत्तीनुसार आपण त्या 
वाक्याचे असे पुनलेखन करू शकतो की त्यातुन 
वर्णनात्मक संकेत ( 065001ए० ४700001 ) 


नाहीसा होतो आणि तरी मूळ विधान आणि नवीन 
विधान एकच आहेत हे स्पष्ट दिसते. यावरून असे 
सिद्ध होते कौ वर्णनात्मक संकेताने व्यपदिष्ट वस्तु 
असली पाहिजे हा आग्रह चुकीचा आहे. अशा संके- 
तांना रसेलने ' अपूर्ण संकेत  ( 11000011)106 
8४17100] ) ही संज्ञा दिली असून ॥”/९॥८८७४ 
1४.//7/877007260 मध्ये त्याने त्याचे पुढील स्पष्टी- 
करण दिले आहेः: ““ अपूर्ण ” संकेत या शब्दाने 
आम्हाला असा संकेत अभिप्रेत आहे कौ ज्याला 
एकाकीपणे ( 111 1801801 ) कसलाही अर्थ 
नसतो', परंतु ज्याला काही संदर्भांत अथे प्राप्त होतो. 
...अशा संकेतांची प्रयुकक्‍तावस्थेत व्याख्या (१861111- 
1101 11 ॥86 ) करता येते असे म्हणता येईल. 
यांची उदाहरणे म्हणून रसेल * []16 50 8110 80? 
या आकाराचे शब्दबंध देतो. म्हणजे सवे वणंने 
अपुर्ण संकेत असतात. अपुणे संकेताचे दुसरे वैशिष्ट्य 
असे आहे की तो ज्या वाक्यात उद्देश्यस्थानी असतो 
त्या वाक्याचे आपण असे पुनर्लेखन करू शकतो 
की मूळ वाक्याचा अथे कायम राहूनही नवीन 
वाक्यातून तो अपूर्ण संकेत नाहीसा झालेला असतो. 
उदा. ' गोल 'वौरस अस्तित्वात नाही. ' या वाक्याचे' 
आपण पुढीलप्रमाणे पुनर्लेवन करू शकतो: ' अशी 
एक वस्तु आहे जी गोल आहे आणि चौरस आहे, 
हे असत्य आहे', आणि तसे केल्यावर त्यात ' गोल 


% जून, १९८० अंकात ताक़िकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान 'चा तिसरा भाग प्रसिद्ध झाला 
होता. या अंकात त्याचा ह्षेवटचा भाग प्रसिद्ध होत आहे. -का. सं. 

१. या ठिकाणी आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की रसेल “ अर्थ हा शब्द ' तेञा008010॥ 
या अर्थी, वस्तुनिर्देश या अर्थी वापरतो. शब्दाचा अर्थ म्हणजे जिचा तो शब्द प्रतिनिधी आहे अशी वस्तु 
(ए॥; 8 ए/0'१ 8181108 1017). हे लक्षात ठेवले नाही तर अपुर्ण संकेतांना एकाकीपणे अर्थ नसतो 
ह्या रसेलचे म्हणण्याचा अथे आपल्याला कळणार नाही. 


२० 


चौरस ' हा शब्दबंध नाहीसा झालेला आढळेल. 
यावरून असे सिद्ध होते को ' गोल चोरस ' जिचे 
नाव आहे अशी वस्तू नसूनही ज्याचे उद्देदयपद 
“ गोल चौरस ' आहे अश्या वाक्याला अर्थ असू 
शकतो. वि 

याप्रमाणे अपुर्ण संकेतांच्या कल्पनेतील महत्त्वाचा 
भाग हा आहे कौ त्यांनी व्यपदिष्ट वस्तू असली 
पाहिजे, तिला अस्तित्व असले पाहिजे, असे म्हणता 
येत नाही. व्यपदिष्ट वस्तु अस्तित्वात नसतानाही 
त्यांच्याविषयीची विधाने अर्थपूर्ण, एवढेच नःहे, तर 
सत्यही असु शकतात ह्या कल्पनेवर ताकिकीय 
रचनांची कल्पना आधारली आहे. स्थूलमानाने 
बोलायचे तर असे म्हणता येईलको श्चही वस्त 
ताकिकीय रचना आहे असे म्हणण्याचा अर्थ 
एवढाच आहे की 'क्ष' ( म्हणजे र क्षचे नाव ) 
अपूर्ण संकेत आहे. म्हणजे क्ल ताकिकोय रचना 
आहे याचा अर्थ क्ष विषयीच्या विधानाचे विश्‍लेषण 
केल्यास आपल्याला असे विधान मिळते की ज्यात 
“क्ष चा तुल्ययोगी घटक नसतो, म्ह्णजे ती विधाने 
क्ष संबंधी नसून दुसऱ्याच काही (एका किवा अनेक) 
वस्तूंसंबधाने असतात, उदा, रसेल म्हणतो को 
वर्गांचे संकेत अपूर्णेसंकेत आहेत; कारण एखाद्या 
वर्गाविषयीच्या विधानाचे विश्‍लेषण त्या वर्गाच्या 
सदस्यासंबंधीच्या विधानांत करता येते. उदा. 'मनृष्य 
मत्ये आहे ' हे विधान मनुष्य या वर्गासंबंधाने भाहे 
असे दिसते. त्यावरून वर्गांना सदस्यांच्या अस्तित्वाहून 
भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व असते असे आपल्याला 
वाटते. पण रसेल्चे म्हणणे असे आहे को मनृष्या!- 
विषयीच्या विधानाचे विइलेषण '“ सॉक्रेटीस मेला ?, 
€ प्हेटो मेळा ?, * अँरिस्टॉट्ल मेला ', इ. विशेषां- 
विषयीच्या विधानांत करता येते, आणि म्हणून 
वर्गाविषयी काही म्हणणे म्हणजे त्याच्या सदस्यां- 
विषयी काही म्हणणे असते असे दिसून येते. 
यावरून वर्ग (सदस्यांव्यतिरिक्‍त) नाहीत असे सिद्ध 
होत नाही, पण तते न मानले तरी वर्गविषयक 
विधानांचा अर्थे आणि त्यांची सत्यासत्यता अबाधित 
राहते असे म्हणता येते. हीच गोष्ट ताकिकीय 
रचनेच्या भाषेत सांगायची तर वर्ग ह्या ताकिकीय 
रचना आहेत, आणि त्या त्यांच्या सदस्यांतून निर्माण 
होणार्‍या रचना आहेत. 


नवभारत 


जुले, १९८० 


येथपर्यंत प्रिन्सिपिया मेथमॅटिका या ग्रंथामध्ये 
जे विवेचन आले आहे त्याच्याआधारे “* अपूर्ण 
संकेता'चे विवेचन केळे. परंतु त्यानंतर लिहिलेल्या 
ग्रंथांत ही कल्पना काहीशी अधिक विकसित झाली 
आणि तिला * ताकिकीय रचने'च्या कल्पनेची जोड 
दिलो गेली. त्या स्वरूपात ह्या कल्पनेचा उपयोग 
ज्ञानमीमांसा आणि अतिभौतिकी याही क्षेत्रांत मोठ्या 
प्रमाणावर झाला, त्याचे स्वरूप आता स्पष्ट केले 
पाहिजे. 

रसेल्चा ज्ञानशास्त्रीय आणि अतिभौतिकीय 
वारसा ब्रिटिश अनुभववादाचा होता. आपले निसर्गा- 
विषयीचे समग्र ज्ञान इंद्रियानुभवातून उऱ्द्ववलेले 
आहे असे प्रतिपादणाऱ्या बावर्ली आणि ह्यूम यांच्या 
परंपरेत रसेल वाढला होता. आपल्या बाहेरच्या 
जगाचे ज्ञान केवळ इंद्रियांनी होते हे जर खरे असेल 
तर त्या जगाचे स्वरूप काय असले पाहिजे हा 
अनुभववादी प्रश्‍न रसेललाही सोडवायचा होता, 
बावर्ली आणि ह्यूम यांचे विवेचन वरेच स्थूल 
आणि ढोवळ झाले होते. उदा. वाकली म्हणाला होता 
को हे टेबल म्हणजे माझी वेदने होत, आणि हथूम 
म्हणाळा होता को अहं म्हणजे अवेक्षणांची 
( 1]९०७९](10113 ) अखंड श्रेणी. ही दोन्ही मते 
ढोबळ असली तरी त्यात तथ्यांश आहे, आणि 
त्यांच्यावर संस्कार करून, त्याची परिशुद्धि करून, 
आपले निसर्गाचे सर्व ज्ञान अनुभवातुन येते हे दाख- 
विण्याचा रसेलचा प्रयत्न होता. हे रसेलने केलेले 
संस्कार कोणते ते आता थोडक्यात पाहू. 

उदाहरणाथ, हे टेबल घ्या. हे टेबल मी येथून 
पाहतो आहे, आणि तेच टेवल तुम्ही तेथून पाहता 
आहा, किंवा मीही तेथून पाहू शकतो. परंतु येथून 
टेबल जसे दिसते तसे ते तेथून दिसत नाही; परंतु 
तरी ते एकच टेबल आहे असे आपण म्हणतो. तात्त्व- 
ज्ञानिक परिभाषा वापरायची तर त्या टेबलाचे मला 
येथून आणि तेथून भिन्न अवभास (॥॥]00815- 
11068) प्राप्त होतात, पण त्या भिन्न अवभासांमागे 
एकच तेच टेबळू आहे असे आपण म्हणतो. तसेच 
गल्या आठवड्यात जे टेबल मी पाहिले तेच हे टेबल 
आहे, म्हणजे गेल्या आठवड्यात मला प्राप्त झालेला 
अवभास आणि आता प्राप्त होणारा अवभास हे 
दोन्ही एकाच टेवलाचे अवभास आहेत, असेही आपण 


ह 2-2 आ 'उगा”.. ,॥ 


9 न्यिघनसुञा 
-करंडगघर व, 


“-चॅफबणशम" । 2 र तव 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान- ४ 


म्हणतो. यावरून असे दिसते की आपल्याला टंब- 
लाचे वेळोवेळी वेगवेगळे अवभास आप्त होतात, परतु 
खरे टेबल आपल्याला कधीच पाहायला मिळत नाही 
कारण खरे टेवळ एकच, न वदलणारी वस्तू असते 
तर अनभवाला येणारे अवभास भिन्न भिन्न आणि 
क्षणभंग्र असतात. मग अवभासांच्या माग एकच, 
कायम टिकणारी वस्तू आहे हे आपण कशाच्या 
आधाराने म्हणतो ? १९१२ साली प्रसिद्ध झालेल्या 
॥४०११४९७७ ० /॥॥८7०8०७॥४या ग्रथात रसेलने 
स्वीकारलेली भमिका अशी होती की टेबल म्हणजे 
आपल्याला प्राप्त .होणाऱ्या अवभासाचे कारण. पण 
या मतात एक मोठी अडचण होती. ती अशी की 
अवभासांचे हे कारण कधीही आपल्या अनुभवाला 
येत नाही, ते अवभासाहून सर्वेथा भिन्न असले पाहिजे 
पण अनभवविषय अवभासांपासूुन आपण त्यांच्या 
कारणांकडे कसे जाऊ शकतो ? रसेल म्हणाला होता 
अनमानाने. पण हो अन्‌मित वस्तू अनुभूत वस्तूहून 
सर्वेथा भिन्न असल्यामुळे तिचे अनुमान तरी कसे 
करणार ? म्हणजे ती एक अनुभवातीत अज्ञेय वस्तू 
आहे असे म्हणावे लागेळ, ही भूमिका उघडच 
असमाधानकारक होती. शिवाय तिच्यात आणखी 
असा दोष होता की खरे टेबल जर कधीही अनुभव- 
विषय होत नसेल, आणि ते जर तत्त्वत: अज्ञेय अशी 


वस्तू असेल, तर हे विवेचन आपल्या अनुभवाशी 


विसंगत होईल; कारण आपण खरे टेबल अज्ञात 
आणि अज्ञेय असे मानीत नाही. रसेल्चे म्हणणे असे 
की जर टेबलाचा आपला अनुभव अवभासांचा, 
वेद्यार्थांचा बनलेला असेल, आणि भिन्न अवभास 
एकाच टेबलाचे आहेत हे आपण अनुभवाने जाणत 
असू, तर ज्यामुळे अनेक अवभास एकाच टेबलाचे 
अवभास आहेत असे आपण म्हणतो ती गोष्टही 
अनभवविषय असली पाहिजे. भशी गोष्ट म्हणजे 
अन॒भत वेद्यार्थांचे गुण, आणि त्यांचे संबंध. म्हणजे 
एका टिकणाऱ्या, संतत त्याच टेबलाच्या कल्पनेची 
व्याख्या आपल्याला अनुभूत वेद्यार्थांच्या गुणांनी 
आणि परस्परसंबंधांनी करावी लागेल, ही व्याख्या 

रण्याचे तंत्र म्हणजे ताकिकीय रचनेची पद्धत 


१९१४ साली रसेल म्हणू लागला कौ आओकमच्या 
वस्तऱ्याचे प्रतिपादन असे केले पाहिजे : ' जेथे जेथ 
शक्‍य असेल तेथे अनमित वस्तूंच्या जागी ताकिकीय 


२१ 


रचनांची स्थापना करा.? आता ह्या ताकिकोय रच- 
नांच्या कल्पनेच्या साह्याने भोतिक वस्तूची ( उदा. 
टेबल) व्याख्या कशी करता येईल ते पाहू. 
आपल्याला टेबलाची व्याख्या वेद्यार्थांच्या 
साह्याने करायची आहे. तसे करायचे तर आप- 
ल्याला असे म्हणावे लागेल कौ टेबलाविषयी कोण- 
तेही विधान करणे म्हणजे वेद्यार्थाविषयी विधान 
करणे होय. याचा अर्थ असा को ज्यात टेबल हा 
शब्द उद्देद्यस्थानी आहे अशा विधानाचे विश्‍लेषण 
आपण अक्या काही ( एका किवा अनेक ) विधा- 
नांत करू शकतो को जी वेद्यार्थाविषयीची विधाने 
आहेत, आणि ज्यांत भौतिक वस्तुचे नाव ( उदा. 
: टेबल ) ) येत नाही. म्हृणजे टेबलाविषयी काही 
म्हणणे अंती वेद्यार्थाविषयी काहीतरी म्हणणे असते. 
मात्र या ठिकाणी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की 
टेबलाविषयी आपण ज्या विधेयाचे विधान करतो 
नेमके त्याच विधेयाचे विधान आपल्याला कोणत्याही 
वेद्यार्थासंबंधाने करता येत नाही, उदा, “ हे टेबल 
लाकडाचे आहे ', “ त्या टेबलावर पुस्तके ठेवलेली 
आहेत ' याचे विदलेषण “ अमुक वेद्यार्थ लाकडाचा 
आहे? किंवा ' अमुक वेद्यार्थावर पुस्तके ठेवली 
आहेत ' असे होऊ शकत नाही, कारण वेद्यार्थ ही 
वस्तू लाकडाची असू शकत नाही, किंवा त्याच्यावर 
पुस्तक ठेवता येणार नाही. वेद्यार्थांचे परस्परांशी 
काही साम्यभेदाचे आणि स्थलकालात्मक असे संबंध 
असतात आणि ते आपण फक्त अनुभवू शकतो. 
म्हणून भौतिक वस्तूंविषयीच्या विधानांचा अनुवाद 
वेद्यार्थाविषयीच्या काही विधानांत केला जाऊ शकतो 
असे असले तरी त्याचा अथ भौतिक वस्तुविषयी ज्या 
विधेयाचे प्रतिपादन केले जाते त्याच विधेयाचे प्रति- 
पादन व वेद्यार्थाविषयीच्या विधानात केले जाते असा 
होत नाही. भौतिक वस्तु आणि वेद्यार्थ यांचे अति- 
भौतिकीय आणि ज्ञानमीमांसीय स्तर भिन्न आहेत. 
वेद्याथे हे अनुभवाचे साक्षात्‌ विषय असतात, तर 
भौतिक वस्तू अनुभवाचा विषय होऊ शकत नाही. 
तसेच वेद्याथे हे जगाचे मूलभूत, प्राथमिक किवा 
अंतिम अतिभोतिकीय घटक आहेत, तर भौतिक वस्तू 
तशा नाहीत. याप्रमाणे भौतिक वस्तुविषयक विधानाचे 
विश्लेषण जेव्हा वेद्याथेविषयक विधानांत केले जाते 
तेव्हा आपण एका स्तराच्या विधानाचा अनुवाद 


का प 
"करगघनचिघजचज? 
01: 
न्य” 


"-चफबन* 


२२ 
भिन्नस्तरीय विधानात करीत असतो. म्हणून नंतरच्या 
तत्त्वज्ञांनी विशलेषणाचे समस्तरीय (89110-]16४०]) 
आणि भिन्न स्तरीय ( 169-12ए6] ) विश्‍लेषण 
असा भेद केला. 'वेव्हळींचा कर्ता स्कॉँच्‌ होता ! 
याचे विइलेषण समस्तरीय आहे, कारण वेव्हर्लीचा 
कर्ता स्कॉट्‌ ही त्याच स्तराची वस्तु आहे; उलट 
भोतिक वस्तूचे वेद्यार्थाच्या परिभाषेत केले जाणारे 
विश्‍लेषण भिन्नस्तरीय आहे; कारण भौतिक वस्तू 
आणि वेद्यार्थ यांचे स्तर ज्ञानमीमांसीय आणि अति- 
भौतिकीय या दोन्ही दृष्टींनी भिन्न आहेत, तसेच 
या दुसर्‍या प्रकारच्या विशलेषणाळा विलोपनवादी 
विश्‍लेषण ( 76तप८ए७ 8118917818 ) असेही 
नाव आहे, कारण त्यांत एका प्रकारच्या वस्तूंचे 
विलोपन त्याहून मूलभूत अश्या प्रकारच्या वस्तूंत 
केले जाते. 


आता ताकिकोय रचना म्हृणजे काय याचा 
उलगडा करता येईल. अमुक एक गोष्ट (समजा, क्ष) 
ताकिकीय रचना आहे असे म्हणणे म्हणजे असे 
म्हणणे होय की तिचा व्यपदेशक संकेत ('क्ष') 
अपूर्ण संकेत आहे. म्हणजे जे विधान दक्षंनी 
क्ष विषयी दिसते ते वस्तुतः अन्य वस्तूंविषयीच्या 
विधानांशी सममूल्यी असते. हे जर आपण करू 
शकलो, तर ज्या वस्तूंचा आपल्याला साक्षात्‌ अनुभव 
नाही (असू शकत नाही), त्या वस्तूंचे अस्तित्व न 
मानताही त्या वस्तूविषयीची आपण करीत असलेली 
सर्वे विधाने कशी सार्थ असु शकतात हे आपण दाष्व- 
विले असे होईल. याप्रमाणे गणितीय तत्त्वज्ञानाचे 
प्रश्‍त सोडविताना सुचलेली ही कल्पना अनुभववादी 
ज्ञानमीमांसेत उपयोगी पडली, आणि तिच्या साह्याने 
एक अतिभोतिकीय सिद्धांत मांडता आला. ज्ञान- 
मीमांसेत त्या काळी प्रतिष्ठा पावलेल्या वेद्यार्थांच्या 
उपपत्तीची (86186-08ए111 0०019) (हिचेही 
जनकत्व अंशतः रसेलकडेच जाते) सांगड मूलभत 
पारमाण्विक विधानांच्या ताकिकीय उपपत्तीशी 
घालून रसेल म्हणाला की ताकिकीय पारमाण्विक 


आणि ती म्हणजे तो शब्द पुल्लिंगी आहे. 
सकलिंगी शब्द सापडला तर 
लागू पडतो त्याचप्रमाणे 


नवभारत 


जुले, १९८० 


विधाने ज्या मूलभूत विशेषाविषयी आहेत असे मी 
म्हणतो ते विशेष म्हणजे वेद्यार्थ होत. याप्रमाणे 
वेद्यार्थातन सवे भौतिक जगाची ताकिकीय रचना 
करता येते असे दाखवून अनुभववादी ज्ञानमीमांसेला 
ताकिकीय सिद्धांतांची जोड देऊन एक' नवी अति- 
भौतिकीय मीमांसा त्याने मांडली. 


ज्या प्रमाणे भौतिक वस्तु या ताकिकीय रचना 
आहेत आणि त्या वेद्यार्थातुन सिद्ध होऊ शकतात, 
त्याचप्रमाणे ज्यांना आपण मतते किवा पुरुष (]001'- 
901 ) म्हणतो तेही ताक्रिकीय रचताच आहेत, 
आणि त्यांचीही सामग्री अनुभवदत्तच असली पाहिजे. 
आपण सामान्यपणे असे मानतो की आपल्या मनात 
येणाऱ्या आणि जाणाऱया व्यापारांच्या * मार्गे) एक 
कायम, टिकणारा, शुद्ध अहम्‌ आहे. परंतु त्याचा 
आपल्याला परिचय नाही असे जे हयूमने प्रतिपादले 
आहे त्यात पुष्कळच तथ्य आहे. तेव्हा आपल्याला 
पुरुषकल्पनेची व्याख्या आनुभविक सामदग्रीतूनच 
चायला पाहिजे. रसेल म्हणतो की सुखदु:बादि आणि 
वेदनविचारादि अनुभव आपल्या मनात क्रमाने येऊन 
नाहीसे होतात, त्यांना एकत्र बांधणारा दुवा अनु- 
भवातीत असु शकणार नाही. तो आपल्याला अनु- 
भवातच शोधला पाहिजे. तो दुवा स्थूलमानाने 
बोलायचे झाले तर स्मृती हा असावा असे त्याचे मत 
आहे. स्मृतीच्या संबंधाने बांधलेले सर्वे अनुभव मिळून 
एक मन किवा पुरुष होतो असे म्हणता येईल. म्हणजे 
पुरुष ही ताकिकोय रचना आहे, आणि तिची सामग्री 
वेदने, कल्पना, सुखदुःखादि भाव, विचार इ. आणि 
त्यांचे स्मृतिसंबंध. म्हणून पुरुषाविषयीच्य़ा विधानाचे 
विइलेषण आपण आपल्या वेदनांविषयीच्या विधा- 
नांत करू शकतो असे रसेल म्हणतो. म्हणजे पुरुषही 
ताकिकीय रचना आहेत. 

या संबंधात एक गोष्ट लक्षणीय आहे. ती म्हणजे 
या सबंध व्याख्यानमालेत ' ,०्टां०] ७01800ए- 
९६1०1 हा शब्द एकदाही येत नाही, हे चमत्कारिक 
आहे, कारण १९१४ मध्ये हा शब्द रसेलने प्रथम वाप- 


“पुरुष ' हा शब्द वापरतो. त्यात अडचण एकच दिसते, 
हे, आणि स्त्रियाही 06९1750118 अ 


हेवा आहे. परंतु ज्याप्रमाणे * 
पुरुष र हा पुल्लिंगी शब्दही स्त्रियांना 


सल्यामुळे आपल्याला नपुं- 
मनुष्य * हा पुल्लिंगी शब्द स्त्रियांनाही 
ही लागू पडू शकण्यास हरकत नसावी. 


कळ 
1 


ऱ्् 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान- ४ 


रला, आणि त्यानंतर अनेक ठिकाणी तो शब्द आला 
आहे. परंतु १९१८ साली दिल्या गेलेल्या व्याख्यानांत 
तो येत नाही, ' ०01187 ए०101) ' हा शब्द दोनदा 
येतो. । 1021091] 001087०७०1 या शब्दांऐवजी 
*] ठञ्टां०] 101101 ' (ताकिकीय कल्पित ) किवा 
नुसताच 'शी 0101 (कल्पित)हे त्याच अर्थाचे शब्द 
या व्याख्यानात येतात. परंतु ' 102109] 00181ए- 
०७01 ? हे शब्द जरी त्यात आले नाहीत, तरी ती 
संकल्पना मात्र त्यात आली आहे हे निःसंशय. 


र्ड शः 3 


७. कोटिविषयक उपपत्ती आणि संकेत- 

व्यापार : वर्ग 

माझ्या आजच्या व्याख्यानाच्या मुख्य विषयाला 
आरंभ करण्यापुर्वी गेल्या दोन व्याख्यानांत मी 
अस्तित्वाविषयी जे बोललो त्याचे थोडे स्पष्टीकरण 
आणि विस्तार करण्पाची माझी इच्छा आहे. हे 
मुख्यतः या वर्गाच्या एका सदस्याकडून मला आलेल्या 
एका पत्रामुळे आहे, कारण त्यात त्याने अनेक मुद्दे 
उपस्थित केले आहेत, आणि मला वाटते की ते मुह 
इतरांच्याही मनांत असावेत. 

जो मला प्रथम स्पष्ट करायचा आहे तो मुद्दा 
असा : जेव्हा आपण म्हणतो की एखादी वस्तू 
(अस्तित्वात) आहे (९51४४), तेव्हा ती शक्‍य 
आहे असे आपण म्हणतो तेव्हा जे म्हणतो तेच 
म्हणत असतो असे मला म्हणायचे नव्हते. मला जे 
म्हणायचे होते ते असे कौ ज्पा मौलिक ( पिठातच- 
11619) ) तार्किकीय कल्पनेतून, ज्या प्राथमिक 
कल्पनेतूत, त्या दोन्ही कल्पना उल्गूवतात ती 
एकच आहे. हे म्हणणे म्हणजे असे म्हणणे नव्हे 
कौ एखादी वस्तू आहे हें विधान आणि ती शकय 
आहे हे विधानही एकच आहेत, कारण ही दुसरी 
गोष्ट मी मानीत नाही. “शक्य ' हा शब्द मी 
काहीशा चमत्कारिक अर्थाने वापरला असेल, कारण 
जिच्याकरिता सामान्य भाषेत शब्द नाही अश्या 
मूलभूत ताकिकोय कल्पनेचा वाचक शब्द मला हवा 
होता, आणि म्हणून जर आपल्याला ती कल्पना 
सामान्य भाषेत व्यक्‍त करायची झाली, तर आप- 
ल्याला एखादा शब्द घेऊन त्याला मी 'शक्‍य़ "या 
शब्दाला दिला तो अर्थ व्यक्‍त करायला लावावे 


२३ 


लागते. हा अर्थ त्या शब्दाचा एकमेव अथे नव्हे, पण 
तो माझ्या कार्याकरिता सोयीचा होता. एखादे 
वैधानिक प्रफल्न ज्यांत खरे आहे अशी उदाहरणे 
असतील तर ते प्रफल्न शक्‍य आहे असे आपण म्हणतो; 
परंतु जेव्हा आपण उदाहरणार्थ उद्या पाऊस पडेल 
हे शक्‍य आहे असे म्हणतो तेव्हा सामान्यपणे आपला 
तो अथे नसतो. परंतु * दक्‍्य ' या शब्दाचे सामान्य 
उपयोग या कल्पनेतून एका प्रक्रियेने उद्भवतात 
असा माझा दावा आहे, उदा. सामान्यपणे आपण 
जेव्हा एखाद्या विधानाविषयी ते शक्‍य आहे असे 
म्हणतो तेव्हा आपला अर्थ असा काही तरी असतो : 
प्रथम असे व्यंजित केले जाते को ते सत्य आहे की 
नाही हें आपल्याला माहीत नाही; आणि दुसरे मला 
वाटते असेही व्यंजित केळे जाते को ते विधानांच्या 
अशा वर्गामधील एक आहे कौ ज्यातील काही विधाने 
आपल्याला सत्य म्हणून ज्ञात आहेत. उदा. मी जेव्हा 
म्हणतो की * उद्या पाऊस पडेल हे शक्‍य आहे! तेव्हा 
* उद्या पाऊस पडेल हे विधान *क॒ या काळी 
पाऊस पडतो ' या विधानवर्गामधील असते, आणि 
त्यातील क वेगवेगळ्या काळांचे निदर्शक असते. 
आपला अभिप्राय अंशत: असा असतो को उद्या पाऊस 
पडेल की नाही हे आपल्याला माहीत नाही, परंतु 
त्या प्रकारचे विधान खरे असणे संभवते, किवा ते 
एका अज्ञा वैधानिक प्रफलाचे मूल्य आहे को ज्याचे 
एखादे मूल्य आपल्याला सत्य म्हणून ज्ञात आहे. मला 
वाटते की “* शक्‍य ) या शब्दाचे अनेक देनंदिन उप- 
योग याप्रकारचे असतात असे आपल्या लक्षात येईल. 
म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्या विधानासंबंधाने ते 
दाक्य आहे असे म्हणतो, तेव्हा आपला अभिप्राय 
पुढीलप्रमाणे असतो : “या विधानात एक घटक 
असा आहे की ज्याचे रूपांतर आपण व्ययात केल्यास 
आपल्याला कदाचित (5017191.11108) सत्य अस- 
णारे वैधानिक प्रफल मिळते. म्हणून आपण एखाद्या 
विधानासंबंधी ते शक्‍य आहे असे सरळपणे म्हणता 
कामा नये, तर ते त्यातील अमुक अमुक घटकाच्या 
बाबतीत शक्‍य आहे असे म्हटले पाहिजे. ते अधिक 
पूर्ण वचन होईल. 

जेव्हा मी, उदाहरणार्थ, * सिंह आहेत ' असे 
म्हणतो तेव्हा मी सिह शक्‍य आहेत असे म्हणतो 
तेव्हा जो अभिप्राय असता तो माझा अभिप्राय नसतो; 


जे 
पया सार 


१ | 


चॅंफनभम़४ट 


मराठीचा 


राज्य मराठी 


२४ 


कारण जेव्हा आपण ' सिंह आहेत ' असे म्हणतो 
तेव्हा त्याचा अथ॑ं असा असतो की ' क्ष सिह आहे ' 
हे वैघानिक प्रफल सिह आहेत या अर्थाने शक्‍य आहे, 
परंतु जेव्हा आपण म्हणतो की “ सिंह शक्‍य आहेत ' 
तेव्हा ते सर्वथा भिन्न प्रकारचे विधान होते, त्याचा 
अर्थ एखादी व्यक्‍ती सिंह असू शकेल असा होत 
नाही, तर ज्यांना आपण ' सिंह म्हणतो त्या 
प्रकारचा प्राणिप्रकार असू शकेल. जर आपण 
म्हणालो को * एकशंगाश्‍व आहेत ', तर आपला 
अभिप्राय असा असेल की एकशूंगारव का असु नयेत 
याचे एकही कारण आपल्याला माहीत नाही, आणि 
हे विधान ' एकशूंगाइव आहेत ? याहून अगदी भिन्न 
आहे. एकश्लृंगाइव शक्‍य आहेत असे म्हणताना आपला 
अभिप्राय काय असेल याचे उत्तर * उद्या पाऊस पडेल 
हे शक्‍य आहे याच्यासारखाच तो नेहमी असेल 
हेच आहे. म्हणजे आपला अभिप्राय असा असेल को 
* एकशंगाइव आहेत ' हे विधाने अश्या विधानवर्गा- 
बैकी आहे की ज्या वर्गाची काही उदाहरणे सत्य 
आहेत हे. आपल्याला ज्ञात आहे, आणि एक- 
शंगाइवाच्या वर्णनात असे काही न्नाही की ज्याने असे 
क्शू असू शकत नाहीत असे दाखविले जावे. 

'एखादे वैधानिक प्रफल शक्य आहे असे जेव्हा मी 
म्हणतो, आणि त्याने अशी काही उदाहरणे आहेत 
की ज्यांच्या बाबतीत ते खरे आहे असा अथ व्यक्‍त 
करतो, तेव्हा मी ' शक्‍य * हा शब्द बुद्धथा असामान्य 
अर्थी वापरतो माहे, कारण माझ्या मूलभूत कल्पनेचा 
वाचक' असा एकच शब्द मला हवा आहे आणि मला 
जे अभिप्रेत आहे ते व्यक्‍त करणारा शब्द मला दैनं- 
दिन भाषेत सापडत नाही. | 

डुखरा मुद्दा असा $ असे सुचविले जाते की जेव्हा 
आपण एखादी वस्तु आहे ( 6३1818 ) असे म्हणतो 
तेव्हा त्याचा अथं असा असतो कौ ती काळात आहे, 
किवा ती काल किंवा अवकाश यांत आहे, तिदान 
काळात तरी आहेच. हाः फार प्रचलित प्रस्ताव आहे, 
परंतु त्या शब्दांच्या त्या उपयोगाच्या बाजूने फारसे 
काही बोलता येण्यासारखे आहे असे मला वाटत 
नाही, कारण पहिली गोष्ट म्हणजे अशी की जर 
आपला अभिप्राय एवढाचं असता तर त्याकरिता 
वेगळ्या शब्दाची गरज नव्हती. दुसरे असे की ज्या 
वेस्तु सामान्यपणे आहेत असे आपंण मानतो त्या ज्या 


नवभारत 


जुले, १९८० 


कोणत्या अर्थाने आहेत त्या अर्थाविषयी काळात 
असल्यावाचून वस्तु आहेत काय या प्रश्‍ताचा विचार 
आपल्याला करावासा सहज वाटू शकेल. गतानुगतिक 
(०7५॥०१०) अतिभोतिकीत असे मानले जाते 
की जे खरोखर सत्‌ आहे ते काळातं नसते, काळात 
असणे म्हणजे कमोअधिक प्रमाणात मिथ्या असणे 
होय, आणि जे खरोखर आहे (०८88) ते काळात 
मुळी नसतेच. तसेच गतानूंगंतिक ईईवरविद्येत 
(16010४४) ईश्वर काळात नाही असे मानतात. 
अस्तित्वाची ही कल्पना व्यावृत्त होईल अका प्रकारे 
आपण अस्तित्वाची व्याख्या का करावी यांचे. मला 
कसलेही कारण दिसत नाही. ज्या काळात नाहीत 
अश्या काही वस्तू आहेत असे मानण्याकडे माझा 
कल आहे, आणि काळांत असणे हा शब्दवंध आप- 
ल्याळा अभिप्रेत असणारा अथे व्यक्‍त करण्यास 
समरपेक असताना, आपण ' अस्तित्व ' हा शब्द त्या 
अर्थी वापरावा हे मला खेदजनक वाटेल. 

त्या व्याख्येलळा आणखी एक आक्षेप म्हणजे 
माझ्या चचेत विवक्षित असलेल्या, म्हणजे गणितात 
रूढ असलेल्या, ' अस्तित्वा' च्या अर्थाला ती 
अगदीच गेरलागू आहे. जेव्हा आपण ' एक सम मूल- 
संख्या (011110) आहे (७३818) ' अजया प्रकारचे 


' अस्तित्वप्रतिपादक प्रमेय घेतो तेव्हा दोन ही संख्या 


काळात आहे असे आपल्याला म्हणायचे नसते, तर 
असे म्हणायचे असते की आपल्याला अशी संख्या 
सापडू शकते की जिच्याविषयी आपण “ही सम 
आहे भाणि मूलसंख्या आहे ' असे म्हणू शकतो. 
गणितात या प्रकारच्या विघानांना सामान्यपणे 
अस्तित्व- प्रमेये (०३18161106- 6०10105) 
म्हणतात, म्हणजे अमुक अमुक प्रकारची एक 
वस्तू आहे असे आपण सिद्ध करतो, आणि ती 
वस्तु गणितातील वस्तु असल्यामुळे ताकिकीय व्स्त्‌ 
असते, सिंह किवा एकशूंगाश्‍व यासारखी विशेष वस्तू 
नसते, तंर एखाद्या प्रफलासारखी क्रिवा संख्येसारखी 
वस्तु असते. या वस्तूच्या ठिकाणी काळात असण्याचा 
धम उघडच नसतो, आणि मी गेल्या दोन व्याख्यानांत 
चचित असलेल्या अस्तित्वाच्या अर्थाच्या चर्चेत 
अस्तित्व-प्रमेयाचा हा अर्थ प्रस्तुत असतो. अर्थात 
माझे असेही मत आहे की अस्तित्वाचा हा अर्थ 
अस्तित्वाच्या अधिकं रूढ 'अर्थांना व्यापू शकतो, 


तार्किकीय परमाणुव्रादाचे तत्त्वक्षान- ४ 


आणि वस्तुतः तो * होमर होऊन . गेला ' किवा 
* रोम्यूलल झाला नाही?, किंवा त्याप्रकारचे 
काहीही जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्या रूढ उप- 
योगाच्या मुळाशी असलेल्या कल्पनेच्या स्वरूपाचा 
उद्घाटक आहे. , 

आता मी अस्तित्वाविषयीच्या तिसर्‍या प्रस्ता- 
धाकडे येतो. हाही असामान्य नाही. हा प्रस्ताव असा 
आहे की एखाद्या ' हे ' यौ शब्दाने निदिष्ट विश्ेषा- 
विषयी आपण तो भ्रामक ( 8111010 ) नाही, 
किंवा प्रतिमा ( 10980 ) नाही, किंवा सामान्य 
(.ए॥॥1 7७1891] ) नाही या अर्थाने आपण * हे आहे 
( ७88 ) ! असे म्हणू शकतो. मला वाटते. की 
अस्तित्वाच्या या उपयोगात गोंधळ आहेत, खरे 
म्हणजे काहीशा भयावह चुका आहेत, आणि त्या 
आपल्या मनातून दुर करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. 
पहिली गोष्ट म्हणजे आपण भ्रम आणि प्रतिमा यांना 
सामान्यांपासून वेगळे काढले पाहिजे ; त्या गोष्टी 
भिन्न स्तरांवर आहेत. ज्या अर्थाने लौकिक वस्तूंना 
अस्तित्व असते, त्या अर्थाने मग तो कोणताही असो, 
भ्रामक गोष्टी आणि प्रतिमा यांनाही निःसंशय 
अस्तित्व आहे, मला असे म्हणायचे आहे की आपण 
जर डोळे मिटले आणि एखाद्या दृ्याची कल्पना 
केली, तर ज्या प्रतिमा आपल्या मनापुढे असतात त्या, 
त्यांची आपण कल्पना करतो त्या काळी निःसंरय 
अस्तित्वात असतात. त्या प्रतिमा आहेत, काहीतरी 
घडते आहे, आणि जे घडते आहे ते हे की आपल्या 
मनापुढे प्रतिमा आहेत, आणि टेबले, खुर्च्या आणि 
इतर कोणत्याही वस्तु जितपत जगाचे भाग आहेत 
तितपत त्याही जगाचे भाग आहेत. त्या अगदी सभ्य 
( १७०७॥ ) वस्तू आहेत, आपण जर त्यांना 
मिथ्या .म्हणाळलो ( जर आपण तसे म्हणत असू 
तर ), किंवा त्या नाहीत असे वांगळो, तर याचे 
कारण एवढेच असते, की त्या इतर वस्तूंशी सामान्य" 
पणे वस्तू जशा संबद्ध असतात तशा संबद्ध 
नसतात. जर आपण डोळे मिटले आणि एका दृष्याची 


कल्पना केळी, आणि कल्पित वस्तूला स्प भोहुण्या* 
आपल्याला स्पशेवेदन 


करिता हात पुढे केला तर आ." 

प्राप्त होणांर नाही. किंवा स्प्ीप्रतिमाही प्राप्त 

होईलच असे नाही. दृष्टी 

नेहमीच अन्योन्यात्वय (0०0 
न, भा, ४ 


९७00०) भाप- 


आणि स्पशं यांचा. 


2२५ 


ल्याला सापडणार नाही. आपण जर एखाद्या ओक 
लाकडाच्या. अवजड टेंबलाची कल्पना केली तर ते 
आपण. कसल्याही स्ताय्विक . ( ॥0॥8९ए]87 ) 


प्रवत्नावाच्चून हळवू शकू, पण आपण प्रत्यक्ष पाहतो 


त्या टेबलाची स्थिती अशी नसते. आपल्या प्रतिमांचे 
अन्योन्यान्वय ज्यांना आपण . * सत्‌ ? वस्तू म्हणतो 
त्यांच्या. अन्योन्यास्वयाहून अगदी भिन्न असतात. पण 
याचा अर्थ असा नव्हे की प्रतिमा असत्‌ आहेत. 
त्याचा अर्थ एवढाच आहे की त्या भौतिकोचा 
(917४08) विषय नाहीत. आता मला हे ठाऊक 
आहे की भौतिक जगावरील विश्‍वासाने एकप्रकारचे 
अयाचे साम्राज्य प्रस्थापित केळे आहे. जी जी वस्तू 
भौतिक जगात बसत नाही त्या त्या वस्तुविषयी 
आपण अनादराने वागले पाहिजे अशी त्यामुळे 
अपेक्षा असते पण ज्या वस्तू त्यात बसत नाहीत 
त्यांच्यावर हे अन्याय करणारे आहे. त्यात बसणाऱ्या 
वस्तूंना जितके अस्तित्व आहे तितके यांनाही आहे. 
भौतिक सृष्टी ही एक प्रकारची शासक महाजनश्याही 
( ४०४भ्प्पांप३्ट 80४1001809 ) असून तिने 
इतंर सर्व वस्तूंना अनादराने वागविले पाहिजे अशी 
व्यवस्था केलेली दिसते. या प्रकारची अभिवृत्ति 


- ( ७४१०) तत्त्वज्ञाला शोभणारी नाही. ज्या 


वस्तू भौतिक जगात बसत नाहीत त्यांनाही आपण 
तितक्याच आदराने वागविले पाहिजे, भाणि प्रतिमा 
अशा वस्तूंपैकी आहेत. 

मला वाटते की “ भ्रामक वस्तू ' (0118110108) 
४ प्रतिमां'हून या बाबतीत भिन्न असाव्यात अल्ली 
योजना आहे की त्या भ्रांतीच्या (1181]पलं&- 
दाला) स्वरूपाच्या असाव्यात, म्हणजे त्या केवळ 
कल्पित वस्तू नव्हेत, तर त्यांच्यावर विश्‍वासही 
असतो. त्याही पूर्णपणे सत्‌ आहेत; त्यांच्या बाबतीत 
एकमेव चमत्कारिक गोष्ट म्हणजे त्यांचे अन्योन्या- 
स्वय. मॅक्बेथला कट्यार दिसते. तिला स्पर्धे कर- 
ण्याचा त्याने प्रयत्न केला तर त्याला स्पद्दंवेदन 
प्राप्त होणार नाही, पण त्यावरून असे कदापि 
निष्पक्न होत नाही की तो कट्यार पाहाठ नव्हता, 
तो कट्यार स्पर्शीत नव्हता एवढेच निष्पन्न होईल. 
दृष्टिवेदन त्यावेळी नव्हते असे त्यातून व्यंजित 
होत नाही. अर्थ एवढाच आहे की दृष्टि आणि स्प 
यांच्यात आढळणारा अध्योन्यान्वय्‌ सामान्यपणे 


२६ 


आढळणारा आहे, साविक नाही, हा अन्योन्याश्रय 
साविक आहे. अक्षी बतावणी करण्याकरिता आपण 
जेव्हा एखादी वस्तू त्यात बसत नाही. तेव्हा 
ती असत्‌ आहे असे म्हणतो. आपण म्हणतो 
की “ जो मनुष्य3 मनृष्यटुथसेळ तो अमुक अमुक 
करील,” मग आपल्याला असा मनुष्य सापडतो की 
जो ते करीत नाही, आणि आपण म्हणतो की 
मग ती मनुष्यच नाही. ही गोष्ट आणि या अस्पर्श्य 
कट्यारीची गोष्ट दोन्ही एकाच प्रकारच्या आहेत. 
_ भ्रामक_वस्तू ज्याअर्थी असत्‌ आहेत तो अर्थ मी 
इतरत्र स्पष्ट केला माहे.* आपण जेव्हा सत्‌ मनुष्य 
पाहतो तेव्हा आपण पहात असलेला साक्षात्‌ विषय 
विशेषांच्या एका,सबंध व्यवस्थेपेकी एक असतो. ते 
सवे विशेष ,एकत्रित;, असतात, आणि ते मिळून 
एखाद्या मनुष्याच्या त्याला स्वतःला आणि इतरांना 
प्राप्त होणाऱ्या ' अवभासां'चा ( 81)]1)081911008) 
समृदाय होतो. उलट जेव्हा आपणे एखादा स्रामक 
मनष्य पाहतो तेव्हा तो एकाकी विदह्षेष असतो, 
ज्यांना आपण खर्‍या माणसाचे अवभास म्हणतो ते 
जसे व्यवस्थाबद्ध असतात, तसा हा कोणत्याही व्यव- 
स्थेत बसत नाही. प्राकुत (0011181 ) वेद्यार्थ 
जितका जगाचा भाग असतो | तितकीच भ्राभक 
वस्तुही असते; परंतु तिला नेहमीचे अन्योन्यान्वय 
नसतात, आणि त्यामुळे,त्यापासुन चुकीची अनुमाने 
संभवतात, आणि म्हणून ती दिह्याभूल करणारी 
ठरते. 
आता. सामान्यांविषयी, जेव्हा एखाद्या विशेषा- 
विषयी मी म्हणतो को तो आाहे तेव्हा, तो सामान्य 
नाही असे मी म्हणतो तेव्हा मळा जे अभिप्रेत असते 
ते खचितच मला अभिप्रेत नसते. कोणत्याही विशेषां- 
विषयी तो सामान्य नाही असे विधान अक्षरशः 
अर्थशून्य आहे, असत्य नव्हे, तर अगदी संथा 
आणि यथार्थपणे अथंशूंन्य आहे. जेथे सामान्य असा- 
यला हवे तेथे आपण विशेष कधीही ठेवू ज्लकत 
नाही, आणि याच्या उलटंही करू शकत नाही. जर 
मी म्हणालोकी 'अं बनाही' किवा अच आहे, 
लट. 


जुले, १९८० 


तर त्यातून व्यंजित होते की अआणि ब एकाच 
ताकिकीय कोटीचे आहेत. जेव्हा मी एखाद्या सामा- 
न्याविषयी त्याला अस्तित्व आहे असे म्हणंतो, तेव्हा 
विशेषांना अस्तित्व असते असे म्हणताना आपला 
जो अभिप्राय असतो, त्याहून वेगळा अभिप्राय असतो. 
उदा. आपण म्हणू शकता को * निळा आणि पिवळा 
यांच्यामध्ये रंगपट्टात रंग आहेत. रंग सामान्ये 
आहेत असे समजल्यास ते अगदी सन्मान्य विधान 
होईल. आपला अथ एवढाच असेल की “क्ष' हा निळा 
आणि पिवळा यांमधील रंग आहे हे वैधानिक प्रफल 
सत्य असु शकते. पण त्यात येणारा 'क्ष? विज्षेष 
नाही, सामान्य आहे. त्यामुळे आपण यां निष्कर्षाप्रत 
येऊन पोचतो की अस्तित्वात अनुस्यूत असलेली 
अंतिम महत्त्वाची कल्पना म्हणजे गेल्याच्या आधीच्या 
व्याख्यानात मी निरूपिळेली वैधानिक प्रफले कदाचित्‌ 
सत्य ( 5010011105 ) सत्य असण्याची, किंवा 
अन्य शब्दांत सांगायचे तर ते शक्‍य असण्याची 
कल्पना, ज्याला काही लोक खरे अस्तित्व म्हणतील 
ते भाणि लोकांच्या कल्पनेतील किंवा माझ्या व्यक्‍ति- 
गत "व्यापारातील अस्तित्व, यांतील भेद पुर्णपणे 
अन्योन्यान्वयाचा आहे, माझ्या म्हणण्याचा अभिप्राय 
असा आहे की साँक्रेटिसाचा आपल्याला प्राप्त होणारा 
अवभास (8]])68191106 ) इतर लोकांना प्राप्त 
होणाऱ्या त्याच्या अवभासांशी ज्याप्रकारे संगमित 
(७४8४००७त ) असतो त्याप्रकारे जर आपल्याला 
अवभासणारी एखादी गोष्ट इतर गोष्टींशी संगमित 
असेल तर आपला कल त्यांना (चुकीने का होईना 
पण) अधिक श्रेष्ठ अस्तित्व आहे असे म्हणण्याचा 
होईल. जर त्याचे स्वाभाविकपणे अपेक्षित अन्योन्या- 
न्वित इतर अवभास नसतील तर ती केवळ आपल्या 
कल्पनेतील वस्तू आहे भसे आपण म्हणू. परंतु म्हणून 
भापल्या अनुभवास येणारा अवभास, त्याचे 
अन्योन्यान्वित अवभास जर असते तर झाळा असता, 
तितंकाच जगाचा भाग होत नाही असा याचा अर्थ 
होत नाही. तो नेमक्या तितक्याच प्रमाणात जगांचां 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वक्षान- ४ र 


भाग असेळ; फक्त आपण ज्यांची अपेक्षा करू ते. 
अन्योन्यात्वित अवभास असणार नाहीत. वेदन 
आणि कल्पन (1011811011) यांच्या प्रश्‍नाला 
हे लागू पडते. विदित (8018900) वस्तूचे ज्या- 
प्रकारचे अन्योन्यान्वय असतात तसे कल्पित वस्तुचे. 
नसतात. या विषयाची अधिक चर्चा आपल्याला हवी 
असेल तर मी जानेवारी १९१५ च्या 7/0786 
मध्ये एक चर्चा केली आहे, आणि आपल्यापैकी 
कोणाला जर त्यात रुची असेल तर ती: चर्चा. 
आपल्याला तेथे सापडेल. ढे वी 

-आता मी माझ्या आजच्या व्याख्यानाच्या उद्दिष्ट 
विषयाकडे येतो, परंतु त्याचे निरूपण मला काहीसे 
घाईने करावे लागेल, तो विषय म्हणजे कोटींची 
उपपत्ती ( प0601४ ० 1.४]०७ ) आणि वर्गांची 
व्याख्या. . आता. पहिली गोष्ट अशी की मला 
वाटते आपणा सर्वांना माहीत असेलच कौ जर 
आकारिक तकंश्शास्त्रात आपण . निष्काळजीपणे 
वावरलो तर आपण सहज व्याघातांत अडकू शकतो. 


यांपैकी काही व्याघात दीर्घकालापासून परिचित, 


आहेत, काही तर ग्रीककाळापासून ज्ञात आहेत. 


परंतु त्यांचा गणिताशी संबंध आहे, आणि साधा- 
गणिती जर तकेशास्त्राच्या क्षेत्रात आला आणि. 


गैरसावधपणे वागला, तर तोही त्यांत सापडू शकतो 
हे मात्र बरेच अलीकडे लक्षात आले आहे. दुर्देवाने 
गणितीय व्याघातांचे निरूपण अधिक कठीण आहे! 
आणि जे निख्पणाळा सोपे आहेत ते केवळ कोडी 
किंवा शब्दच्छल आहेत असे आपल्याला भासते. 
आपण महत्तम गणनावाचक ( ०७७7011181 ) 
संख्या भाहे की नाही या प्रइनापासुन आरंभ करूं 
शकतो. आपण उल्लेंखू शकणार्‍या कोणत्याही वर्गाला 


कोणती तरी गणनावाचक संख्या असते. गणनावाचक - 


संख्येच्या, अनुरूप ( ४101181 ) वर्गांचा वर्ग, या 
व्याख्येवरून हे सहज निष्पन्न होते, आणि आपला 
कल असे मानण्याकडे होईल की अस्तित्वात असलेल्या. 
सवे वस्तूंच्या वर्गातं जितके जास्तीत जास्त सदस्य. 
असू शकतील असे वाटते तितके सदस्य असतील, 


[ १. झेक्स्पिअरने हॅम्लेटच्या 
छा ७8०, पळाछ० धाडा छा 
"अनु. ] 


२७ 


साध्या मनृष्याला वाटेल की जगात असलेल्या, सर्व 
वस्तूंच्या :वर्गाहून मोठा वर्ग असणे क्षक्‍य नाही. परंतु 
हे.सिद्ध करणे सोपे भआाहे की आपण जर एखाद्या 
वर्गाच्या सदस्यांपैकी एकेका वेळी काही - निवडले, 
आणि त्या निवडी शक्‍य त्या सवं प्रकारांनी केल्या, 
तर आपल्याला मिळणार्‍या तिवडींचो संख्या मूळच्या 
संख्येपेक्षा मोठी असते. छोट्या संख्येच्या बाबतीत हे 
दाखविणे सोपे आहे. समजा एक वर्ग असा आहे कौ 
त्यात अ, ब, क॑ हे तीनच सदस्य आहेत. त्यांतून 
पहिली निवड आपण करू शकतो ती .म्हणजे शून्य 
सदस्यांची. नंतर फक्त अची, फक्त बची आणि फक्त 
कची. मग बक, कअ, अब, आणि अ ब क. पण 
ह्या आठ निवडी ( म्हणने २' ) झाल्या. सामान्य- 
पणे बोलायचे. तर जर आपल्याजवळ न पदे असतील 
तर भापण त्यातुन २१ निवडी करू शकतो. रन ही 
संख्या ( सग ती सांत असो की अनंत असो ). नपेक्षा 
केव्हाही मोठी असते हे सिद्ध करणे अतिशय सोपे 
आहे. त्यावरून आपल्या लक्षात येईल-की जगात 
असलेल्या सवव वस्तूंची संख्या तिच्यापासून करता 
येणाऱ्या . वर्गांच्या संख्येएवढी मोठी नसते. ही स्व 
विधाने मी आपल्याला गृहीत धरायला सांगतो आहे, 
कारण त्यांची सिद्धता द्यायला आपल्याला वेळ नाही, 
पण त्या सवे कांटोरच्या ग्रंथात आहेत. त्यावरून 
आपल्या लक्षात येईल की जगातील सवे वस्तूंची 
संख्या म्हणजे सर्वांत मोठी संख्या नव्हे, एवढेच नव्हे 
तर तिच्याहून मोठ्या संख्यांचा सोपान (11618- 


. 7'७)४) आहे. सकद्दशंनी त्यातून एक व्याघात उद्भूव- 


ताना दिसतो. खरी गोष्ट अशी आहे की आपल्या 
तत्त्वज्ञानात कल्पिल्या गेल्या आहेत त्याहून कमी वस्तू 
पथ्वीवर किंवा स्वर्यात आहेत ' याची ही एणंपणे 
काटेकोर अंकगणितीय सिद्धता आहे. यावरून तत्त्व- 
ज्ञानात प्रगती होते असे सिद्ध होते. | 
त्यामुळे वगे आणि विशेष यांमध्ये भेद करण्याची 
आवद्यकता आपल्यापुढे उभी राहते. दोन विक्षेषांचा 
बनलेला वर्ग स्वतः एक विज्षेष नसतो हे आपल्याला 
मानावे लागते, आणि त्याचा विस्तार अनेक तऱ्हांनी 


तोंडी घातलेल्या ! ५71७ 810 110010 फकिमाष्ट्रह परा ॥९७एळा 
68 काढा 0ी!'प ४०प' ७1०501]/' या वचनाचे विडंबन, 


२८ 


करावा लागतो; म्हणजे ज्या अर्थाने विशेष आहेत 
त्या अर्थाने वर्ग आहेत हे खरे नाही असे आपल्याला 
म्हणावे लागेल. ज्या अर्थाने वर्ग आहेत तो अर्थ ज्या 
अर्थाने विशेष आहेत त्या अर्थाहून भिन्न आहे, 
कारण जर त्या दोहोंचे अर्थ एकच असते तर ज्या 
जगात तीन विशेष आणि म्हणून आठ वगग आहेत 
ते जग कमीत कमी अक्ररा वस्तूंचे होईल. एका 
चिनी तत्त्वज्ञाने फार पुर्वी दाखविल्याप्रमाणे एक' 
कपिला गाय आणि एक पिंगल़ घोडा मिळून तीन 
वस्तू होतात : प्रत्येकी त्या एकेक आहेत, आणि 
दोन्ही मिळून एक आहेत, म्हणून तीन. 

आता मी स्वत:चे सदस्य नसलेल्या वर्गाविषयीच्या 
व्याघाताकडे वळतो. एखाद्या वर्गाने स्वतःचा सदस्य 
असावे अशी अपेक्षा आपण सामान्यपणे करणार 
नाही. उदाहरणार्थ, जर आपण जगातील सर्व 
चमच्यांचा वर्ग घेतला, तर तो वर्ग स्वतः एक चमचा 
नसतो. किंवा जगातील सर्वे मनुष्यांचा वर्ग घेतला 
तर तो वर्ग स्वतः मनुष्य नसतो. सामान्यपणे आपण 
म्हणू की कोणताही वर्ग स्वतः त्याच वर्गाचा सदस्य 
असु शकेल अशी अपेक्षा आपण करता कामा नये. 
परंतु याला काहो दशंनी अपवाद आहेत. जर 
उदाहरणाथ आपण जगातील चमचा नसलेल्या सर्व 
वस्तु घेतल्या आणि त्यांचा वर्ग केळा, तर हा वर्ग 
स्वतः चमचा असणार नाही. आणि सामान्यपणे 
नकारात्मक वर्गाविषयी हेच दिसुन येईल. आणि 
फक्त नकारात्मक वर्गाविषयीच आढळून येईल असे 
नव्हे; कारण जर आपण एक क्षणभरही असे मानले 
की ज्या अर्थाने वस्तु वस्तू आहेत त्या अर्थाने वस्तूंचा 
वर्गेही स्वतः एक वस्तु आहे, आणि ती जगातील 
वस्तु आहे, तर हा वर्ग स्वतःचा सदस्य आहे असे 
आपल्याला मानावे लागेल. जगातील सवे वर्गांचा 
वग हा वर्ग आहे असे तर आपण नक्‍कीच समज 
असे मानायचा वहुतेक लोकांचा कळ होईल जते 
मला वाटते, आणि म्हणून स्वतःचा सदस्य असलेल्या 
वर्गाचे उदाहरण आपल्याला इथे सापडले असे 
होईल, एखादा वगग स्वत:चा सदस्य आहे कौ नाही 
हे विचारण्यात काही अर्थ असेल, तर आपल्या 
दैनंदिन जीवनातील लोकिक वर्गाविषयी आपल्याला 
की को वग हा स्वतःचा सदस्य नसतो. असे 
असल्यामुळे आपण स्वतःचे सदस्य नसलेल्या वर्गांचा 


नवभारत 


जुले, १९८० 


वर्गे बनवू शकतो, आणि ते केल्यावर त्याविषयी हा 
वर्गे स्वतःचा सदस्य आहे की नाही असा प्रश्‍न 
विचारू शकतो. 

प्रथम आपण समजू या की तो स्वतःचा सदस्य 
आहे. तसे असेल तर तो स्वतःचा सदस्य नसलेल्या 
वर्गांपेकी एक होईल, म्हणजे तो स्वतःचा सदस्य 
नसेल. मग आपण समजू या की तो स्वतःचा सदस्य 
नाही. तसे असेल तर तो स्वत:चे सदस्य नसलेल्या 
वर्गांपेकी एक नसेल. म्हणजे तो स्वतःचे सदस्य 
असलेल्या वर्गापैकी एक होईल, म्हणजे तो स्वतःचा 
सदस्य असलेला वर्गे होईल. याप्रमाणे तो स्वतःचा 
सदस्य आहे आणि स्वतःचा सदस्य नाही या दोन्ही 
उपन्यासांतून ( 1 9])01116865 ) त्यांचे व्याघातक 
निष्पन्न होते. जर तो स्वतःचा सदस्य असेल तर तो 
तसा नसतो, आणि जर तो नसेल तर तो असतो. 

हा व्याधात अति मनोवेधक आहे. त्याचे खूप 
आपण वदलू शकतो ; त्यांपैकी काही रूपे वैध आहेत 
आणि काही नाहीत. त्याचे एक रूप मला एकदा पुनः 
विले गेले होते, पण ते वैध नव्हते ; ते म्हणजे न्हावी 
स्वतःची हजामत करतो को नाही हे. न्हाव्याची 
व्याख्या आपण 'जे स्वतःची हजामत करीत नाही 
अशा सर्वांची आणि फक्त अशांचीच हजामत जो 
करतो तो ' अशी करू शकतो. आता प्रश्‍न उपस्थित 
होतो तो असा की न्हावी स्वत:ची हजामत करतो 
को नाही ? या रूपात हा व्याघात सोडविणे फार 
कठीण नाही. परंतु आपल्या पुर्वीच्या रूपात त्यातून 
उटण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे एखादा वर्ग स्वतःचा 
सदस्य आहे की नाही हा सबंध प्रश्‍नच अथंश्ून्य आहे 
असे म्हणणे एवढाच आहे असे मला वाटते. म्हणजे 
कोणताही वर्ग स्वतःचा सदस्य असतही नाहो आणि 
नसतही नाही; आणि हे म्हणणेही खरे नाही, कारण 
ती सबंध शब्दावली केवळ अर्थहीन भावात आहे. याचे 
कारण, मी दाखविणार असल्याप्रमाणे, ज्या अर्थाने 
मी गेल्या व्याख्यानात ज्यांच्याविषयी बोलत होतो 
ती वणने अपुर्ण संकेत होती त्याच अर्थाने हे वगंही 
अपूर्ण वणने आहेत, एखादा वग स्वत:चा सदस्य आहे 
को नाही असा प्रश्‍न विचारण्यात आपण निरथेक 
बडबड करीत असतो, कारण जे विधान वर्गाविषयी 
आहे असे दिसते त्या विधानाच्या अर्थाच्या पुर्ण 
प्रतिपादनात वर्गाचा उल्लेखही केला जात नाही 


-ऐञओञ क 20:10: 
"करखगघरचिघजसज? 


-२ढडटणतथद्धन 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान-४ 


आणि वर्गाविषयी त्या प्रतिपादनात काहीही नसते 
असे आपल्या लक्षात येईल. वर्गाविषयीचे विधान सार्थ 
व्हायचे असेल आणि पूर्णपणे अर्थशून्य व्हायचे नसेल 
तर हे अत्यावश्यक आहे की त्याचे भाषांतर अशा 
आकारात करता यावे की ज्यात वर्गाचा उल्लेखही 
नसेल. ' अमुक अमुक वगग स्वतःचा सदस्य आहे 
किवा नाही? ह्या प्रकारच्या विधानाचे तसे भाषांतर 
शक्‍य होणार नाही. हे मी वर्णनांविषयी सांगत होतो 
त्यासारखे आहे : वर्गाचा वाचक संकेत हा अपूर्ण संकेत 
भसतो; तो ज्या विधानांच्या सांकेतिक रूपात भाढ- 
ळतो त्यांच्या घटकाचा वाचक तो खरोखर नसतो, 
परंतु त्या विधानांच्या यथायोग्य विद्लेषणात त्या 
संकेताचे विघटन होते आणि तो नाहीसा होतो. 
ज्याचा उल्लेख करावा असे मला वाटते असा 
आणखी एक व्याघात आहे, तो म्हणजे सर्वांत प्राचीन 
असलेले, एपिमिनाइडीजचे ' सर्वे क्रीटवासी असत्य- 
भाषी आहेत?! हे वचन. एपिमिनाइडीज ६० वष 
अखंड झोपला, आणि मला वाटते त्या ड्‌लकीनंतर 
सवे क्रीटवासी खोटारडे आहेत असा शेरा त्याने 
उच्चारला, तो अधिक सरलपणे पुढील स्वरूपात 
मांडता येतो : जर एखादा मनृष्य * मी खोटे बोलतो 
आहे असे म्हणाला, तर तो खोटे बोलतो की 
नाही? जर तो खोटे बोलत असेल तर तो आपण तसे 
करतो आहोत असे तो म्हणाला होता, त्यामुळ तो 
खरे बोलत असला पाहिजे, खोटे नव्हे. उलट जर तो 
खोटे बोलत नसेल, तर आपण खोटे बोलत आहोत 
असे म्हणताना तो उघडच खरे बोलतो आहे, आणि 
म्हणून तो खोटे बोलत असला प हिजे, कारण आपण 
तसे करतो आहोत हे त्याने खरेपणाने सांगितले. 
हे एक प्राचीन कूट आहे, आणि त्याचा सवध 
महत्तम गणनावाचक किंवा क्रमवाचक संख्या आहे 
की नाही यासारख्या महत्त्वाच्या आणि व्यावहारिक 
प्रश्‍नांशी आहे हे लक्षात येईपर्यंत त्याला केवळ एक 
विनोद यापलीकडे कोणी महत्त्व दिलि नाही. मग 
मात्र त्या व्याघातांचा समाचार गंभीरपणे घेतला 
गेला. जो मनष्य ' मी खोटे बोलतो आहे ' असे 
म्हणतो तो वस्तुतः असे प्रतिपादीत असतो कौ 
“एक असे विधान आहे की जे मी प्रतिपादीत 
आहे आणि जे खोटे आहे « खोटे बोलणे याचा 
अर्थ असा करावा लागावा. त्यातून व्याघात प्राप्त 


२९ 


होण्याकरिता ते सबंध प्रतिपादन ज्यांना त्याचे 
प्रतिपादन लागू पडते अक्षया विधानांपैकी एक आहे 
असे मानावे लागते, म्हणजे जेव्हा तो म्हणतो को 
“८ एक विधान असे आहे को जे मी प्रतिपादतो आहे 
आणि जे खोटे आहे', तेव्हा ' विधान? या शब्दाचा 
अर्थ असा. करावा लागतो की आपण एक खोटे 
विधान प्रतिपादतो आहोत याचा अंतर्भाव विधानांत 
करावा लागेल. म्हणून आपल्याला असे मानावे 
लागते की एक साकल्य (1०५8]1%), म्हणजे 
विधानाचे साकल्य आहे, परंतु त्यात असे सदस्य 
आहेत की ज्यांची व्याख्या त्या साकल्याच्या साह्या- 
नेच करता येऊ शकेल. कारण जेव्हा आपण म्हणतो 
की “असे एक विधान आहे की जे मी प्रतिपादीत 
आहे आणि जे खोटे आहे', तेव्हा त्या प्रति- 
पादनाचा अथे विधानांच्या साकल्याच्या निदेश्यानेच 
निश्चित होऊ शकतो. जगात असलेल्या सर्वे 
विधानांपैकी कोणते आपण प्रतिपादीत आहोत आणि 
खोटे आहे ते आपण सांगत नाही. म्हणून त्यात असे 
गृहीत धरले आहे की विधानांचे साकल्य आपल्या- 
समोर पसरलेले आहे आणि त्यांच्यापैकी एक, पण जे 
कोणते ते आपण सांगत नाही, असत्यपणे प्रतिपादले 
जात आहे. जर आपण प्रथम असे मानले को हे विधा- 
नांचे साकल्य आपल्यासमोर पसरलेले आहे, आणि 
त्यामुळे त्यांपैकी एका निश्‍चित विधानाचा निर्देश 
न करता “या साकल्यापैकी कोणते तरी एक असत्य- 
पणे प्रतिपादले जात आहे असे आपण म्हणू शकतो, 
तरी जर आपण पुढे जाऊन म्हणालो की *या 
साकल्यापैकी एक असत्यपणे प्रतिपादले जात आहे ', 
तेव्हा ते प्रतिपादन स्वतः त्या साकल्यापैकी एक 
असेल, तर आपण एका दुष्टचक्रात सापडू. असत्य- 
भ्ञाषकाच्या विरोधाभासात (0819005 01 1116 
181) नेमकी होच स्थिती आहे. आपल्याला प्रथम 
एक विधानांचा गट दिला आहे असे म्हटले जाते, 
आणि त्यांपैकी एक विधान असत्यपणे प्रतिपादले 
जात आहे असे आपण प्रतिपादता, मग ते प्रतिपादन 
स्वत:च त्या गटापैकी एक आहे असे लक्षात येते, 
आणि म्हणून तो गट आधीपासूनच पूर्णत: आहे असे 
समजणे उघडच चुकोचे आहे. जर आपण “सर्वे 
विधानां'विषयी काही प्रतिपादणार असाल, तर 
आपल्याला प्रथम विधानांची व्याख्या अशी करावी' 


२३० 


लागेल की त्यांतून अगोदरच व्याख्यापित विधानांचा 
निदेश करणारी विधाने व्यावृत्त होतील, यावरून 
हे निष्पत्न होते कौ “ विधान? हा शब्द आपण 
सामान्यपणे वापरतो त्या अर्थाने निरथंक आहे, 
आणि आपल्याला विधानांचे विभाजन विविध गटांत 
करावे लागेल, आणि मग कोणत्याही एका दिलेल्या 
गटातील सवव विधानांसंबंधाने विधाने आपण करू 
शकू, पण ही विधाने मात्र स्वतः त्या गटाचे सदस्य 
असणार नाहीत. उदाहरणार्थ, मी म्हणू शकेन ' सर्व 
पारमाण्विक विधाने सत्य किंवा असत्य असतात, 
पण हे विधान स्वतः पारमाण्विक विधान असणार 
नाही. जर आपण 'सवे विधाने सत्य किवा असत्य 
असतात * असे निविशेषपणे (७10110॥६ तृप]- 
1281101) म्हणालो, तर आपण अर्थशून्य बडबड 
केली असे होईल; कारण ते जर अथंश्ून्य नसेल, 
तर ते स्वत: विधान होईल, आणि त्याचा 
समावेश त्याच्या स्वतःच्याहुक्षेत्रात करावा लागेल, 
आणि म्हणून आता व्यक्‍त केलेला व्यावृत्त मध्याचा 
नियम (७ 180 0 ९:0७एत€त णांत१]6) 
अथेशून्य आवाज ठरेल. आपल्याला विधानांची 
विभागणी विभिन्न कोटींमध्ये करावी लागेल, आणि 
आपण पारमाण्विक विधानांपासुन, किंवा आपली 
इच्छा असल्यास, जी विधानगटांना निदेश करीत 
नाहीत अश्या विधानांपासुन, आरंभ करू शकतो. मग 
पहिल्या प्रकारच्या विधानांच्या गटांना निदेश कर- 
णाऱ्या विधानांचा गट मिळेल. पहिल्या कोटीच्या 
विधानांच्या गटांना निर्देश करणारी विधाने दुसर्‍या 
कोटीची आहेत असे आपण म्हणू शकतो; आणि 
असेच पुढेही. 

आपण जर हे विवेचन जो 'मी खोटे बोलतो 
आहे * असे म्हणतो त्याला लागू केले तर आपल्या 
लक्षात येईल को त्यातून व्याघात नाहीसा झाला 
आहे. कारण आपण कोणत्या कोटीचे असत्यभाषक 
आहोत हे त्याला सांगावे लागेल. जर तो म्हणाला 
की “ मी प्रथम कोटीचे खोटे विधान प्रतिपादतो 
आहे', तर ते विधान प्रथम कोटीच्या. विधानांच्या 
साकल्याचा निर्देश करणारे असल्यामुळे दुसऱ्या 


कोटीचे होईल. म्हणून तो प्रथम कोटीचे खोटे विधान 


प्रतिपादतो आहे हे खरे नव्हे, आणि म्हणन तो 
असत्यभाषकच राहतो. तसेच जर तो म्हणाला की 


नवभारत 


जुले, १९८० 


मी ३०,००० व्या कोटीचे खोटे विधान प्रतिपादतो 
आहे, तर ते ३०,००१ व्या कोटीचे विधान होईल, 
आणि म्हणून तो असत्यभाषकच राहील. आणि तो 
असत्यभाषक नाही हे सिद्ध करणारा प्रतियुक्तिवाद 
कोलमडून पडलेला आहे हे आपल्याला दिसेल. 
आपण असा नियम घालून देऊ शकतो की कोण- 
त्याही प्रकारची समष्टि ही स्वत:चा सदस्य असू 
शकत नाही. आपण जे वर्गाविषयी बोलत आहोत 
त्यालाही हे लागू पडते. उदा. जगातील सवे ज्या 
अर्थाने वगग आहेत त्याच अर्थाने त्या सर्वे वर्गांची 
समष्टि वर्गे असु शकत नाही. म्हणून आपल्याला 
वर्गांच्या सोपानाची योजना करावी लागेल. जे केवळ 
विशेषांचे बनलेले आहेत अश्या वर्गापासून आपण 
आरंभ करू : हे पहिल्या कोटीचे वर्ग असतील. मग 
आपण पहिल्या कोटीचे वर्ग ज्यांचे सदस्य आहेत 
अशा वर्गाकडे येऊ, हे दुसऱ्या कोटीचे वर्ग असतील. 
मग आवण दुसऱ्या कोटीचे वर्ग ज्यांचे सदस्य आहेत 
अशा वर्गाकडे येऊ; हे तिसर्‍या कोटीचे वर्ग असतील, 
आणि असेच पुढेही. एका कोटीचा वर्ग दुसर्‍या 
कोटीच्या वर्गाशी एकरूप असणे किंवा एकरूप नसणे 
अशक्य आहे. हे मी एका क्षणापुर्वी चर्चीत असलेल्या 
भ्रश्‍नाला, म्हणजे जगात किती वस्तू आहेत याला, 
हागू पडते. समजा जगात तीन विशेष आहेत. तर 
मग विशषांचे एकूण आठ वर्ग असतील. विशेषांच्या 
वर्गांचे वगे २ ( म्हणजे २५६ ) असतील; आणि 
विशेषांच्या वर्गांच्या वर्गाचे वर्गे २** इतके असतील; 
भाणि असेच पुढेही. यातुन एकही व्याघात उत्पन्न 
होताना दिसत नाही, आणि जेव्हा आपण स्वतःला 
विचारतो की महत्तम गणनावाचक संख्या आहे की 
नाही ? तेव्हा त्याचे उत्तर आपण कोणत्याही एका 
कोटीला स्वत:ला बांधून घेतले आहे की नाही यावर 
अवलबून असते. कोणत्याही एका कोटीत महत्तम 
गणनावाचक संख्या आहे, म्हणजे त्या कोटीच्या 
वस्तूची संख्या; पण आपण केव्हाही वरच्या कोटीकडे 
सरकून तिच्याहून मोठी संख्या मिळवू शकतो. म्हणून 
केवढीही मोठी संख्या असली तरी ती अश्ली नसते की 
तिच्याहून मोठी संख्या आपल्याला पुरेशा वरच्या 
कोटीत मिळू शकणार नाही. ह्या ह्या युक्तिवादाच्या 
दोन बाजू झाल्या : जेव्हा कोटी दिलेली असते ती एक 
बाजू, आणि जेव्हा कोटी दिलेली नसते ती दुसरी 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान- ४ 


संक्षेपाकरिता मी आतापर्यंत जणू या सर्वे भिन्न 
प्रकारच्या वस्तू खरोखर आहेत अशा प्रकारे बोलत 
होतो. विज्षेष आहेत, परंतु जेव्हा आपण वर्ग, किवा 
वर्गांचे वर्ग, किवा वर्गांच्या वर्गांचे वर्ग यांच्याकडे 
येतो तेव्हा आपण ताकिकीय कल्पितांविषयी 
(108081 ील1018) बोलत असतो. जेव्हा मी 
म्हणतो की अशा वस्तू नसतात, तेव्हा तेही वरोबर 
नसते. “ आहेत ! (001616 810) या शब्दाच्या 
ज्या अर्थी आपण * विज्षेष आहेत ' असे म्हणू शकतो, 
त्याच अर्थाने ' अशा वस्तु आहेत * असे म्हणणे अर्थ- 
युक्‍त नाही. जर मी म्हणालो की “ विशेष आहेत ट 
आणि “वर्ग आहेत ', तर आहेत ' या शब्दाला 
त्या दोन विधानांत वेगळे अथे असावे लागतील, 
आणि तो शब्द जर आपण उचित वेगळ्या अर्थांनी 
वापरला तर दोन्ही विधाने खरी असू शकतील. 
परंतु उल्धट जर * आहेत ' हा शब्द दोन्ही विधानांत 
एकाच अर्थाने वापरला तर त्यांपैकी निदान एक 
विधान निर्थक होईल, असत्य नव्हे, निरर्थक होईल. 
म्हणून आता असा प्रश्‍न उद्भवतो की ' वर्ग आहेत 
असे आपण कोणत्या अर्थी म्हणू शकतो ? किवा 
अन्य शब्दात, ज्या विधानात एखादा वर्ग आलेला 
दिसतो त्याचा अर्थ काय होतो ? प्रथम, वर्गाविषयी 
आपल्याला म्हणाव्याशा वाटतील अशा गोष्टी 
कोणत्या ? त्या गोष्टी म्हणजे ज्या आपल्याला 
वैधानिक प्रफलांविषयी म्हणाव्याशा वाटतात नेमक्या 
त्याच असतात. एखादे वैधानिक प्रफल कदाचित्‌ 
( 8011611163 ) खरे असते असे आपल्याला 
म्हणायचे असते. असे म्हणणे म्हणजे एका वर्गा- 
विषयी त्यात सदस्य आहेत असे म्हणणे होय. एखादे 
वैधानिक प्रफल त्यांतील व्ययांच्या नेमक्‍या १०० 
मूल्यांच्या वावतीत खरे आहे असे आपल्याला 
म्हणायचे असते. असे म्हणणे म्हणजे एका वर्गात 
नेमके १०० सदस्य आहेत असे म्हणणे होय. आप- 
ल्याला जे जे वर्गाविषयी म्हणायचे असते ते ते सर्वे, 
यादृच्छिक आणि अप्रकृत ( ३०0१०५७] १0 
1116]6ए811 ) भाषिक रूपे सोडून दिली तर, 
आपल्याला वैधानिक प्रफलांविषयी जे म्हणायचे 
अपते तेच असते. परंतु त्याला एक मर्यादा आहे? 


आणि ती आता_स्पष्ट केली पाहिजे. 


२१ 


उदाहरणार्थ “ क्ष मनुष्य आहे ' आणि '* क्ष पक्ष- 
होन ट्विपाद आहे? अश्या प्रकारची दोन वैधानिक 
प्रफले घ्या, ती दोन आकारतः सममूल्यी (101- 
1081]7 ७५१ ए७]९1 ) आहेत; म्हणजे त्यांपैकी 
कोणतेही सत्य असले तर दुसरेही सत्य असते, आणि 
याचा विपर्ययही ( ४0९ ४९788). आपण एखाद्या 
वैधानिक प्रफलाविषयी म्हणू शकू अशा काही गोष्टी, 
जर त्याच्या जागी दुसरे आकारत: सममूल्यी वैधानिक 
प्रफल प्रतिन्यस्त केळे, तर सत्य राहतीलच असे नाही. 
उदा. *क्ष मनुष्य आहे' हे वैधानिक्र प्रफल मनृष्य- 
त्वाच्या संकल्पनेविषयी आहे. पण हे “क्ष पक्षहीन 
हद्विपाद आहे' याविषयी खरे नाही. किंवा आपण जर 
म्हणालो की “ अमुक अमुक मनुष्य आहे असे अमुक 
अमुक प्रतिपादतो ?, तर त्यात “क्ष मनुष्य आहे हे 
वैधानिक प्रफल येते, पण 'क्ष पक्षहीन द्विपाद आहे? 
हे येत नाही. अश्या काही गोष्टी आहेत की ज्या 
आपण एका वैधानिक प्रफलाविषयी म्हणू शकतो, 
परंतु ज्या त्या प्रफलाच्या जागी आकारत: सम- 
मूल्यी वैधानिक प्रफल प्रतिन्यस्त केळे तर सत्य 
राहात नाहीत. परंतु एखाद्या वैधानिक प्रफला- 
विषयीचे जे विधान, त्याच्या जागी आकारत: सम- 
मूल्यी वैधानिक प्रफल प्रतिन्यस्त केळे असता मुळात 
खरे असल्यास खरे राहते आणि मुळात खोटे अस- 
ल्यास खोटे राहते, ते त्या वैधानिक प्रफलाशी संबद्ध 
असलेल्या वर्गाविषषी आहे असे मानता येईल. 
* मानता येईल ' हे शब्द मी काटेकोर अर्थाने वाप- 
रीत आहे. ते शब्द मी नुसत्या ' आहे ' या शब्दाच्या 
ऐवजी वापरीत आहे, कारण ' आहे ' म्हणणे असत्य 
होईल. प्रफलांच्या विषयीची ' वेस्तरिक * (685. - 
8101718) ) विधाने म्हणजे जी विधाने त्यांत आका- 
रतः सममूल्यी वैधानिक प्रफले प्रतिन्यस्त केल्यावरही 
खरी राहतात ती विधाने, आणि ही विधाने वर्गा- 
विषयी असतात असे मानता येईल. जर प्रफला- 
विषयीचे एखादे विधान वैस्तरिक नसेल, तर 
आपण त्याच्यावरून त्याच्य़ा काहीसे सारखे असणारे 
वैस्तरिक विधान केव्हाही प्राप्त करू शकतो; म्हणजे 
प्रकृत वैधानिक प्रफलाशी आकारत: सममूल्यी असे 
एक प्रफल आहे की ज्याविषयी प्रत विधान खरे 
आहे. ज्या विधानापासून आपण आरंभ केला 
त्यापासुन, बनविलेले हे विधान वैस्तरिक असेल. ते 


- > 


कोणत्याही दोन आकारतः सममूल्यी प्रफलांविषयी 
सारखेच खरे किवा खोटे असेल, आणि हे तदुत्पन्न 
( १७५१४७१ ) वैस्तरिक विधान त्याशी संबद्ध 
वर्गाविषयीचे तुल्ययोगी विधान आहे असे मानता 
येईल. म्हणून जेव्हा मी म्हणतो की “ मनुष्यांच्या 
वर्गांत अमूक इतके सदस्य आहेत ' म्हणजे “* जगात 
अमुक इतके मनुष्य आहेत, तेव्हा ते विधान * क्ष 
मानव आहे याचे समाधान क्ष ची अमुक इतकी 
मल्य़े करतात या विधानावरून प्राप्त झालेले असेल, 
आणि त्याला वैस्तरिक आकारात आणण्याकरिता 
€ «क्ष मानव आहे” याशी आकारतः सममूल्यी 
असे एक प्रफल आहे को जे क्ष च्या अमुक इतक्या 
मूल्यांच्या बाबतीत खरे आहे ' असे लिहू. * मनुष्यांच्या 
वर्गात अमुक इतके सदस्य आहेत ' याचा तो अर्थ 
आहे अशी व्याख्या मी करू शकेन. आपल्या लक्षात 
येईल की या पद्धतीने आपल्याला हवे असलेले सर्व 
आकारिक धर्म, त्यांचे गणितातील सर्वे आकारिक 
उपयोग, वर्ग नामक वस्तू आहेत असे क्षणभरही 
मानल्याशिवाय म्हणजे ज्या विधानात एखादा 
वर्गवाचक संकेत आढळतो, त्या संकेताचा तुल्ययोगी 
घटक उपस्थित आहे असे मानल्यावाचूनही, प्राप्त 
होऊ शकतात; आणि ज्यांत वर्णने आढळतात अशा 
विधानांचे यथायोग्य विश्लेषण केल्यास ती जशी 
नाहीशी होतात, तसेच वर्गवाचक संकेतही यथायोग्य 
विश्‍ल्षेषणाने नाहीसे होतात. 
वर्गविषयक रूढ मतात आपण येथे उल्लेखलेल्या 
अडचणींखेरीज आणखी काही अज्ञा अडचणी आहेत 
को ज्यांचा निरास आपल्या उपपत्तीने होतो. त्यांपैकी 
एक अडचण शून्यवर्गाविषयी ( 1॥0]]-८1885 ), 
म्हणजे ज्यात एकही सदस्य नाही अश्ा वर्गाविषयी, 
आहे, आणि तिचा समाचार शुद्ध वैस्तरिक मतांत 
घेणे अवघड आहे. दुसरी एक अडचण एकक-वर्गाशी 
( ए॥1-0]885 ) संबद्ध आहे. वर्गाविषयीच्या 
लौकिक मतानुसार आपण म्हणू की ज्या वर्गात एकच 
सदस्य आहे तो वर्ग आणि त्याचा एकमेव सदस्य 
हे एकर्प (2 88116) आहेत. त्या मतामुळे 
मंगळवारी दिली गेली असे 


नवभारत 


जुले, १९८० 


आपण भयानक अडचणीत सापडू, कारण तसे असेल 
तर तो एकमेव सदस्य त्या वर्गाचा म्हणजेच स्वत:चा 
सदस्य होईल. उदा. 'गा्डन स्कवेअरंमंधील व्याख्प़ान> 
श्रोतृवृंदां'चा* वर्ग घ्या. हा वर्गांचा वर्गे आहे 
हे उघड आहे, आणि बहुधा या वर्गात एकच सदस्य 
आहे, आणि त्या एकमेव सदस्यात ( आतापर्यंत ) 
एकाहून अधिक सदस्य आहेत. म्हणूंन जंर ओंपणं 
गाडन स्क्रेअरमधील व्याल्यानश्रोतृवृंदांचा वर्ग 
गॉडेन स्कवेअरमधील एकमेव श्रोतूवृंदाशी एकरूप 
आहे असे मानले, तर आपल्याला त्यात एक सदस्य 
आहे, आणि त्याला वीस सदस्य आहेत असे दोन्ही 
म्हणावे लागेळ, आणि आपण व्याघातात अडकू, 
कारण या श्रोतृवृंदात एकाहून अधिक सदस्य आहेत, 
परंतु श्रोतृवृंदांच्या वर्गात एकच सदस्य आहे. 
सामान्यपणे बोलायचे तर, जर अनेक वस्तु मिळून 
एक वर्ग होत असेल, तर ज्याचा तो वर्ग एकमेव 
सदस्य आहे असा वर्ग आपण बनवू शकतो, आणि 
तसे केले तर ज्या वर्गाचा तो वर्ग एकमेव सदस्य 
आहे त्यात एकच सदस्य असेल, परंतु त्या एकमेव 
सदस्यात अनेक सदस्य असतील. आपण एकक वर्ग 
आणि त्याचा एकमेव सदस्य यांत भेद का करायला 
हवा याचे हे एक कारण आहे. दुसरे कारण असे 
आहे की जर आपण त्यांत भेद केला नाही तर तो 
वर्ग स्वतःचा सदस्य होईल, आणि हे आक्षेपाहं 
आहे हे आपण या व्याख्यानात आधीच पाहिले आहे. 
दोन आकारत: सममूल्यी प्रफले भिन्न कोटींची असू 
शकतील या गोष्टीशी संबद्ध असलेला एक सूक्ष्म 
मुद्दा मी येथे गाळला आहे त्याचा समाचार कसा 
धेता येईल याकरिता र्‍०१टक 7१४८0॥०- 
१7५20८5, पृ २०, आणि [॥॥'0१॥०101, प्रकरण 
३ पाहावे. 

मी या विषयावर जेवढे बोलायला पाहिजे होते 
ते सर्व बोललो नाही. कोटींच्या उपपत्तीत मला 
आणखी थोडे खोलात शिरायचे होते. कोटींची उप- 
पत्ती ही खरोखर संकेतांची उपपत्ती आहे, वस्तूंची 
नव्हे. यथायोग्य ताकिकीय भाषेत हे पूर्णपणे उघड 


-करखगघन चज छत 


ऱ्न्‌ 
"रढडटच] 


-पफनु ६ लज 
"कहसा 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान-४ 


दिसेल. त्यात अडचण आहे ती ज्याला नाव देता 
येत नाही त्याला नाव देण्याच्या आपल्याला लाग. 
लेल्या बद्धमूल सवयीची. जर आपल्याजवळ यथा_ 
योग्य ताकिकीय भाषा असती तर तसे करण्याचा 
मोह आपल्याला झाला नसता. काटेकोरपणे बोला- 
यचे तर फक्त विद्वोषांनाच आपण नावे देऊ शकतो. 
ज्या अर्थाने आपण विशेष आहेत असे म्हणू शकतो 
त्या अर्थाने आणखी काही आहे असे आपण सत्य- 
त्वाने किवा असत्यत्वाने म्हणू शकत नाही. “ आहे ' 
( ॥॥७७ 18 ) या शब्दाला पद्धतशीर बह्मथता 
( 8४४७७७० 9॥७१णए ) आहे, म्हणजे 
त्याहा अक्षरशः अनंत भिन्न अथे आहेत, आणि 
त्यात भेद करणे महत्त्वाचे आहे. 


चर्चा 


प्रश्‍न : वर्ग, वर्गांचे वर्ग, इत्यादि सर्वे आपण 
एका वर्गात घालू हकता काय ? 


मि. रसेल : ती सर्व कल्पिते (1017018 ) 
आहेत, परंतु प्रत्येक प्रकरणी ते वेगळे कल्पित आहे. 
जेव्हा आपण म्हणतो की ' विददेषांचे वर्ग आहेत ' 
तेव्हा : आहेत ' या विधानाचा विस्तार करून 
त्याचा विलोप करण्याची जरूरी असते, आणि जव्हा 
आपला अभिप्राय वस्तुतः काय होता किवा कार 
असायला पाहिजे होता हे आपण स्पष्ट करतो तेव्हा 
तो आपल्याला वाटला त्याहून अगदी भिन्न होता 
असे आपल्याला आढळते. जर आपण तेथून पुढ 
' विशेषांच्या वर्गांचे वर्ग आहेत ' याकडे आलो तर 
त्याचा विस्तार करून तो मांडण्याची प्रक्रिया भिन् 
असेल. “ आहेत 'चे अनंत अर्थ आहेत. वर्गांच्या 
सोपानाच्य़ा संदर्भात त्यांपैकी पहिलाच फकत मूलभूत 
आहे. 

प्रश्‍न : ते अवकाशांसारखे ( ४0०९९ ) असेल 
काय अशी कल्पना मी करीत होतो-- अवकाक्षाची 
पहिली तीन परिमाणे विद्यमान असतात, आणि 
त्यानंतरची सर्वे केवळ सांकेतिक असतात, तसे. त्यात 
एक फरक मला दिसतो. वरची परिमाणे आहेत, 
पण त्यांचा आपण एक समूह करू शकतो. 

मि. रसेळ : फक्त एकच मूलभूत अत आहे, तो 
म्हणजे पहिला, विज्षेषविषयक. पण जेव्हा आपण 
वर्गापर्यंत पोहोचतो, तेव्हा आपण वर्गांच्या वर्गाकडं 

न, भा. ५ 


४. 


गेलो असता करावा लागला असता तितका प्रवास 
अगोदरच केलेला असतो. भौतिक जगात खरोखर 
वर्ग नाहीत. विशेष आहेत, पण वर्गे नाहीत. जर 
आपण म्हणालो की ' विश्‍व आहे तर त्या “आहे' 
चा अर्थ * एक विशेष आहे? याच्या अर्थाहून अगदी 
भिन्न असेल; * एक विशेष आहे याचा अर्थ * “क्ष 
विहेष आहे ” हे वैधानिक प्रफल कदाचित्‌ सत्य 
असते. 

ही सर्व विधाने संकेतांविषयी आहेत. ती कधीही 
वस्तूंविषयीची नसतात, आणि त्यांचा संबंध 
: कोटीं 'शी असतो. हे खरोखर महत्त्वाचे आहे, 
आणि संकेताचा संकेतितार्थाशी असलेला संबंध भिन्न 
कोटींच्या प्रकरणी भिन्न असतो हे मी सांगायला 
विसरायला नको होते. याक्षणी मी वर्गांचा सोपान 
इत्यादीविषयी बोलत नाही, परंतु विघेयाचा त्याच्या 
अर्थांशी असलेला संबंध नावाचा त्याने नामित 
वस्तूशी असलेल्या संबंधाहून वेगळा असतो. “अर्था'ची 
आपण सामान्यपणे समजतो तशी केवळ एक संकल्पना 
नाही, आणि त्यामुळे ' सर्वे संकेतांना अथे असतो ' असे 
एकाच अर्थाने आपण म्हणू शकत नाही, तर अर्थाचे 
म्हणजे संकेतांच्या संक्रेतितार्थाश्ी असलेल्या संबंधांचे 
अनंत आणि सर्वथा भिन्न असणारे प्रकार आहेत. 
उदा. विधानांचा वास्तवाशी असलेला संबंध नावाच्या 
विशेषांशी असलेल्या संबंधाहून अगदी भिन्न आहे, हे 
भापण कोणत्याही वास्तवाशी संबद्ध दोन विधाने 
असतात, परंतु नावांच्या बाबतीत असे नसते ह्याव- 
रून पाहू शकतो. यावरून दिसून येते की विधानाचा 
वास्तवाशी असणारा संबंध नावाच्या विज्ेषाशी 
असणाऱ्या संबंधाहून अगदी भिन्न असतो. वास्तवा- 
पर्यंत पोचायला त्याहून अन्य असा त्यांना नावे 
देण्याचा आणखी एक मार्गे आहे असे आपण समजता 
कामा नये. जी वस्तू आपले लक्ष्य आहे तिच्याविषयी 
उचित संकेताच्या द्वाराच, म्हणजे त्याच्याकडे उचित 
प्रकारे जाणार्‍या संकेताच्या साह्यानेच, आपण पोचू 
शकतो. या कोटिविषयक उपपत्तीच्या बुडाशी अस- 
लेले खरे तात्त्वज्ञानिक सत्य आहे ते हे. 
८, अतिभौतिकीत सहल: काय आहे. 

या मालेतील शेवटच्या व्याख्यानाकडे मी आता 
येतो. येथे मांडलेल्या सिद्धांतांचा अतिभौतिकोच्या 


विविध प्रमेयांवर काय प्रकाश पडतो हे. सुचविण्या- 


-4-4 


करिता मी आतापर्यंत जे बोललो त्याच्या काही 
तात्पर्यांचे दिग्द्शंन करण्याची माझी इच्छा आहे. 
ज्याला तात्त्वज्ञानिक व्याकरण (]0111103010111091 
7811011061 ) म्हणता येईल त्याची मी आतापर्यंत 
चर्चा केली, आणि ते निरूपण करीत असताना मला 
आपल्याला पुष्कळशा शुष्क आणि रुक्ष प्रदेशातून 
स्पावे लागले, परंतु मला वाटते को तात्त्वज्ञानिक 
डप्नाकरणाचे महत्त्व सामान्यपणे मानले जाते त्यापेक्षा 
किती तरी जास्त आहे. मला वाटते की बहुतेक सर्व 
पारंपरिक अतिभोतिकी सदोष व्याकरणातून उद्भूव- 
लेल्या चुकांनी भरलेली आहे, आणि पारंपरिक 
अतिभोतिकोचे बहुतेक सवे प्रभ आणि तिचे निष्कषं 
- मानीव निष्कर्ष-- ज्याला आपण तात्त्वज्ञानिक 
व्याकरण म्हणू शकतो आणि ज्याचे निरूपणमी या 
व्याख्यानांत करीत होतो, त्यात आपण ज्या प्रकारचे 
भेद केले ते न केल्यामुळे उद्भवलेले आहेत. 
एक अतिशय साधे उदाहरण, गणिताच्या तत्त्व- 
ज्ञानाचे, घेऊ या, जर आपण असे मानले की १, २, 
३, ४ आणि बाकीच्या सर्व संख्या या कोणत्या 
तरी अर्थी वस्तू ( ७॥५183) आहेत, जर आप- 
ल्याला असे वाटत असेल की भावलोकात (168111 
० ७शंग्ट ) त्या नावाचे विषय (001608), तर 
आपल्या अतिभोतिकीस एकदम वरेच साहित्य प्राप्त 
होते, आणि अंकगणितीय विधानांचे एक विशिष्ट 
प्रकारचे विदलेषण आपल्याला मिळते. उदा. जेव्हा 
आपण म्हणतो की २ आणि २ ४ होतात, तेव्हा 
आपण असे मानतो कौ आपण असे विधान करतो 
आहोत की ज्याचे २ ही संख्या आणि ४ ही संख्या 
घटक आहेत, आणि याचे आपल्या अत्िभौतिकोय 
दर्शनावर अनेक प्रकारचे परिणाम संभवतात. ज्या 
सिद्धांतांचे आपण आतापर्यंत निरूपण केले त्यांत जर 
थोडेही तथ्य असेल, तर सव संख्या ज्यांना मी ताकि- 
कोय कल्पिते (1०08) 16013 ) म्हणतो त्या 
प्रकारच्या असल्या पाहिजेत. संख्या या वर्गांचे वर्ग 
आहेत, आणि वर्ग ताकिकीय कल्पिते आहेत, म्हणून 
सख्या जणूकाही ह्विवार दुरीकृत (8॥ (७४० 160010- 
४९8 ) कल्पिते, कल्पितांची कल्पिते आहेत. म्हणन 
आपल्या जगाचे अंतिम घटक या संख्या 


ऱ नावाच्या 
चमत्कारिक वस्तु नाहीत. अन्यत्रही हाच न्याय 
लागू आहे. 


नवभारत 


जुले, १९८० 


मी जे काही बोललो त्यात सतत हजर असलेला 
एक हेतू म्हणजे विश्‍लेषणाचे समर्थन, म्हणजे ताकि- 
कोय परमाणुवादाचे, किवा ज्यांच्यातून हे जग बांधले 
गेले आहे अश्या अंतिम केवल वस्तूंकडे आपण व्यव- 
हारात नसलो तरी तत्त्वतः जाऊ शकतो, आणि त्या 
केवलांना दुसऱ्या कशालाही नाही अशा प्रकारची 
सत्ता असते, या मताचे समर्थन. या केवलांचे (७- 
0108) मी स्पष्ट केल्याप्रमाणे अनंत प्रकार आहेत. 
विज्लेष, धर्म, आणि संबंधांचे अनेक स्तर आहेत, 
विविध प्रकारच्या केवलांचा एक सबंध सोपान 
(1160191017) आहे, परंतु जर आपले विवेचन 
बरोबर असेल तर त्या सर्वांना आपापल्या परीने 
अशी सत्ता आहे की जी दुसऱ्या कशालाही नाही. 
जगात असणारा विषयांचा दुसरा एकमेव प्रकार 
म्हणजे ज्यांना आपण वास्तवे म्हणतो त्यांचा, आणि 
वास्तवे ह्या अशा गोष्टी आहेत को त्यांचे प्रतिपादन 
किंवा नकार केला जाऊ शकतो, आणि ज्या अर्थाने 
त्यांचे घटक वस्तु (611 168) आहेत त्या उचित 
अर्थाने त्या मुळीच वस्तू नाहीत. त्यांना आपण नावे 
देऊ शकत नाही यातून ते उघड होते. आपण ती 
नाकारू शकतो, प्रतिपादू शकतो, किवा त्यांचा विचार 
करू शकतो, पण त्यांना आपण नावे देऊ शकत नाही, 
कारण नावे देण्याकरिता ती तेथे नाहीतच. परंतु 
दुसर्‍या एका अर्थी ज्यांच्यामुळे जगाविषयीची विविध 
सत्ये वनतात तो वास्तवे जाणल्याशिवाय आपण जग 
जाणू शकत नाही; पण वास्तवे जाणणे हे केवले 
जाणण्याहून वेगळ्या प्रकारचे आहे. 
या व्याख्यानांत सतत हजर असलेला दुसरा हेतू 
म्हणजे 'ओकमचा वस्तरा! ((0९९811'8 1१७2८01) 
या नावाच्या निदेशात (118311) ) व्यक्‍त झालेला 
हेतू होय, व्यवहारात त्या निदेश्ञाचा संबंध पुढील- 
प्रमाणे येतो £ एखादे विज्ञान, उदा, भौतिकी 
( 0178108 ), ध्या. त्यात आपल्याला सिद्धांतांचा 
एक संग्रह मिळतो, म्हणजे सांकेतिक भाषेतील 
धि गणी जा 
" " शब्दांचा समावेश संकेतांमध्ये 
(8911100153) करीत आहे-- आणि आपली अश्शी 
समजूत असते को ती विधाने त्यांचे योग्य विवरण 
(1161०8 ) केल्यास साधारणपणे खरी 
आहेत, परंतु त्यांत वापरलेल्या संकेतांचा प्रत्यक्ष 


उक 


2. 


स्ज्उ -: 
-:-2 
-करेडगघर चिचव? 
जु ह. 


चंफड 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वक्षान- ४ 


अर्थे काय आहे तो आपल्प्राला माहीत नसतो. त्यांना 
प्रयुक्तावस्थेत ( 111 80 ) असलेला अर्थ कोणत्या 
तरी व्यवहारी (798018०) पद्धतीने स्पष्ट 
करावा लागेल : त्यांना कसला तेरी क्रियात्मक 
(019७७[८8]) किवा भावनात्मक अभिप्राय असून 
तो आपल्याला प्रदत्त (१8५ए॥॥) म्हणून मिळतो, 
परंतु त्याचा ताकिकीय अभिप्राय प्रदत्त नसतो, तर 
तो शोधावा लागतो, आणि आपण जर भोतिकी- 
सारख्या एखाद्या विज्ञानाचे विश्‍लेषण करीत असू 
तर ती सर्व विधाने ज्याच्यातुन निर्माण होतील असे 
अल्पतम आनुभविक साहित्य ( 808188 ) 
-र्नकिवा नुसतेच अल्पतम साहित्य, सर्वथा आनुभविक 
नसलेले सुद्धा-- कोणते असेल हे शोधण्याकरिता 
त्या सर्व विधानांचा अभ्यास आपण करू : केवल 
( आ]18 ) अव्याख्यापित ( प्णतैर्भी000 ) 
वस्तूंची अल्पतप संख्या, आणि अनिष्पादित 
( प१७1101879(00 ) साधकांची अल्पतम 
संख्या कोणती असेल की ज्यांच्यापासुन आरंभ करून 
भपण ज्यांची व्याख्या अवश्य आहे. अशा सवे 
वस्तूंची व्याख्या देऊ शकू आणि ज्यांची सिद्धता देणे 
अवश्य आहे त्यांची सिद्धता देऊ शकू ? ही समस्या; 
मग ती कोणत्याही क्षेत्रातील असो, मुळीच सोपी 
नाही, उलट ती अतिशय कठीण आहे. ती सोड- 
विण्याकरिता अतिशय समृद्ध ताकिकीय तंत्रज्ञान 
छागते, आणिमी या व्याख्यानांत ज्या गोष्टी बोललो 
त्या त्या ताकिकीय तंत्रज्ञानाच्या आरंभीच्या काही 
गोष्टी आणि पहिली पाउले आहेत. जर आपण 
पारंपरिक तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासातून किंवा वाचना” 
तून आपल्याला जी सामान्य विदग्धता लाभते 
तिच्या साह्याने धोपट मार्गाने गेलो तर मी ज्या 
समस्येविषयी बोलतो आहे त्या प्रकारच्या समस्येची 
सोडवणूक आपल्याला सापडणे शक्‍य नाही. ज्याच्या- 
विषयी मी बोलतो आहे त्या सांकेतिक तर्केशास्त्राच्या 
उपकरणांची (9])]10878,ए8 ) आपल्याला पया 
पडते. (त्या विषयाचे सांकेतिक तर्कशास्त्र है वतत 
अपर्याप्त आहे. मला त्याचे वर्णन केवळ तकंशास्त्र 
असे करावेसे वाटते, कारण त्याच्याशिवाय तकेशास्त्र 
काही नाहीच; पण हे इतके औदधत्याचे वाटेल की 


मी ते म्हणायला कचरतो. ) 


३५ 


भौतिकीचे उदाहरण आपण क्षणभर आणखी 
तपासू या. आपण जर भोतिकीशास्त्रज्ञांचे ग्रंथ 
वाचले तर आपल्या लक्षात येते की ते भूताचे 
( 70861 ) परमाणू, 018, कण, इत्यादींमध्ये 
विलोपन करतात (16१000). परंतु काही झाले 
तरी भरताच्या भौतिकीय विइ्लेषणात ज्या प्रकारच्या 
वस्तूंच्या शोधात आपण असतो त्या म्हणजे काळात 
टिकून राहणे आणि अवकाशात भ्रमण करणें या 
दोन बाबतीत भूतासारखेच असलेले भूताचे छोटे 
छोटे खंड. खरे म्हणजे त्यांच्या ठिकाणी भौतिक 
द्रव्याचे सर्वेच लौकिक दैनंदिन धर्म असतात, म्हणजे 
लौकिक व्यवहारातील भूताचे नाही-कारण त्यांना 
चव नसते की वास नसतो, आणि ते असहाय 
डोळ्यांना दिसत नाहीत-तर जेंव्हा आपण लोकिक 
जीवनातून भौतिकीकडे जातो तेव्हा आपण लवकरच 
ज्या धर्माकडे पोचतो ते सवे धमे. या प्रकारच्या वस्तू 
अतिभौतिकीय अर्थाने भूताचे अंतिम घटक नसतात 
असे मी म्हणतो. त्या सर्वे वस्तू ज्या अर्थाने मी बोलत 
होतो त्या अर्थाने ताकिकीय कल्पिते आहेत हे आप- 
ल्याला योग्य विचाराने दिसून येईल. ते ताकिकीय 
कल्पते आहेत असे जेव्हा मी म्हणतो तेव्हा ते मी 
काहीशा अविवेकी दृढोक्‍्तीने (008109108115 ) 
म्हणतो. भौतिकशास्त्रज्ञ या ज्या वस्तूविषयी बोलतो 
त्या सर्व विद्यमान वास्तवात (०0१1 7681109) 
असतील हे शक्‍य आहे, पण त्या तशा आहेत असे 
म्हणायला आपल्याला कसलेही कारण सापडेल हे 
अश्वक्य आहे. या प्रकारच्या विश्‍्लेषणात आपण 
अश्या अवस्थेत येतो. आपल्याला असे दिसते को 
अतिभौतिकीय वस्तू म्हणून प्रस्थापित केली गेलेली 
एखादी वस्तु खरोखरच आहे असे आपण अविवेको 
दढत्वाने मानू शकतो, पण मग त्या वस्तुच्या सत्ते- 
विषयी किवा असत्तेविषयी आपल्याला कसलाच 
यक्तिवाद करता येणार नाही; किवा तसे न करता, 
ज्याच्या ठिकाणी तेच आकारिक धर्मे आहेत, किवा 
ज्याच्या ठिकाणी आपण मानलेल्या अतिभौतिकीय 
वस्तूत असणाऱ्या धर्मासारखे आकारतः असणारे 
धर्मे आहेत, परंतु जे स्वतः अनुभवदत्त वस्तूंचे बनलेले 
आहे, अद्या ताकिकोय कल्पिंताची रचना करू शकतो. 
ते ताकिकीय कल्पित आपल्याला आपल्या मानीव 
अतिभौतिकीय वस्तूच्या जागी प्रतिन्यस्त करता येईल , 


उर्क डा”. ऱ् झं” ” 
-कखगघडरचिघजसचञ* 
ठडडच्या तद तथद्धन ” 
-चंफबशम' ल्प डा 
4) 4 


द 


आणि ते आपल्याला इष्ट अशी सवे वैज्ञानिक कार्ये 
पुरी करील. परमाणु आणि तत्सम इतर सवे वस्तूंच्या 
बाबतीत, म्हणजे सर्व अतिभोतिकोय वस्तूंच्या बाब- 
तीत, मग त्या वस्तू विज्ञानातील असोत की अति- 
भौतिकीतील असोत, असेच असते. अतिभोतिकोय 
वस्तू म्हणजे माझ्या मते ज्या जगांच्या अंतिम घटकांचा 
भाग आहेत असे मानले जाते, परंतु ज्या अनुभव- 
विषय होऊ शकत नाहीत अशा वस्तू-- म्हणजे ज्या 
अनुभवविषय होत नाहीत एवढेच नव्हे, तर ज्या 
अनुभवविषय होऊ शकणाऱ्या वस्तूच मुळी नसतात. 
भूताच्या बाबतीत आपण जे अनुभवविषय असते 
त्याच्यापासून आरंभ करू शकतो-- जे आपण 
पाहतो, ऐकतो, हुंगतो, इत्यादि, सर्व लौकिक 
( ०प्वा1 81% ) वेदनांची दत्ते यांपासुन; किवा 
आपण एखाद्या विशिष्ट लौकिक वस्तूपासून, उदा. 
ह्या टेबलापासून आरंभ करू शकतो, आणि 
विचारू शकतो, को “हे जें टेबल मी आता 
पाहतो आहेते जे मी आठवड्यापूर्वी पाहिले तेच 
टेबल आहे असे जेव्हा मी म्हणतो तेव्हा मला 
काय म्हणायचे असते ?' त्याचे पहिले साधे लौकिक 
उत्तर असे असेल की हे तेच टेबल आहे, हे त्याच्याशी 
एकरूप आहे, त्या दोहोंत द्रव्याची किवा त्याला 
आपल्याला जे काही म्हणायचे असेल त्याची पूर्ण 
अभिन्नता आहे. पण जेव्हा हे दनी साधे उत्तर 
सुचविले जाते तेव्हा या प्रकारच्या मताकरिता 
आपल्याजवळ काही आनुभविक कारण असु शकत 
नाही हे लक्षात ठेवणे अवश्य आहे आणि जर आपण 
ते उत्तर स्वीकारले तर त्याचे कारण एवढेच असते 
की ते आपल्याला आवडते, याहून अन्य काही नाही. 
आपल्याला जे खरोखर माहीत असते ते म्हणजे 
जेव्हा आपण टेबलाकडे पाहतो तेव्हा आपल्याला 
जे दिसिते ते आठवड्यापूर्वी आपण त्याच्याकडे पाहिले 
तेव्हा जे दिसले त्याच्या फार सारखे आहे. या 
सादृश्याखेरीज आपल्याला आणखी एक गोष्ट ज्ञात 
आहे, जय ज्ञात होऊ शकेल हे मी कबल करतो 
आपण कोणाला पैसे देऊन पणे > * 
वसक मनच बन पूणे आठवडाभर 
[यला नेमले असेल 
आणि (रात्रीही प्रकाश ठेवण्यात आला होता असे 
मानले तर) आपल्या लक्षात आले असे 


लकोतेटे 
बल 
सतत त्याच प्रकारचे अवभांस ( 9])]3681411068) 


नवभारत 


जुळे, १९८० 


पुरवीत होते. या पद्धतीने आपण सातत्य 
प्रस्थापित करू हाकलो असतो. आपण ते वस्तुतः 
केलेले नाही, ते टेबल सतत तसेच दिसत होते हे 
आपल्याला माहीत नाही, परंतु ते आपल्याला 
माहीत आहे असे आपण गृहीत धरू, आता 
खरा महत्त्वाचा मुद्या हा आहे; अनेक अवभास 
एकाच टेबलाचे अवभास आहेत असे मानायला 
आपल्याला कोणते आनुभविक कारण आहे? पुन्हा 
पुन्हा आपण म्हणतो की आपण तेच टेबल पाहतो 
ते कश्ञामुळे ? या प्रकरणी लक्षात घ्यायची पहिली 
गोष्ट ही आहे की या प्रश्‍नाचे उत्तर काय आहे याला 
महत्त्व नाही, मात्र ते उत्तर काहीतरी आनुभविक 
असले पाहिजे, द्रव्याच्या अतिभौतिकीय एकत्वाच्या 
साह्याने ते देता येणार नाही, हे आपण ओळखले 
की झाले, आपल्याला अनुभवातून काही तरी असे 
मिळते की ज्यामुळे आपण त्याला एकच टेवल म्हणतो, 
आणि हे एकदा लक्षात आल्यावर मग आपण पुढे 
जाऊन म्हणू शकतो की ते जे काहीतरी ( जे काय 
ते असेल ते ) आपल्याला ते एकच टेंबल आहे 
असे म्हणायला लावते, तेच ते टेबल एक आहे 
याची ब्याख्या असलो पाहिजे, आणि सतत अभिन्न 
(तशा 081 ) असणारे अतिभोतिकीय द्रव्य 
आपल्याला गृहीत धरता येणार नाही. अशिक्षित 
बुद्धीला सादृश्य आणि सतत बदल या संबंधांनी पर- 
स्परांशी बांधलेल्या अत्योन्यान्वित विशेषांच्या व्यव- 
स्थेपेक्षा एकत्वाची कल्पना करणे काहीसे सोपे असते. 
ती कल्पना उघडच अधिक गुंतागुंतीची आहे, पण 
आातुधबिक जगात आपल्याला मिळते ते हेच आहे, 
आणि टेबळात सतत अभिन्न असलेले काहीतरी 
आपल्याला अनुभवात सापडत नाही. म्हणून जेथे 
जथ आपल्याला स्थित्यंतरांतुन कायम राहणारी अशी 
एखादी संतत वस्तू दिसते तेथे तेथे क्रमाने येणारे 
अवभास एकाच वस्तुचे आहेत असे आपल्याला कक्षा- 
मुळ वाटते हा प्रश्‍न आपण विचारला पाहिजे. ते सव 
अवभास एकाच वस्तुचे आहेत असे आपण कशामळे 
म्हणतो ते आपल्याला एकदा सापडले म्हणजे 
आपल्या लक्षात येईल कौ ज्यामुळे आपण तसे म्हणतो 
तेच फक्त निश्चितपणे तेथे एकत्वाचे निदर्शक असते. 
त्याहून जास्त जर तेथे असेल तर ते आपल्याला कळ 
शकत नाही असे मी म्हणेन. आपल्याला जे कळ झकते 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान- ४ 


ते एवढेच असते की परस्परसंबद्ध अद्या अवभासांची 
एक श्रेणी असते, आणि ही अवभासांची श्रेणी म्हणजे 
टेबल अशी व्याख्या मी करीन. या पद्धतीने टेबलाचे 
ताकिकीय कल्पितात विलोपन झाले आहे, कारण 
कोणतीही श्रेणी ही ताकिकीय कल्पित असते. या 
पद्धतीने आपल्या दैनंदिन जगातील सर्व लौकिक 
वस्तूंचे जे खरोखर आहे त्यांच्या जगातून निष्कासन 
होईल, आणि त्यांच्या जागी आपल्याला वेदनात 
ज्यांचा साक्षात्‌ परिचय होतो त्या प्रकारचे अल्पजीवी 
विशेष आहेत असे आपल्याला आढळेल. मी हे स्पष्ट 
करू इच्छितो की मी कश्याचेही अस्तित्व नाकारीत 
नाही; मी फक्त त्यांचे प्रतिपादन करण्याचे नाकारतो 
आहे. ज्याचा काही पुरावा नाही अशा कशाचेही 
अस्तिव प्रतिपादण्याला माझा विरोध आहे, परंतु 
तसेच ज्याच्याविरुद्ध काही पुरावा नाही अशा कशाचे 
अस्तित्व नाकारण्यालाही माझा तितकाच विरोध 
आहे. म्हणून मी त्याचे प्रतिपादवही करीत नाही 
आणि ते नाकारीतही नाही, मी फक्त एवढेच म्हणतो 
की ते ज्ञेयाच्या प्रांतात नाही, आणि ते भौतिकीचाही 
निडचितच भाग नसते ; आणि भौतिकीचे विवरण 
करायचे झाले तर ते आनुभविक वस्तूंच्या परिभाषे- 
तच केलेपाहिजे. जर आपला परमाणु भौतिकीत काही 
कार्ये करणार असेल, आणि तो ते नक्‍कीच करतो, 
तर आपला परमाणू रचना आहे असे म्हणावे लागल, 
आणि वस्तुतः परमाणू म्हणजे विशेषांच्या वर्गांची 
एक श्रेणी आहे असे आपल्या लक्षात येईल. भोतिकीत 
जी प्रक्रिया आपण वापरतो तीच अन्यत्रही वापरावी 
लागेल, भौतिकीती त्या प्रक्रियेच्या प्रयोगाचे 
संक्षिप्त स्पष्टीकरण मी बाहाजगाचे आपले शान 
या माझ्य़ा पुस्तकात, प्रकरणे २ेव ४ यांत 
आहे. 
ज्या गोष्टी आपण सत्‌ समजतो त्यांच्या असत्त- 
बहल मी आतापर्यंत बोललो. पण भ्रम आणि भ्रांती 
यासारख्या ज्या गोष्टी आपण मिथ्या मानतो त्यांच्या 
सत्तेबदृल्ही मला तितक्‍याच जोराने बोलायचे आहे. 
मी आधीच्या व्याख्यानांत स्पष्ट केल्याप्रमाणे भ्रम 
आणि भ्रांती, त्यांच्यापुरताच विचार केला तर, 
नेमक्या दैनंदिन ( 0017977) वेद्यार्थांच्या पात- 
ळीवर असतात. दैनंदिन वेद्यार्थाहून त्यांचा भव एव- 


ढाच आहे की त्यांचे इतर वस्तूंशी म्यीत्याचत 


३७ 


नसतात. स्वत:पुरते पाहिले तर दैनंदिन वेद्यार्थांची 
जी सत्ता असते तीच त्यांचीही असते. जितकी पूर्ण 
(००५01७७) , निरपेक्ष ( 81080]ए.6 ) आणि 
अन्यून ( 0९1166 ) सत्ता कशाचीही असु शकेल 
तितकी त्यांची असते. ज्याप्रमाणे क्षणभंग्‌र वेद्यार्थ 
जगाचे अंतिम घटक आहेत त्याचप्रमाणे त्याही 
अंतिम घटक आहेत. सत्‌ हे स्थायी असले पाहिजे 
असे मानायची आपली वृत्ती आपण आपल्या सहज- 
प्रवृत्तीतूत काढून टाकली पाहिजे हे मला अतिशय 
महत्त्वाचे वाटते. जर एखादी वस्तु खरोखर सत्‌ 
असेल, तर ती सदाकरिता, निदान बराच काळ 
टिकली पाहिजे असा एक अतिभौतिकोय पूर्वग्रह 
चालत आलेला आहे. परंतु माझ्या मते तो पूणे 
चुकीचा आहे. ज्या गोष्टी खरोखरच सत्‌ असतात 
त्या फारच थोडा काळ टिकतात. आता अशा वस्तू 
असतील की ज्या सदासर्वेकाळ, किवा निदान हजारो 
वर्षे टिकणाऱ्या असतील हे मी नाकारीत नाही; मी 
फक्त एवढेच म्हणतो की त्या वस्तू आपल्या अनुभव- 
कक्षेत येत नाहीत, आणि ज्या सत्‌ वस्तू आपण अनुभ- 
वाने जाणतो त्य़ा फारच थोडा वेळ, एक दशांश किंवा 
अर्धा सेकंद किवा असेच काही तरी काळ टिकतात. 
या वस्तूंमध्येच भ्रम आणि भ्रांती आहेत, आणि त्या 
जगाच्या अंतिम घटकांपैकी आहेत. टेबले आणि 
खुर्च्या यासारख्या ज्य़ा वस्तूंना आपण सत्‌ म्हणतो 
त्या सर्व विक्षेषांच्या व वर्गांच्या श्रेणी किवा व्यवस्था 
( 8९90108 ) असतात, आणि विशेष सत्‌ वस्तू 
असतात, आणि विशेष म्हणजे आपल्याला प्राप्त 
होणारे वेद्यार्थे एखादे टेबल किंवा खुर्ची ही विशे- 
षांच्या वर्गांची एक श्रेणी असेल, आणि म्हणून ती 
ताकिकीय कल्पित असेल. त्य़ा विशेषांची सत्ता भ्रांती 
किवा श्नम यांच्या सत्तेच्याच पातळीवर असेल. एखादी 
खर्ची ही वर्गांची श्रेणी कशी आहे हे मला वाटते मी 
समजाऊन सांगावे. कोणतीही खुर्ची दर क्षणाला किती 
तरी अवभास पुरवीत असते. कोणत्याही क्षणी ती 
देत असलेले सर्वे अवभास मिळून एक वगं होतो. हे 
बभासांचे वर्ग दर क्षणाला बदलत असतात. जर 
खुर्ची घेतली आणि तिचा चक्काचूर 
केला, तर ती जे अवभास देईल ते पुर्वी ती देत 
असलेल्या अवभासापेक्षा भिन्न राहतील, आणि 
जरी मी तसे न केलें तरी प्रकाश इत्यादी जसे 


अ 
मी एखादी 


ड््ट 


बदलतात तसे तिचे अवभास बदलत राहतील. 
याप्रमाणे आपल्याला एक काळात विस्तारलेली 
अवभासांची श्रेणी मिळते, आणि मी जेव्हा म्हणतो 
की एखादी खुर्ची म्हणजे वर्गांची श्रेणी आहे तव्हा 
मला हे म्हणायचे असते. हे स्पष्टीकरण फारच 
ढोबळ आहे, परंतु त्याचे वारकावे मी गाळले आहेत, 
कारण तो माझा प्रस्तुत विषय नव्हे. आता या 
सबंध व्यवस्थेचा भाग असलेला प्रत्येक विशेष त्या 
ठयवस्थेतील इतर विश्ेषांशी अनुबद्ध आहे. समजा 
की ही खुर्ची या क्षणी मला पुरवीत असलेला 
अवभास हा विशेष मी निवडला. हा अवभास हीच 
खुर्ची आपणांपेकी कोणालाही या क्षणी पुरवीत 
असलेल्या अवभासाशी, आणि तसेच ती मला 
भविष्यात पुरविणार असलेल्या अवभासांशीही भनु- 
बद्ध आहे. येथे या अवभासापासुन आपण करू 
शकणारे दोन प्रवास आपल्याला एकदम मिळतात, 
आणि तो अवभास त्या खुर्चीच्या इतर अवभासांशी 
निश्‍्चितप्रकारे अन्वित आहे. मी जी पाहतो आहे 
ती सत्‌ वस्तु आहे, भ्रम नव्हे, असे जेव्हा मी म्हणतो 
तेव्हा माझा हा अर्थ असतो, किंवा निदान हा 
असावयास हवा. त्याचा अथे असा की त्याचा इतर 
अवभासांशी असलेल्या अन्वयांचा एक मोठा समूह 
आहे. म्हणजे याक्षणी मला प्राप्त होणारा खुर्चीचा 
अवभास असलेला विझ्षेष एकाकी, सुटा नाही, तर 
तो सुविदित अश्या परिचित अर्थाने इतरांशी अक्ल 
तर्‍हेने अनुबद्ध आहे कौ त्यामुळे आपल्या इतर 
भवभासांविषयी आपल्या अपेक्षा पूर्ण होतात. आणि 
म्हणून जेव्हा आपण एखादी खुर्ची विकत घेतो तेव्हा 
आपण ती त्याक्षणी आपल्याला जो अवभास देते 
तेवढाच फक्त विकत घेतो असे नव्हे, तर घरी 
गल्यावर ती जे इतर अनेक अवभास भापल्याला 
देणार आहे तेही घेतो. जर ती खुर्ची भ्रांतिमलक 
असती तर घरी गेल्यावर तिने कसलेच उ. 
पुरविले नसते, आणि आपल्याला विकत घ्यावीशी 
वाटावी अशी वस्तू ती राहिली नसती. ज्याला मीन 
सत्‌ म्हणतो तो विशेष परस्परास्वित व्यवस्थेपैकी एक 
असतो, पण ज्याला आपण भ्रांति 

नसतो. जगातील सभ्य ( 
इतर सभ्य विशेषांश्ी सभ्य 


अन्‌ 
असतात. कधीकधी आपल ड्न्दध 


ल्याला एखादा उच्छंखल 


नवभारत 


चे अवभास ' 


जुले, १९८० 


विशेष भेटतो, उदा. केवळ दृश्य खुर्ची, जिच्यावर 
आपण बसु शकत नाही, आणि त्याला आपण भ्रांत 
किंवा भ्रामक (1181]॥01118101) ) म्हणतो आणि 
त्यावर आपला अपकशव्दांचा संग्रह रिकामा करतो. 
त्याला मिथ्या म्हणण्याचा आपला अर्थ हाच असतो, 
कारण “मिथ्या * हा शब्द त्याप्रकारे वापरला असता 
निदाव्यंजक शब्द आहे आणि जे खरोखर * असत्‌! 
असेल त्याविषयी ञापण तो कधीच वापरणार नाही, 
कारण त्याचा आपल्याला एवढा रागच येणार नाही. 

मी आणखी काही उदाहरणे घेतो. कोणीही 
पुरुष ( 61501. ) घ्या. आपला मित्र जोन्स जेव्हा 
आपल्याला भेटतो तेव्हा आपण कशामुळे म्हणतो, 
“अरे, हा तर जोन्स !  जोन्सच्या अंतरंगात कोणी- 
एक अतिभौतिकीय वस्तु टिकून आहे म्हणून खासच 
नव्हे, कारण जरी अक्षी वस्तू असली तरी आपण 
जेव्हा जोन्सला रस्त्यावरून येताना पाहतो तेव्हा 
ती आपल्याला नक्कीच दिसत नाही. त्या वस्तूचा 
शपल्याला परिचय नाही, ती आनुभविक प्रदत्त 
नसते. म्हणून उघडच त्याचे जे आनुभविक अवभास 
भापल्याला प्राप्त होतात त्यांत, त्यांच्या परस्पर- 
संबंधांत असे काही असते की ज्यामुळे ते सवे अव- 
भास आपण एकत्र करू शकतो आणि म्हणू शकतो 
की “ हे सर्व अवभास ज्यांना एका पुरुषाचे अवभास 
असे मी म्हणतो तसे आहेत!; आणि ज्याच्यामुळे हे 
सर्व अवभास मी एकत्र करतो ते काहीतरी म्हणजे 
कोण्या अतिभोतिकीय विषयीचे (8000०) टिकून 
राहणे नव्हे, कारण अज्ली वस्तू असो किंवा नसो, 
ती अनुभवात आपल्याला दिली जात नाही, उलट 
जिच्यामुळे आपण ' भरे, हा तर जोन्स ' असे म्हणतो 
ती गोष्ट अनुभवदत्त असते. म्हणून जोन्स जसा 
आपल्याला ज्ञात आहे तसा तो सुच्चग्रासारख्या 
अहूमुळे बनलेला नाही, आणि आपल्याला त्याच्या 
अवभासात असे अन्योन्यान्वय शोधावे लागतात की 
ज्यामुळे आपण त्यांचे एकत्रीकरण करू शकतो 
आणि ते सवं एका पुरुषाचे अवभास आहेत असे 
म्हणू शकतो, हे अन्योन्यान्वय भापल्या स्वतःच्या 
बाबतीत आणि इतर पुरुषांच्या बाबतीत भिन्न अस- 


तात. आपल्या स्वत:च्या बाबतीत आपल्याला जास्त 
साहित्य सापडते. 


भापल्याजवळ अ 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान- ४ 


स्मृती, आणि आपली सवं अंतर्वेदनेही (0781110 
381188170115 ) असतात, त्यामुळे आपल्याजवळ 
अधिक समृद्ध सामग्री असते, आणि म्हणून दुसऱ्या 
एखाद्या पुरुषाच्या तदेवतेबद्दल ( 10१011५ ) 
आपली चूक होण्याची जेवढी शक्‍यता असते त्यापेक्षा 
स्वत:च्या तदेवतेबद्दळ पुष्कळच कमी असते. 
अर्थात्‌ असेही घडते को स्वतःच्या तदेवतेबद्दलही 
चुका होतात, उदा. विभक्त पुरुषत्वाच्या ( एए- 
116 ]061801891119 ) प्रकरणी; परंतु सामा- 
न्यपणे आपण आपणच आहोत हे आपण ओळखतो, 
कारण आपल्याजवळ आपल्या एकत्वाची गमक 
सामग्री इतरांजवळ असते त्यापेक्षा जास्त असते, 
आणि आपण आपणच आहोत हे आपण ओळखतो 
ते अहंप्रत्ययाने नव्हे, तर स्मृती, आपल्याला कसे 
वाटते, आणि आपण कसे दिसतो, आणि या प्रका- 
रच्या इतर कितीतरी गोष्टींच्या साह्याने. पण ही 
सवे आनुभविक प्रदत्त आहेत, आणि त्यांमुळे अपण 
म्हणू शकतो की ज्या पुरुषाला काल काहीतरी झाले 
तो आपणच होतो. त्यामुळे आपण एका सुत्रावर एक 
अनुभवांचा सबंध समूह आपले म्हणून ओवू शकतो, 


आणि तसेच इतरांचे अनुभवही त्यांचे म्हणून एकत 


करता येतात ते स्थायी अहंचे अस्तित्व न मानताही, 
प्रत्यक्ष अनुभवविषय असणाऱया संबंधांच्या साह्याने. 
आपण ज्याच्या शोधात आहोत त्य़ाच्य़ा दृष्टीने, 
दोन अनुभवांमधील ज्या दत्त ( ष्टां४0 ) आढे 
भविक संबंधामुळे आपण ' हे दोन अनुभव एकाच 
पुरुषाचे आहेत ' असे म्हणू शकतो, तो संबंध नेमका 
कोणता असेल याला महत्त्व नाही. तो संबंध नेमका 
कोणता आहे याला महत्त्व नाही, कारण पुरुषाच्या 
रचनेचे (०0118(1ए०101) ताकिकीय सुत्र (10- 
शां] 10111ए]8 ) तो संबंध कोणताही असला 
तरी एकच असते, आणि शिवाय दोन अनुभव एकाच 
पुरुषाचे आहेत हे आपण जाणू शकतो यावरून असा 
संबंध आहे आणि तो विश्‍लेषणाने निश्चित करता 
यईल हे सिद्ध होते. आपण त्या संबंधाला रस म्ह्णू 
या. आपण असे म्हणू या की जेव्हा दोन अनुभवांचा 
परस्परांशी स हा संबंध असतो तेव्हा ते एकाच 
[ ४. शण ॥॥७०]), 


अन्‌भववादी तत्त्वज्ञानाचा एक अग्रगामी, “ अनु. ] 


( १८३८-१९ १६ ), विख्या 


३९ 


पुरुषाचे अनुभव असतात असे म्हणतात. “ एकाच 
पुरुषाचे अनुभव ' या वचनाचा अर्थ मी काय करतो 
याची ती व्याख्या आहे. आपण संख्यांच्या व्याख्येच्या 
बाबतीत जो विधी वापरतो तोच येथेही आपण 
वापरतो. आपण प्रथम दोन वर्गांची “ संख्या एकच 
आहे याच्या अर्थाची व्याख्या करतो, आणि मग 
संख्या म्हणजे काय याची व्याख्या करतो. ज्याला क्ष 
हा दत्त अनुभव आहे असा पुरुष म्हणजे ज्याला क्ष 
हा अनुभव आहे ' त्याच पुरुषाचे जे अनुभव आहेत 
अक्या सर्वे अनुभवांचा वर्ग. जेव्हा दोन घटनांमध्ये स 
हा संबंध, म्हणजे ज्या संबंधामुळे ते एकाच पुरुषाचे 
अनुभव आहेत असे आपण म्हणू शकतो तो संबंध, 
असतो, तेव्हा त्या समपुरुषी (५010078019 1) घटना 
आहेत असे आपण म्हणू शकतो. ज्याला अमुक अनुभव 
आहे अश्या पुरुषाची व्याख्या आपण त्या अनुभवाशी 
समपुरुषी असणारे अनुभव अशी करू शकतो, आणि 
ते अनुभव वर्गांपेक्षा श्रेणींच्या स्वरूपात आहेत असे 
म्हणणे कदाचित्‌ अधिक चांगले होईल, कारण 


पुरुषाच्या जीवनाचा आरंभ कुठे झाला आणि 
त्याचा अंत कुठे झाला ते आपल्याला जाणून घ्यायचे 


असते. म्हणून भाषण म्हणू या कौ पुरुष म्हणजे 
अनभवांची एक विशिष्ट श्रेणी. अतिभौतिकीय अहं 
असू शकेल हे आपण नाकारणार नाही. आपण फक्त 
एवढेच म्हणू की त्या प्रश्‍नाशी आपल्याला कतेव्य 
नाही, कारण त्या गोष्टीविषयी आपल्याला काहीही 
माहिती नसते, आणि असही शकत नाही, आणि 
म्हणून ती वस्तू विज्ञानात येणारी असु शकत नाही. 
आपल्याला जे ज्ञात असते ते म्हणजे ज्या अनुभवांचा 
एखादा पुरुष बनतो त्यांची श्रेणी, आणि ही श्रेणी 
स्मृतीसारख्य़ा काही अनुभवविषय संबंधांच्या साह्याने 
रचलेली असते. 

मी आणखी एक उदाहरण घेतो. आपल्या पद्ध- 
तीचा उपयोग जिच्या निरूपणात होऊ शकतो अशा 
एका समस्येचे ते उदाहरण आहे. आपणा सर्वांना 
उदासीन एकंवादाची ( 1160118] 1101181700 ) 
अमेरिकन उपपत्ती माहीत आहे. ही उपपत्ती खरोखर 
विल्यम जेम्सपासून निघाली, आणि ती कमी विक- 
सित स्वरूपात माखच्या' ग्रंथातही सुचविलेली दिसते. 


त्यात ऑस्ट्रियन तत्त्वज्ञ आणि आधुनिक 


४० 


उदासीन एकवादाची उपपत्ती असे प्रतिपादते कौ 
मानस आणि भौतिक यांतील भेंद केवळ मांडणीचा, 
विन्यासाचा आहे, मानस आणि भौतिक वस्तूतील 
विन्यस्त द्रव्य सवेथा एकच आहे, त्यांच्यातील भेद 
एवढाच आहे की एखाद्या वस्तुकडे आपण एका विशिष्ट 
संदर्भात काही वस्तृंपैकी एक म्हणून पाहतो तेव्हा ती 
मानसशास्त्रातील वस्तू असते, परंतु तिच्याकडे आपण 
अन्य संदर्भात इतर वस्तूंवैकी एक म्हणून पाहतो तेव्हा 
ती भौतिकशास्त्रीय वस्तू असते, आणि त्यांचा भेद 
आपण त्या वस्तुकडे कोणत्या संदर्भात पाहात आहोत 
याने झालेला असतो. तो भेद लंडनमधील रहिवाद्यांची 
मांडणी आपण वर्णानुक्रमाने किंवा भोगोलिक क्रमाने 
करतो त्याच प्रकारचा असतो. विल्यम जेम्सच्या 
मतानुसार जगाच्या द्रव्याची रचना दोन तऱ्हांनी 
होऊ शकते. एका रचनेत आपल्याला भौतिकशास्त्र 
मिळते, आणि दुसरीत मानसशास्त्र. ते अगदी ओळी 
आणि स्तंभ यांच्यासारखे आहे. ओळी आणि स्तंभ 
अशा रचनेत एखाद्या वस्तृकडे आपण एखाद्या 
ओळीची सदस्य म्हणून पाहू शकतो, किवा एखाद्या 
स्तंभाची सदस्य म्हणून; दोन्ही प्रकरणी द्रव्य एकच 
असते, परंतु त्याचा संदर्भ भिन्न असतो. 
आपण जर मला थोडे जास्त सरलीकरण कर- 
ण्याची परवानगी दिली तर मी उदासीन एकवादा- 
विषयी आणखी जास्त सांगू शकेन, पण मी उचित 
आहे त्यापेक्षा जास्न सरलीकरण करतो आहे हे 
आपण लक्षात ठेवावे, कारण त्यात सर्व बारकावे 
आणि विक्षेषके ( १७]1009110118 ) घालण्यास 
वेळ नाही. एका क्षणापुर्वी मी जे अवभास खुर्ची 
पुरविते त्यांच्याविषयी बोलत होतो. येथील खूर्च्या- 
पैकी कोणतीही एक घ्या. आपण सवे तिच्याकडे पाहू 
शकतो, आणि प्रत्येकाला ती भिन्न अवभास देते. हे 
सारे अवभास एकत्र केले, त्यात ती खुर्ची याक्षणी 
आपल्प्रा सर्वांना देत असलेल्या सर्व अवभासांचा 
समावेश केला, तर आपल्याला जे मिळते ते भौतिक- 
झास्त्राचा विषय असते. त्यामुळे जर कोणी वेद्यार्थ 
काहा: आणि जे वेद्यार्थ कोणत्याही क्षणी भिन्न 
व्यक्तीना अवभासतात, आणि जे आपण सामान्यपणे 
एकाच भौतिक वस्तूचे अवभास आहेत असे म्हण 
त्या सर्वांची जर रचना केली, तर तो वेद्यार्थांचा वर्ग 
भापल्याला असे काही देईल की जे भौतिकीचा विषय 


नवभारत 


जुले, १९८० 


असेल, म्हणजे या क्षणीची खुर्ची. उलट जर ती खर्ची 
जे अवभास याक्षणी सर्वांना देते ते घेण्याऐवजी आपण 
या खोलीतील सवे खुर्च्या जे अवभास मला पुरवितात 
ते सर्वे अवभास घेतले, तर मला विश्षेषांचा अगदीच 
भिन्न गट मिळतो. भिन्न खर्च्या जे अवभास मला 
याक्षणी देतात त्यांतून जे उद्भवते ते मानसशास्त्राचा 
विषय असेल, कारण त्यात माझे त्या क्षणीचे अनुभव 
असतील. स्थूलमानाने बोलायचे तर, विल्यम जेम्सच्या 
म्हणण्याचा जो एक विस्तार मानता येईल, त्यानुसार 
भौतिकशास्त्र आणि मानसशास्त्र यांमधील भेदाची 
व्याख्या वरीलप्रमाणे होईल. 

आपण सामान्यपणे गृहीत धरतो की ज्याला 
आपण खुर्ची पाहणे म्हणतो ते एक घटित (1011610- 
1061101 ) आहे. परंतु उदासीन एकवादानुसार 
ज्याला मी माझे खुर्ची पाहणे म्हणतो ते म्हणजे फक्त 
एका विशेषाचे अस्तित्व, म्हणजे त्या खुर्चीचा 
त्याक्षणी वेद्यार्थ असलेल्या विज्षेषाचे अस्तित्व. आणि 
मी आणि खुर्ची दोन्ही ताकिकीय कल्पिते आहेत. 
दोन्ही विशेषांच्या वर्गांची एकेक श्रेणी आहेत, आणि 
त्यांपैकी एक ज्याला आपण माझे खुर्ची पाहणे 
म्हणतो तो विशेष असेल. ती खुर्ची या क्षणी मला जो 
अवभास पुरवीत आहे तो माझाही सदस्य आहे आणि 
खुर्चीचाही आहे, आणि मी आणि खुर्ची दोन्ही ताकि- 
कोय कल्पिते आहोत. निदान जर आपण उदासीन एक- 
वादाचे समथन करण्यात गुंतलो असू तर या मताचा 
विचार आपल्याला करता येईल. अश्ली केवल वस्तू 
नाही को जिच्य़ाकडे अंगुलिनिदेश करून आपण म्हणू 
शकू : पू भौतिक आहे, मानस नव्हे. विल्यम 
जम्स आण उदासीन एकवादी यांच्या मतानुसार 
आपण घेतलेल्या कोणत्याही केवल वस्तुसंबंधाने 
हो गोष्ट खरी असणार नाही. अशा प्रकारची 
कोणतीही वस्तू भौतिक श्रेणीची आणि तसेच मानस 
श्रेणीचीही सदस्य असेल, आता मला असे म्हणा- 
यचे आहे की उदासीन एकवादासारखी एखादी 
उपपत्ती आपल्याला तपासून पाहायची असेल, म्हणजे 
ती खरी आहे कौ खोटी हे शोधून काढायचे 
असल, तर ज्या तकंश्ास्त्रीय उपपत्तीचे निरूपण 
मी करीत आहे तिची आपल्याला पूर्णे माहिती 
असल्याशिवाय आपल्याला फारसे अंतर जाता 
येईल ही आशा व्यर्थ आहे. तसे नसेळ तर, दिलेल्या 


-करखगघन चिनचे 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान-४ 


सामग्रीतून आपल्याला काय निमिता येईल, आप- 
ल्याला मानसशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र यांत हवे 
असलेले धर्म ज्यांत आहेत अशी ताकिकीय कल्पित 
आपण निर्मू शकू की नाही, हे आपल्याला कदापि 
सांगता येणार नाही. त्याप्रकारचा निर्णय करणे हे 
फार कठीण आहे, आपल्याजवळ जर तांविक नैठुण्य 
मोठ्या प्रमाणात खरोखर असेल तरच ते आपण 

निश्‍चित करू शकतो. हे म्हटल्यानंतर उदासीन 
एकवाद खरा आहे की नाही हे मी शोधून काढले 
आहे असे मी आपल्याला सांगायला हवे, कारण 
नाहीतर तकंश्ास्त्राचा या प्रकरणी काही उपयोग 
आहे याच्यावर आपण विश्‍वास ठेवणार नाही. 
परंतु तो खरा आहे की खोटा हे मला माहीत आहें 
असा दावा मी करीत नाही. तो खरा असेल असे 
मानप्याकडे माझा अधिकाधिक कल होतो आहे. 
त्यात उद्भूवणाऱ्या अडचणींचा निरास कल्पकतेच्या 
साह्याने करता येईल असे मला अधिकाधिक वाटते. 
पण तरीही काही अडचणी आहेतच, काही 
समस्या आहेत, आणि त्यांपैकी काहींचा उल्लेख 
मी या व्याख्यानांच्या ओघात केलाच आहे. एक 
कक म्हणजे विश्‍वासाची समस्या, आणि दुसरी 
हणजे दोन क्रिप्रापदे असलेल्या वास्तवांचे प्रकार, 
जर अशी वास्तवे असतील तर मला वाटते की 
त्यामुळे उदासीन एकवादाला अडचण निर्माण होईल; 
पेस्तु मी दाखवीत होतो त्याप्रमाणे जिला आपण 
वेतनवाद ( 8119४10118 ) म्हणतो, आणि 
जी ताकिकीत: उदासीन एकवादाच्या जातीची 
आहे, अशी एक उपपत्ती आहे, आणि ती उपपत्ती 
पाते दोन क्रियापदे आहेत अशा वास्तवांचा 
निरास करील आणि म्हणून ती उदासीन ए* 
वादाविरुद्ध च्या त्या यक्‍्तिवादाचा निकाल लावील. 
परतु दुसऱ्या बाजला हा, “आता ” ' टा 

भाणि अज्ञा प्रकारच्या इतर शब्दांनी निर्दिष्ट 
होणाऱ्या दृढविशेषांवर आधारलेला युक्तिवाद आहे. 
माझ्या मते या दढविशेषांची संगती विशेष आणि 
वेशषेषाचा अनुभव यांत भेद न करणार्‍या मगा 
छावणे फारसे सोपे नाही. परंतु दृढविदेषांविषयींचा 
पक्तिवाद इतका नाजूक आणि सूक्ष्म आहे की ती 
वेध आहे को नाही याविषयी माझी खात्री होत 
नाही, आणि मला वाटते कौ आपण जितका जास्त 

न. भा. ६ 


४१ 


काळ तत्त्वज्ञानाच्या मागे लागतो तितके आपली 
तकंदोषांनी किती फसगत होते हे आपल्या 
अधिकाधिक लक्षात येते, आणि ज्या युक्‍्तिवादात 
थोडेही काही सुक्ष्म किंवा निसरडे आहे, आणि 
जो ग्रहण करण्यास थोडाही कठीण आहेतो वैध 
आहे अश्नी खात्री कमी कमी होत जाते. त्यामुळे 
या सर्वे युवितवादांविषयी मी काहीसा साशंक आणि 
सावध आहे, आणि त्यामुळे जरी उदासीन एक- 
वादाचे सत्यासत्यत्व निश्‍चित करायचे तर ते 
अशाच उपायांनी शक्‍य आहे याविषयी माझी खात्री 
असली, तरी उदासीन एकवाद सत्य आहे की नाही 
हे ज्ञान असण्याचा दावा मी करीत नाही. भविष्यात 
ते कळू शकेल याविषयी मी अगदीच निराश नाही, 
परंतु अजून तरी ते मळा कळले आहे असा दावा मी 


करीत नाही. की 
मी या व्याख्यानात आधी त्याप्रमाणे एक 


गोष्ट जी आपल्या तंत्रामुळे साध्य होते ती म्हणजे 
सांकेतिक च्या एका संघाताची रचना अल्प- 
तम सामग्रीच्या साह्याने करण्याचे साधन ते देते 
आणि त्या सामग्रीत होणारी प्रत्येक घट चुकीची 
भीती कमी करते. समजा की आपले भौतिकशास्त्र 
आपण वस्तूंची एक विशिष्ट संख्या आणि साधकांची 
एक विशिष्ट संख्या यांतून निर्माण केले. समजा 
की थोड्याशा कल्पकतेने आपण त्यांपैकी अर्ध्या 
वस्तू आणि अर्धी साधके यांच्यावाचून आपला 
कार्यभाग उरकू शकलो, तर आपण चुकीचे 
भय नक्कीच कमी केले आहे; कारण- जव 
आपल्याजवळ पूर्वी १० वस्तू आणि व ळर 
साधके होती, तेथे त्यांच्यापैकी ५ अर्थातच 
समर्थनीय असतील, पण जर आताची ५ ठीक अस- 
तील तर पूर्वीची १० ठीक होती हा व्यत्यास खरा 
नाही. म्हणून वस्त आणि साधके यांच्या प्रत्येक 

बरोबर चुकीचे भयही घटते. जेव्हा मी मघाशी 
ती म्हणालो की त्याच्या अव- 


>बलाविषयी बोलताना 
वा र्‍या द्रव्याचे अस्तित्व मी 


मागे कण 
मागं एका टि 
पा वहा ते याच तत्त्वाचे उदाहरण होते. 


1 री तेव्ह : 
मातीत क क्रमश: येणारे अवभास 
जर त्याखेरीज एक 


४२ 


कमी होईल, आपण जर अतिभौतिकोय टेबलाचे 
अस्तित्व नाकारायला बांधले गेलो असु, तर चुकीचे 
भय कमी असेलच असे नाही; चुकीचे भय कमी 
करणे हा ओकमच्या वस्तर्‍याचा फायदा आहे. त्या 
दृष्टीने पाहिले तर आपली सबंध समस्या ही तत्त्व- 
ज्ञानाची नसून विज्ञानाची आहे असे म्हणता येईल. 
हे कदाचित्‌ खरे असेल असे मला वाटते, पण विज्ञान 
आणि तत्त्वज्ञान यांच्यातील एकमेव फरक माझ्या 
मते एवढाच आहे की विज्ञान म्हणजे जे 
आपल्याला ज्ञात असते ते, तर तत्त्वज्ञान म्हणजे 
जे आपल्याला ज्ञात नसते ते. तत्त्वज्ञान म्हणजे 
विज्ञानाचा तो भाग कौ ज्याविषयी लोक मते वनवू 
शकतात, पण ज्याविषयी ज्ञान त्यांना नसते. म्हणून 
ज्ञानात होणार्‍या प्रत्येक वाढीने तत्त्वज्ञानापासून 
एकेक समस्या हिरावून घेतली जाते, आणि जर 
गणितीय तकंशास्त्राच्या प्रक्रियेत काही सत्य असेल, 
तिच्यात जर काही मूल्य असेल, तर असे निष्पन्न 
होईल की ज्या तत्त्वज्ञानातील समस्या आहेत 
त्यांपैकी बर्‍याचशा तत्त्वज्ञानातून निघून विज्ञानात 
गेल्या असतील. आणि ज्या क्षणी त्यांची सोडवणक 
शक्‍य होते त्याक्षणी तात्त्वज्ञानिक मनाला त्यांत 
रस वाटेनासा होतो, कारण ज्यांना तत्त्वज्ञान आ वडते 
त्यांपैकी बर्‍याच लोकांना त्याचे आकर्षण त्यात 
असणारे वितर्काचे ( 8090ए]8101 ) स्वातंत्र्य, 
किवा उपन्यासांत (0 7])01116503) विहार करता 
येण्याची शक्‍यता, यांत असते. काय सत्य असू 
शकेल याची आपण कल्पना करू शकतो, आणि 
हा उद्योग जोपर्यंत सत्य काय आहे. हे आपल्याला 
ज्ञात नसते तोपर्यंत महत्त्वाचा असतो. परंतु सत्य 
एकदा गवसले को त्या क्षेत्रातील फलदायी कल्पना- 
विहार संपुष्टात येतो, आणि आपल्याला तं, 


सोडून दुसरीकडे जावे लागते. र 


ज्याप्रमाणे अमेरिकेत 


नवभारत 


जुळे, १९८० 


अशी कुटुंबे आहेत की जी यात्रिक पितरांच्या 
( शोष्टाण 1७10613 ) काळापासुन सतत 
पह्चिमेकडे जंगलात स्थलांतर करीत, कारण 
त्यांना नागरित ( ०ाऱां]1260 ) जीवन आवडत 
नसे, त्याचप्रमाणे तत्त्वज्ञानीही साहसी वृत्तीचा 
असतो आणि त्याला अनिश्चिततेच्या प्रांतांत 
विहार करायला आवडते. तत्त्वज्ञानातून विज्ञानाकडे 
एखादा प्रांत जाणे ही गोष्ट एका महत्त्वाच्या 
आणि उपयुक्त मन:ःप्रकाराला न रुचणारी 
आहे. गणितीय तकेशास्त्राच्या ज्या प्रयोगांकडे 
( 9011081101 ) मी आपले लक्ष वेधीत होतो 
त्यांपैकी बर्‍याचशा प्रयोगांच्या वावतीत हे खरे आहे 
असे मला वाटते. त्यामुळे ते रूक्ष, परिच्छिन्न 
( 1७७७७ ) आणि पद्धतशीर होते, आणि त्यामुळे 
त्याशी जेव्हा मन मानेल तसा व्यवहार करता येत 
होता तेव्हा त्यात असलेला एक गुण हिरावून घेतला 
जातो. याकरिता मला दिलगिरी दाखवायला पाहिजे 
असे मला वाटत नाही, कारण ते खरे असेल, तर ते 
खरे आहे. ते खरे नसेल तर मात्र मळा आपली 
क्षमा मागायला पाहिजे; पण जर ते खरे असेल तर तो 
माजा दोष नव्हे, आणि म्हणून जगातील कुठल्याही 
सक्षपणाबद्दळल किंवा मंदपणावद्दढ आपली क्षमा 
मागावी असे मला वाटत नाही. मी हेही म्हणेत, की 
ज्यांना गणितात रुची आहे, ज्पांना सांकेतिक रचना 
आवडतात, त्यांना त्याप्रकारचे जग फारच आनंद- 
दायक वाटते, आणि आपल्याला जर ते अन्यथा 
आकर्षक वाटले नाही, तर फक्त गणिताची आवड 
प्राप्त करून घेणे एवढेच अवश्य आहे. मग आपलें 
जग अतिशय आनंददायक भाहे. असे आपल्याला 
कळून येईल, आणि या निष्कर्षाने मी ही व्याख्यान- 
माला समाप्त करतो. 


४. अमेरिकेत प्लिमथ, मस व 
 मसेच्युसेट्स्‌ येथे १६२० वसाहूत स्थापन करणारे इंग्लिश प्यरिटन. 


"यप नियसज 
-रढडरटण 


२७ ४७ ॥४तथदधनत, 
१.८ र 
ने 
स 


राज्य 


आ. ह. साळुंखे 


बृहस्पती : लोकायतदर्वांनाचा प्रवर्तक 


होता ृहस्पती हा देवांचा गुरू व पुरोहित मानला जात 
व की वृहुस्पती लोकायतदशनाचा ( म्हणजेच 
आणि न्न ) प्रवर्तक मानला जात होता आणि 
डी प्रवातित केलेल्या लोकायतदशशंनाने 
देबवि वस नाकारलेले आहे. देवांच्या गुरूनेच 
लवा स्तत्व नाकारणारे दर्शन प्रवतित केले, 
हा पती. मर्थे होतो. हे का व कसे घडले याक 
गुंता आहे य दशंनांच्या इतिहासातील एक विलक्षण 
रोत्या या कोणीही त्य़ाची समाधानकारक 
लोळत. भा णूक केलेली नाही, असे निदान मला 
यांनी एक एव तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
म्हणतात 2, विचार मांडलेला आहे. ते 
आवे हि चार्वाकमताचा पहिला तत्त्वचितक किवा 
सांगती सुव होय, असे भारतीय दर्शनेतिहास 
याचा री गा नाही, भसे देवगुरूच म्हणत आहे, असा 
सत्य का भ- घाभासपुणं ध्वनितार्थ आहे. ऐतिहासिक 
शंका नाही कयी असेना, ध्वनितार्थ मार्मिक आहे, यात 
शोतात र ( प्रा. सदाशिव आठवलेकृत * नि 
येथे ज्या णि तत्त्वज्ञान; प्रस्तावना- प ४). त्या 
मनीजडा कदी ध्वनितार्थाचा न निर्देश केला आहे, 
शोध घे नतार्थाच्या आधारे ऐतिहासिक घटनांचा 
मि तळा तर या बाबतीतील ऐतिहासिक सत्य 
पे असे मला वाटते. प्रस्तुत लेखात ते 
विक, सक सत्य मांडून उपरिनिदिष्ट गृंत्याची सोड- 
[क करण्याचा एक प्रयत्न केलेला आहे. 


विक का हा देवांचा गुरू होता, याचा अर्थ ऐति- 
मानतो दृष्ट्या तो आर्यांचा गुरू होता, असे मी 
प्रवर्तन ; या देवगुरू बृहस्पतीने लोकायतदशेनाचे 
भ्या केले, न सांगणारे अनेक पुरावे असुन त्यांपैकी 
मोड काहींचा येथे निर्देश करीत आहे. सा 
यावरील ( १.१.६ ) प्रभाकराची ' बृहती व 


शालिमिश्राची क्रजुविमलापञ्चिका या ग्रंथांमध्ये 
सुरगुरूच्या नास्तिक दर्शनाचा निदेश आहे. सर्वे- 
दशंनसंग्रह, खंडतखंडखाद्य, प्रबोधचंद्रोदय इ. ग्रंथां- 
नीही या मताला पुष्टी दिली आहे. श्री. द. वा, 
जोग यांनीही देवगुरू बृहस्पती हा चार्वाकदर्शनाचा 
संस्थापक असला पाहिजे, असे म्हटले आहे. (भार- 
तीय दर्शन संग्रह-पू. २) 
प्रा, सदाशिव आठवले यांचे मत मात्र वेगळे 
आहे. ते म्हणतात, * तेव्हा उपनिषदांतला, पुराणां- 
तला आणि कथाकाव्यांतला बृहस्पती, - देवगुरू, 
राक्षसवंचक वृहस्पती- हा चार्वाकदशंनाचा संस्थापक 
निश्‍चित नव्हे. (चार्वाक-इतिहास आणि तत्त्व- 
ज्ञान-पृ. ३२-३२) 
देवगुरू बृहस्पती हा चार्वाकदशेंनाचा प्रवर्तक 
होता, है मंत ब्वैदिक परंपरेतील बहुधा कोणत्याही 
ग्रंथकाराने नाकारलेले नाही; एवढेच नव्हे, तर ते 
सर्वांनी एखाद्या सर्वेसामान्य सिद्धांताप्रमाणे गृहीत 
धरलेले आहे, ही गोष्ट या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाची 
आहे. असे मला वाटते. वस्तुतः चार्वाकदरशनाचे 
खंडन करण्याची एकही संधी वैदिक ग्रंथकारांनी 
सोडलेली नाही. त्यांनी चार्वाकदर्शनांवर नेहमीच 
प्रखर हल्ले चढविलेले आहेत, अशा स्थितीत, 
देवांचा गुरू हाच चार्वाकदर्नांचा प्रवतंक आहे, हे 
मत जर अर्नंतिहासिक असते, तर वैदिक ग्रंथकार 
पडले असते. परंतु प्रत्यक्षात तसे 


या मतावर तुटून प त 
घडलेले दिसत नाही. उलट, एरव्ही चार्वाकांना 
झोडपून काढणारे वा त्यांचे खंडन करणारे मोठमोठे 


ग्रंथकारही या मताला मान्यता देतात, याचा अर्थे 
ते एक वादातीत व संशयातीत असे ऐतिहासिक सत्य 
असले पाहिंजे. अन्यथा वैदिक ग्रंथकारांनी इतक्या 
निमूटपणे त्याला कधीही मान्यता दिली नसती. 


कत्या री 
-ऐओोरओ|| ष्ट 


> 
४४ नवभारत जुल, १९८० 


आता बृहस्पती हा देवांचा गुरू ( म्हणजेच 
ऐतिहासिक दृष्ट्या आर्यांचा गुरू ) असताना त्याने 
देवविरोधी नास्तिक मताचे प्रवतंन का व कोणत्या 
परिस्थितीत केळे, हा प्रश्‍न आपल्यापुढे स्वाभाविक- 
पणेच उपस्थित होतो. आपल्याप्रमाणेच तो वैदिक 
ग्रंथकारांच्या पुढेही उपस्थित झाला होता. वृहस्पतीने 
एका विशिष्ट कारणामुळे चार्वाकदशंनाचे प्रवर्तन 
केले, असे माझे मत असून त्या कारणाची सविस्तर 
चर्चा मी पुढे करणार आहेच. परंतु त्यापुर्वी वैदिक 
ग्रंथकारांनी या प्रश्‍नाचे उत्तर वैदिक परंपरेला अनुकूः 
अशा पद्धतीने कसे दिळे आहे, त्याचे थोडेसे विवेचन 
करणे आवश्यक आहे. 

एका विशिष्ट कारणामुळे बृहस्पती वैदिक परं- 
परेपासुन दुर गेला आणि त्याने लोकायतदर्शनाचे 
प्रवतंन केले. बृहस्पती हा एक असामान्य, प्रतिभा- 
शाली, प्रतिष्ठित, मान्यताप्राप्त व विख्यात महा पुरुष 
होता. त्याने नव्याने मांडलेले तत्त्वज्ञान हा वैदिक 
परंपरेवर मोठा प्रहार होता. त्याचे तत्त्वज्ञान स्वीका- 
रता येत नव्हते; कारण, तसे केळे असता अवघी 
बैदिक परंपराच कोलमडली असती, परंतु त्याच्या 
प्रतिष्ठेमुळे त्याला विरोध करणे वा त्याच्यावर 
टीका करणेही शक्‍य नव्हते. अशा स्थितीत बृहस्पती 
या प्रतिष्ठित व्यक्तीला आत्मसात करावयाचे आणि 
त्या व्यक्‍तीच्या तत्त्वज्ञानाला मात्र झिडकारून टाका- 
वयाचे, हा मार्ग वैदिक ग्रंथकारांनी स्वीकारला. 
नंतरच्या काळात वैदिक परंपरेने कृष्णाला व गीतेला 
अशाच पद्धतीने आत्मसात केले. गौतम बद्धाला 
विष्णूचा अवतार मानण्यातही हीच चलाखी होतो. 
आणि आधुनिक काळात म. गांधी व जयप्रकाश 
नारायण यांचे तत्त्वज्ञान ज्यांना मानवणे शक्‍य नाही, 
ते लोक त्यांच्या नावांचा मात्र उपयोग करून घेतात 
त्यावेळेला नेमके हेच घडत असते. न 

बृहुस्पतीला आत्मसात करण्या 
बहुधा त्याच्या मृत्यूनंतर प्रारंभ झाला असला पाहिजे. 
बृहुस्पतीच्या कृत्याचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी पुरा- 
णांनी एक अफलातून कथा निर्माण केली. या कथेचे 
सवसामान्य स्वरूप पुढीलप्रमाणे हे--शुक्र हा 


आ 
असुराचा गुरू होता. इंद्राला त्याची भीती वाटत 
रण्यासाठी त्याने आपली 


होती. शुक्राला मोहित क 
कडे पाठविले. शुक्र तिच्या 


च्या या प्रक्रियेला 


कन्या जयंती हिला त्याच्य़ा 


मोहाला बळी पडला आणि दहा वर्षेपर्यंत तिच्या 
सहवासात रममाण झाला. ही संधी साधून वृहस्पतीने 
शुक्राचा वेष धारण केला आणि तो असुरांकडे गेला. 
तेथे असुरांचा गुरू बनून त्याने त्यांना उपदेश केला. 
परंतु त्याने त्यांना ज्ञान दिले नाही. त्यांना मूढ 
बनविण्यासाठी त्याने आपल्या उपदेशातून त्यांना 
अज्ञानच दिले. या अज्ञानाचा उपदेश करीत असताना 
त्याने जी तत्त्वे सांगितली त्यांचेच पुढे लोकायतदशंन 
बनले. या तत्त्वांच्या भाचरणामुळे असुरांचा नाश 
झाला, दहा वर्षांनंतर परत आलेल्या शुक्राला त्यांनी 
भोळखलेही नाही. अशा रीतीने वृहस्पतीने लोका- 
यतदशंताचे प्रवतन करून असुरांचा नाश केला. 
( ब्रह्मांडपुराण ३.७३; पद्मपुराण १३.३१८-३३९; 
मत्स्यपुराण अध्याय ४७; देवी भागवत ४. १३.५४- 
६२; मैत्रायणी उपनिषद ७, ९ ), बृहस्पतीने लोका” 
यतदरशनाचे प्रवतन केले ही घटना या ग्रंथांनी 
नाकारलेली नाही, फक्त या घटनेचे त्यांनी वैदिक 
धर्माला सोथिस्कर असे स्पष्टीकरण केले आहे. 

वैदिक धर्माच्या पुरस्कर्त्यांनी ही कथा अत्यंत 
कोशल्याने रचलेली आहे. या कथेद्वारे बृहस्पतीला 
न गमावता त्याचे तत्त्वज्ञान विनाशकारी असल्याचे 
त्यांनी सिद्ध केले. बृहुस्पतीच्या नावाभोवती जे प्रति" 
ष्ेचे वळ्य होते त्याचा उपयोग त्यांनी आपले हित- 
संबंध जपण्यासाठी करून घेतला. त्यांनी बृहुस्पतीला 
पचवले आणि त्याने या भारतभूमीवर निर्माण केलेली 
एक सहान क्रांती निष्प्रभ करून टाकली. 

वैदिक धर्माच्या एखाद्या पुरस्कर्त्याला ही कथा 
काल्पनिक नसुन ऐतिहासिक घटनेचा निदेश कर- 
णारी आहे, असे वाटेल. त्यामुळे बृहस्पतीने असु" 
रांना फसविण्यासाठीच हे दशन निर्माण केले, तो 
स्वत: ह्ोकायतपंथी नव्हता आणि तो वैदिक परंपरे" 
भाच पुरस्कर्ता होता, हे सिद्ध होईल. परंतु त्यामुळे 
एक नवीच अडचण निर्माण होईल. बृहस्पती हा 
देवांचा गुरू होता. ज्ञानदान हे गुरूचे पवित्र कार्य 
असते - वैदिक परंपराही हैच सांगते परंतु बृहस्पतीने 
मात्र अज्ञानाचा उपदेश करून असुरांना विनाशाच्या 
वाटवर लोटले, एका श्रेष्ठ व पूज्य गुरूने केलेलें 
हे एक लाजिरवाणे अपक्रृत्य नव्हे काय ? हा 
एक घृणास्पद भ्रष्टाचार नव्हे काय ? बृहस्पतीला 
शवटवर्यंत वेदिक परंपरेचाच मानावयाचे झाले तर 


बृहस्पती : लोकायतदर्शनाचा प्रवतक 


त्याच्य़ा चारित्र्याचे असे धिंडवडे निघतात. पुराण- 
कारांना ही कथा रचताना बृहस्पतीचे चारित्र्य 
कलंकित होत असल्याचे दिसत नव्हते काय ? दिसत 
असेलच ! परंतु त्याच्या प्रतिष्ठेचा उपयोग करून 
आपले हितसंबंध जपणे, एवढाच त्यांचा हेतू होता; 
चारित्र्याची त्यांना फारशी फिकीर नव्हती, हेच 
यातून स्पष्ट होते. वैदिक परंपरेला चारित्र्याची 
खरोखरच फिकीर असती, तर बृहस्पतीला अशा 
पद्धतीने बदनाम करण्याऐवजी तिने त्याला लोका- 
यतच राहू दिले असते. देवी भागवतातील एका राजाने 
काढलेले उद्गार या संदर्भात बरेच महत्त्वाचे आहेत. 
तो म्हणतो, “ सवे धर्मझ्ञास्त्रांतून सत्य हे धर्माचे मूळ 
म्हणून सांगितले आहे. आत! बृहस्पतीच खोटे बोलू 
लागला, तर या जगात दुसरा कोण वरे खरे बोलेल ? 
आणि, अशा कृत्यात निमग्न झालेला गुरू निष्पाप 
आहे, यावर आम्ही विश्‍वास कसा ठेवावा ? सर्वे 
विद्या जाणणारा गुरू पाप करेल हे तरी कसे शक्‍य 
आहे ? आणि अशा स्थितीत धर्माची अवस्था काय 
होईल ? ( देवी भागवत- ४. १३२. १-९) 

इंद्राने स्वतःच्या मुलीला शुक्राकडे पाठविणे, हे 
देखील घृणास्पद नाही काय ? शिवाय, शुक्राने 
आपले कर्तव्य विसरून तिच्या मोहाला वळी पडणे, 
असुरांनी बृहस्पतीला व नंतर शुक्राला न ओळखणे 
इ. घटनाही सहजासहजी पटणाऱ्या नाहीत. 

या सर्वे विवेचनाचा अर्थ असा की बृहस्पती हा 
जरी लोकायतदशनाचा प्रवर्तक असला, तरी त्याने 
हे प्रवतेन असुरांना फसविण्यासाठी केलेले नाही. 
मग त्याने या दर्षनाचे प्रवर्तन का केले, हा प्रशन 
उरतोच आणि येथून पुढच्या विवेचनात त्याचे उत्तर 
देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

एखाद्या व्यक्‍तीच्या जीवनात काही असाधारण व 
स्फोटक घटना घडली तर ती आपले पुर्वीचे विचार 
सोडून देते आणि अगदी विरुद्ध प्रकारचे विचार 
मांडते, हा आपला व्यवहारातील अुभव आहे. 
एकाच वेळी परस्परविरुद्ध विचार मांडले, तर ती 
विसंगती ठरते. परंतु एक विचार मांडल्यानंतरच्या 
काळात आलेल्या अनुभवाच्या आधारे वेगळे विचार 
मांडणे, ही विसंगती ठरत नाही; तो विकास ठरतो, 
निदान ते परिवर्तन असते. बृहस्पती हा देवगुरू 
होता, तेव्हा तो वैदिक धर्माचा पुरस्कर्ता होता, परंतु 


४५ 


त्याच्या आयुष्यात एक विलक्षण धक्का देणारी 
घटना घडली आणि तिच्यामुळे तो आरयविरोधी 
तत्त्वज्ञान मांडू लागला, असे दिसते. प्रारंभी उल्ले- 
खिलेल्या गुंत्याची सोडवणूक या घटनेतच आहे, 
असे मला वाटते. 

द्विजांचा राजा असलेल्या सोमाने एका यज्ञसमा|- 
रंभातून बृहस्पतीच्या पत्नीला पळवून नेले. हीच ती 
प्रक्षोभक घटना होय. ( बृहस्पतीच्या पत्नीची क्रग्वे- 
दात आलेली नावे ' वाचू ' व॑* जुहू ' अशी असून 
पुराणांतील तिचे नाव “ तारा * असेआहे.) या 
घटनेमुळे आर्यांच्या तथाकथित महान संस्कृतीमधील 
ढोंगबाजी बृहस्पतीच्या ध्यानात आली; नव्हे, तो त्या 
ढोंगबाजीने होरपळूनच निघाला. अर्थातच तो त्या 
संस्कृतीचा विरोधक बनला. सोमाने बृहस्पतीच्या 
पत्नीला यज्ञातून पळवून नेळे आणि बृहस्पतीने 
लोकाथतमताचे प्रवर्तन केळे, या दोन्ही घटना अत्यंत 
प्रसिद्ध व महत्त्वाच्या असूनही या दोहोंमध्ये कारण- 
कार्यसंबंध असु शकेल, या दृष्टीने आजवर कोणीच 
त्यांच्याकडे पाहिलेले नाही, याचे आश्‍चययं वाटते. 

या घटनेनंतर बृहस्पतीने सोमाला आपली पत्नी 
वरत करण्याविषयी विनवले. परंतु सोमाने त्याच्या 
विनंतीचा अव्हेर केला. तेव्हा बृहस्पतीने शंकराच्या 
मदतीने सोमाशी युद्ध केळे आणि आपल्या पत्नीला 
परत आणले यावेळी हांकराने गणेश्‍वर, यक्षेश्‍वर, 
वेताळ यक्ष, उरग व किन्नर यांचे सन्य बरोबर घेतले 
होते. ( पद्मपुराण, सृष्टिखंड, अध्याय १२; मत्स्य- 
पुराण अ. २३-२४; देवी भागवत १.११; भागवत 
९.१४). पत्नीला परत आणण्यासाठी बृह॒स्प- 
तीला अनार्यांनी मदत केली, आर्यांनी केली 
नाही, असे यावरून स्पष्ट होते. वायुपुराणाच्या 
(अध्याय २८) मते सोमाने सवे अंगिरसपुत्रांचा 
अपमात करून तारेला पळविले. शंकराने बृहस्पतीला 
मदत केली; कारण, शंकर हा बृहस्पतीचे वडील जे 
अंगिरस त्यांचा विद्यार्थी होता. पद्मपुराण (सृ. खंड 
- १२.४०) या मताला पुष्टी देते. विष्णुपुराणाच्या 
(४.६) मते सोम अधिसत्तेमुळे उन्मत्त झाला होता 
आणि त्यामुळे त्याने गुरूपत्नीला पळविले. 

बृहस्पतीला या घटनेचा जबरदस्त धक्का बस- 
ल्यामुळे तो वैदिक संस्कृतीपासुन दूर गेला असला 
तर नवल नाही. विशेषतः अपहरणाचे कृत्य यज्ञात 


४६ 


घडल्यामुळे बृहस्पतीला यज्ञातील ढोंगवाजीची चीड 
आली असली पाहिजे. पुढेही चार्वाकांनी यज्ञावर 
वैचारिक हल्ले चढविले आहेत, त्याचे मूळ कारण 
कदाचित या घटनेत असेल. पत्नीला परत मिळवि- 
ण्यासाठी असुरांनी मदत केल्यामुळे तो त्यांच्या 
अधिक जवळ गेला असला पाहिजे, थोडक्यात, या 

घटनेमुळे एक नवे युग निर्माण झाले, 
बृहस्पती क्रमाक्रमाने वेदिक संस्कृतीपासून दुर 
चालला होता याचे इतरही अनेक पुरावे आहेत. 
उदा.- भागवतात (७.७.२) पुढील कथा आढळते- 
“ प्रल्हादाचे वडील तपदइचयेला गेलेले असताना 
इंद्राने प्रल्हादाच्या आईला पळवून नेले. ती एखाद्या 
टिटवीप्रमाणे आक्रंदन करीत असलेली पाहून बृह- 
स्पतीने तिची सुटका केली. त्याने तिला सुरक्षितपणे 
आपल्या आश्रमात ठेवले. तीही आपल्या पतीच्या 
आगमनाची प्रतीक्षा करीत निर्भयपणे तेथे राहिली. 
बृहस्पतीने तिला व प्रल्हादाला धर्माचे ज्ञान दिले.” ही 
घटनाही या संदर्भात महत्त्वाची आहे. बृहस्पती आर्या- 
पासुन दूर जाते होता आणि अनार्यांच्या जवळ जात 
होता, हे या घटनेतूनही स्पष्ट होते. शिवाय ब॒हस्पतीने 
असुरांना उपदेश केला, पण अज्ञानाचा नव्हे, तर 
धर्माचा; हेही यातून स्पष्ट होते. भागवतातच (६.७) 
अशीही एक कथा आहे- ' एकदा इंद्राने वृहुस्पतीचा 
अपमान केल्यामुळे तो देवांना सोडून गेला होता. 
परंतु त्याची उपस्थिती अपरिहाये असल्यामळे 
त्यांनी त्याला नाइलाजाने परत बोलावून आणले. 
संघर्ष सुरू होता, हेच यातून दिसुन येते. तथापि, 
ते बृहस्पतील्ा गमवावयासही तयार नव्हते, हेही 
यातून स्पष्ट होते. बृहस्पतीने एकदा प्रभासक्षेत्रातील 
सोमेश्‍वर या ठिकाणी शिवाची उपासना केली होती. 
तेव्हा शिवाने प्रस्न होऊन त्याला ग्रह बनविले. 
( स्कन्दपुराण २.४.१,१७ ) त्याच ठिकाणी बृह- 
स्पतीने एका लिंगाची स्थापना केली आणि त्याला 
बृहुस्पतीरवर असे नाव दिले, (स्कन्दपुराण ७. १.४८) 
सोमेश्‍वराचे बृहस्पतीशवर झाले, या घटनेमध्ये 
सोम व बृहस्पती यांच्या वैराचा निदेंश अस- 
आं शक्यता आहे. महाभारतात ( गीताप्रेस- 
दी ना अगर हे वयही क्म ल 
नावाच्या राजाच्या यज्ञा ती वेत 
यज्ञात पुरोहित होता, या 


नवभारत 


जुले, १९८० 


यज्ञात पशुहत्या झाली नाही. चार्वाकांनीही यज्ञातील 
पश्हत्येवर टीका केली आहे, हे ध्यानात ठेवले 
पाहिजे. या यज्ञात आणखीही एक महत्त्वाची 
घटना घडली. यज्ञातील पुरोडाश विष्णूने संतुष्ट 
होऊन अदृद्यपणे नेला, असे सांगण्यात आले. परंतु 
या घटनेमुळे बृहस्पती संतापला. त्याने आपल्या 
हातातील पळीने भाकाशावर प्रहार केले. आत्यंतिक 
क्रोधामुळे त्याच्या डोळ्यांत अश्रू उभे राहिले. 
देवाने माझ्या डोळ्यांदेखत पुरोडाश न्यावा, असे 
तो राजाला म्हणाला. ( चित्रावशास्त्रींच्या प्राचीन 
चरित्र कोझ्यानुसार वृहस्पतीला असा संशय वाटत 
होता की स्वत: राजानेच तो पुरोडाश नेला आहे.) 
या कथेवरून बृहस्पती च्या मनात देवांच्या अस्तित्वा- 
विषयी संदेह निर्माण झाला होता, असे दिसते. 
तसेच, तो प्रत्यक्ष प्रमाणाला महत्त्व देत होता, असेही 
दिसते. लोकायत दद्ंनाने देवांचे अस्तित्व नाकारलेले 
अधुन प्रत्यक्ष प्रमाणाला अत्यंत महत्त्व दिले आहे, 
हे प्रसिद्धच आहे. भीष्माने आणखी एका यज्ञाची 
कथा सांगितली आहे. या कथेनुसार देवांनी यज्ञात 
पशुहृत्येचा आग्रह धरला असताना बृहुस्पतीने पशूच्या 
एवजी पीठ आणावयास सांगितले होते. बृहर्पतीने 
गायत्री देवीच्या मस्तकावर प्रहार केल्याची कथा 
तत्तिरीय ब्राह्मणात आली असल्याचा निदेश डॉ. डी, 
नार. झास्त्री यांनी केला आहे. ( १. छठ. 
3 %॥॥0॥॥:॥॥01 181171, 301- 
888 छते एप€त०1811. पृ.९) 
महाभारतात संशयवादी बृहस्पतीने मनूबरोबर 
वादविवाद केल्याचा निर्देशही त्यांनी केला आहे. 
(कित्ता पृ. १० ). महाभारतात ( आदिपवं-३२ ) 
द्रौपदीने बृहस्पतीच्या नास्तिक विचारांचा निदेश 
केला आहे. 
_ बृहस्पती बेदिक संस्कृतीपासुन दूर चालला होता, 
हेच या सर्व विवेचनावरून स्पष्ट होते. तो आपल्या 
समाजाच्या धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक 
समस्यांचा नव्याने विचार करू लागला होता. 
शिवाय हा विचार करताना त्याला मदत करणाऱ्या 
असुरांच्या विचारांचा त्याच्यावर नक्‍कीच प्रभाव 
पडला असला पाहिजे. 

सोमाने बृहस्पतीच्या पत्नीला पळवून नेले, ही 
काही केवळ पौराणिक कथा नाही. तिला क्रग्वेदाचा 


बृहस्पती : लोकायतदर्शनाचा प्रवर्तक 


आधार आहे. क्रग्वेदातील एक संपुणे सूक्त ( क्र. १०. 
१०९ ) या विषयाला वाहिलेले आहे. या सुक्‍ताची 
त्रषी वृहस्पतीची पत्नीच असून तिने आपल्या 
अपहरणाची व पुनरागमनाची कथा या सूक्तात 
मांडली आहे. 

या संदर्भात क्रग्वेदाचे आणखी एक सुर्क्‍त 
( त्र. १०.७१ ) अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जीवाला 
यातना देणारी अशी अपहरणाची ही घटना घडल्या- 
नंतर बृहस्पतीने आपल्या अंतर्यामीचा दारुण क्षोभ 
या सूक्तात मांडला आहे, अशी माझी खात्री 
पटली आहे. या सुक्‍ताचा अश्या प्रकारचा अथे 
अजूनपर्यंत कोणीही लावलेला नाही. परंतु प्रस्तुत 
छेखात आतापर्यंत केलेले सर्वे विवेचन ध्यानात 
घेतले असता या सूक्‍्ताचा हाच अथे स्वराभा- 
विक आहे, असे स्पष्ट होईल. या सूक्ताचा कषी 
स्वतः वृहस्पतीच आहे. या सूक्ताच्या परपरा- 
गत अर्थाचे स्वरूप ( चित्रावशास्त्रींच्या लेखनाव- 
रून ) पुढीलप्रमाणे दिसते : “ प्रस्तुत सुकतात 
वेदज्ञान नसणारांची, तसेच उपजीविकेसाठी मंत्र- 
पठण करणारांची निदा ( कचा ४, ६, ) आणि 
वेदवेत्त्यांचे आणि परब्रह्मज्ञानाचे स्तवन ( क्रचा 
३,. ८-१०; ) आढळते. युगान्ती नष्ट झालेले 
ज्ञान क्रुषींनी पुन्हा प्राप्त केल्याचा निदेश ३ र्‍या 
त्रचेत आढळतो. ... तिसर्‍या क्रचेत त्रइषींना 
यज्ञकर्माच्या साह्याने वेदज्ञान प्राप्त झाल्याचा 
निदेश आढळतो ... ८ व्या क्रचेमध्ये तर्काने 
होणार्‍या परब्रह्मज्ञानाचे आध्यात्मिक वर्णन आढ- 
ळते. ? ( क्र्वेदाचे मराठी भाषांतर प. ६७० ) 
परंपरागत अर्थ आणि मी सुचविलेला अर्थ, या 
दोहोंमध्ये कमालीचा वेगळेपणा असल्याचे यांवरून 
स्पष्ट होईल. 

पहिल्या त्र्चेत वृहस्पती स्वतःलाच म्ह॒ 
“हे बृहस्पते, हे लोक ( सोम, उपरोधा 
निनावी व अनेकवचनी उल्लेख. ) प्रथम * वाचे र 
च्या ( पत्नीच्या ) समोर आले, त्यावेळी तै (मोठे) 
नाव धारण करीत होते. जे काही श्रेष्ठ आणि 
निष्पाप असे त्यांच्या ठिकाणी होते, ते आजवर 
( मनाच्या ) गुहेत लपलेले होते आणि आता 
त्यांनी ते प्रेमपूर्वक प्रकट केले आहे.” (१ 1 य्य 
अत्यंत जळजळीत अशा उपरोधाच्या माध्यमातून 


णत आहे, 
ने केलेला 


४७ 


बृहस्पतीने सोमाच्या ढोंगबाजीवर हल्ला चढविला 
आहे. सोम हा वृहस्पतीच्या घरी मित्र म्हणून येत 
होता, सभ्यतेने वागण्याचे नाटक करीत होता, 
परंतु त्याच्या अंतरीचा हेतू वेगळाच होता. संधी 
येताच त्याने तो प्रकट केला. 

“ सुपाने सातू पाखडावेत, त्याप्रमाणे हे शहाणे 
लोक विचारपूर्वक बोलत होते. ( किवा, सुपाने 
सातू पाखडावेत त्याप्रमाणे हे शहाणे लोक मनाने 
: वराचे 'हा चाहत होते. ) अशा रीतीने या मित्रांनी 
मैत्रीची जाण ठेवली. त्यांची कल्याणकारक लक्ष्मी 
( वैभव ) * वाचे'च्या ठिकाणी केंद्रित झाली 
होती 34 ( २ ) 

« त्यांना यज्ञामुळे * वाचे 'चा मागे प्राप्त झाला. 
ती क्र्षींच्या समुदायात गेलेली असताना त्यांनी 
तिला पकडले. त्यांनी तिचे हरण करून तिला अनेक 
ठिकाणी नेले. त्यावेळी आरडाओरडा करणारे सात 
जण ( सप्तर्षी ) तिच्यासाठी धावपळ करू लागले. 
(३) क्र १०-१०९ मध्येही तिने सप्तर्षींचा निदेश 
केला आहे. 

« इकडे एक गरीब बिचारा ( स्वतः बृहस्पती ) 
: वाचे 'ला पाहू इच्छित होता, परंत तो पाहू ह्कत 
नव्ह्ता. तो तिचा आवाज ऐंकू इच्छित होता, परंतु 
ऐक्‌ शकत नव्हता. परंतु त्याच वेळी दुसरीकडे सुंदर 
वस्त्रे नेसलेल्या एखाद्या प्रणयिनी पत्नीने आपल्या 
पतीला आपला देह अपेण करावा, त्याप्रमाणे तिला 
आपले शरीर दुसर्‍याच्या स्वाधीन करावे लागत 
होते. 7 (४) 

“ मैत्रीमध्ये स्थिर राहणारा, असे त्याच्याविषयी 
(आम्ही) म्हणत होतो. महत्त्वाच्या ( गुप्त, खाजगी) 
कामामध्येही त्याला वगळले जात नव्हते. तो मात्र 
कपटाने वागला. परंतु त्याचे हे कपट वांझोटे आहे. 
त्याने ' वाचे 'विषयी केलेला विचार ( किवा त्याने 
इतरांच्या तोंडून तिच्याविषयी ऐकलेला विचार) 
तिष्फळ ठरणार आहे. (ती कायमची त्याच्याजवळ 
राहणार नाही. माझ्याकडे परत येईल, ) " (५) 

८ खरी मैत्री जाणणाऱ्या मित्राचा त्याने त्याग 
केला. परंतु त्यामुळे त्याला ५ वाचे वर अधिकार 
प्राप्त होत नाही. त्याला जे काही ऐकावयास मिळत 
असेल ते खोटे आहे. ( ' वाच्‌ त्याची पत्नी बनेल, 
असे कोणी सांगत असेल, तर ते खोटे आहे.) त्याला 
सत्कृत्याचा मार्गे समजला नाही.” (६) 


ड्ट 


“ डोळे आणि कान यांबाबतीत समान असलेले 
मित्र ( सोम व बृहस्पती ) हे मनोवृत्तीच्या बाबतीत 
मात्र असमान वनले. त्यांची मने ( वेगवेगळ्या ) 
डोहांसारखी ठरली. काही डोहांत तोंडापर्यंत पोचेल 
इतके पाणी असते. काहींमध्ये काखेप्यंत पोचेल 
इतके असते. आणि काहींमध्ये बुडून स्नान करण्या- 
इतके असते. (पूर्ण बुडून जाण्याइतके खोळ असते. )” 
(७ ) याचा अर्थ काही डोह उथळ, तर काही खोल 
असतात. सोमाची मंत्री उथळ डोहासारखी होती. 

“ जेथे ब्राह्मण मित्र मनापासुन यज्ञ करतात, 
तेथे ते (सोम) धूर्तपणे एका माणसाला (बृहस्पतीला) 
अलग करतात आणि स्वतःला ब्राह्मण समजणारे ते 
(भलतीकडेच) फिरत राहतात. (' वाचे 'ला घेऊन 
यज्ञातून पळून जातात. )” (८) 

५“ ते इकडे नाहीत आणि तिकडेही नाहीत. 
( यज्ञभूमीवर कोठेच नाहीत) ते खऱ्या अर्थाने 
ब्राह्मण नव्हेतच; कारण ते सोमरस तयार करण्यात 
गुंतलेले नाहीत. (दुसऱ्याच कामात गुंतले आहेत.) 
ते मूर्ख पापवासनेने ' वाचे'ला पळवून नेऊन आपल्या 
नांगराने शेती करीत आहेत. (म्हणजेच, आपल्या 
जननेन्द्रियाने समागम करीत आहेत)” (९ ) 

“ वस्तुतः , सभा जिकणाऱर्‍्या मित्राच्या स्वरूपात 
यशस्वी असा तो (सोम) आला असता, तर सर्व 
मित्रांना आनंद झाला असता. परंतु बृहुस्पतीवर 
अन्याय (किल्विष) करणे हाच त्याचा हेतु होता. 
हीच त्याची दक्षिणा होती. हेच 
महत्त्वाचे काम होते.” (११) 

बृहस्पतीच्या पत्नीने लिहिलेल्या पुर्वेनिदिष्ट 
सुक्‍तातही ( क्र. १०.१०९,१) किल्विश हा शब्द 
आलेला असून तेथे सायणाचार्यांनीदेखीळ ' बळे. 
स्पतीवर केलेला अन्याय * असा त्याचा अर्थ केला 
आहे, हे या संदर्भात फुदह्दाम ध्यानात घ्यावे. तसेच 
ऐतरेय ब्राह्मणाने (१.१३) याच क्रचेचे (त 
१०.७१.१०) विवेचन करताना ' यक्षस ? वा 
शब्दाचा * सोम ' असा अर्थ घेतला आहे. जवात 
तेथे बाकीचा अर्थ पूर्णपणे वेगळा लावला आहे, हे 
सांगण्याचीही आवडयकता नाही, सोमाचे न 
घेण्याचीही बृहस्पतीची इच्छा नव्हती, म्हणून त्याने 


त्याचा निर्देश प्रत्येकवेळी अप्रत्यक्ष रीतीने 
तीने 
आहे. पैचिहठा 


त्याचे अत्यंत 


नवभारत 


जुले, १९८० 


“ एक जण ( होतृ नावाचा क्रत्विज ) कचा 
म्हणत आहे. दुसरा ( उद्गातृ नावाचा क्रत्विज ) 
शक्‍्वरी छंदातील गायत्र साम गात आहे. तिसरा 
ब्रह्मा जे जे करावयाचे आहे त्याच्या ज्ञानाची घोषणा 
करीत आहे. आणि एक जण ( अध्वयूं ) यज्ञाला 
लागणाऱ्या वस्तु मोजत आहे ” ( ११ ) कोणत्या 
पार्श्वभूमीवर सोमाने अपहरणाचे दुष्कृत्य केले ते 
सांगण्यासाठी या शेवटच्या त्रचेत यज्ञभूमीवरील 
वातावरणाचे चित्र बृहस्पतीने रेखाटले आहे. त्यातही 
जळजळीत उपरोधच आहे. 

आजवर हे सुक्त दुर्बोध मानले जात होते. परंतु 
या नवीन अर्थामुळे ती दुर्बोधता दुर होईल असे 
बाटते. आजवर लावण्यात आलेल्या अर्थांमध्ये नस- 
लेली स्वाभाविकता प्रस्तुत अर्थामध्ये आहे, असे 
मला वाटते. ' वाच्‌ ' या शब्दाचा वारंवार आलेला 
उल्लेख, मंत्रीच्या संबंधातील विविध उल्लेख, शरीर 
अपण करण्याचा विचार, यज्ञामुळे *वाचे'ची वाट 
सापडणे, नांगराचा निदेश इत्यादींवरून निःसंशयपणे 
या सूक्‍्ताचा हाच अर्थ असला पाहिजे असे वाटते. 

वृहुस्पतीने का व कोणत्या परिस्थितीत लोका- 
यतमताचे प्रवतन केले, याचा उलगडा या सर्व 
विवेचनावरून होतो. एवढेच नव्हे, तर ऐतिहासिक 
पाइवंभूमी स्पष्ट झाल्यामुळे ' लोकायत ? या शब्दाच्या 
स्वर्पावरही प्रकाश पडतो. लोकायत म्हणजे 
लोकांमध्ये पसरलेले मत (लोकेषु आय्रतं प्रसृतम्‌ ।) ! 
असे सामान्यत: त्याचे स्पष्टीकरण केले जाते. परंतु 
बृहस्पतीने लोकांकडून ( असुरांकडून, बहुजनसम।जा- 
कडून ) घेतलेले वा आणलेले मत ( लोकेभ्य: 
आयतम्‌ । ), असा त्याचा अर्थ घेणे सयु- 
क्तिक ठरेल. वृहस्पतीने वैदिक संस्कृती विषयीचे 
सवसामान्य लोकांचे विचार जाणून घेतळे आणि 
त्यांना अनुभवान्ती सिद्ध झालेल्या स्वतःच्या 
विचारांची जोड देऊन लोकायतदशंनाची मांडणी 
केली असे दिसते. वृहस्पतीने लोकायतदरशनाचे 
प्रवतंन केल्यानंतर त्याला लौकय बृहस्पती म्हटले जाऊ 
लागले, असे दिसते. “असता*्पासून “संताची निर्मिती 
झाली, असा नास्तिक विचार मांडणारे र. १०.७२ 

कत रचणारा क्षि म्हणून ' लौक्‍य बृहस्पती'वा 
*आंगिरस बृहस्पती ' असा त्याचा निदेश आढळतो. 
यथ 'वा' म्हुणजे ' ऊफ ' असा अर्थ घेतला पाहिजे. 


बृहस्पती : लोकायतदर्दांनाचा प्रवतैक 


आंगिरस बृहस्पतीचे लौक्‍य वृहस्पतीत रूपांतर झाले 
आणि त्याने नास्तिक विचार मांडले याचा अर्थ असा, 
की या आंगिरसबृहस्पतीनेच विशिष्ट कारणाने 
लोकायतदशांनाचे प्रवतंन केले. 

प्रारंभीच्या काळात ज्याला लोकायत दशन म्हटले 
जात होते. त्यालाच नंतर “ चार्वाकदर्शेत ', असे नाव 
प्राप्त झाले, तेच ताव काहीसे अधिक रूढ झाले. 
चार्वाक ही ऐतिहासिक व्यक्‍ती होती की नाही 
याविषयी मतभेद आहेत. परंतु चार्वाक या नावाचा 
स्वतः बृहस्पतीशोच अत्यंत जवळचा संबंध होता, असे 
दिसुन येते. 

चार्वाक या शाव्दाच्या रूपाविषयी व्हिटने 
(॥॥11709) यांनी केलेली चर्चा महत्त्वाची असून 
तोच ऐतिहासिक सत्याला अनुसरणारी असावी, असे 
वाटते. काही वेळा शब्दातील विशिष्ट स्वरांचा लोप 
होऊन खूपे तयार होतात. उदा.- त्रि -- कच यांचा 
संधी तृच्‌ असा झालेला आढळतो. ' सुवर्ण * या 
शब्दातील “उ या स्वराचा लोप होऊन ' स्वर्ण ' 
अप्ते रूप बतलेले आढळते. त्याच पद्धतीने चारु--वाक्‌ 
यांचा समास होताना * उ ' या स्वराचा लोप होऊन 
५ चार्वाक! असे रूप बनलेले आहे. (१९तांट (79- 
100) ]िणा७ 233-६ ]. 80 ) “चार्वाक 
शब्दाचेच चार्वाक असे रूप झाले. 

चार्वाक शब्दाचा असा विग्रह केल्यानंतर प्राप्त 
झालेले चार आणि वाक्‌ ( वाचू ) हे शब्द अत्यंत 
महत्त्वाचे आहेत * चारु ' हे स्वतः बृहस्पतीचे नाव 
आहे. ( आपटे व मोनियर विल्यम्स यांचे कोश). 
त्याचप्रमाणे वाच्‌ हे बृहस्पतीच्या पत्नीचे नाव 
आहे. आता वृहस्पतीने लोकायत दर्शनाचे प्रवर्तन 
केलेले असून वाच्‌ ही देखील या दशशेनाच्या प्रवर्त- 
नाला कारणीभूत झाल्याचे मी दशंवून दिलेले आहे. 
अशा रीतीने चार्वाक या नावात बृहस्पती डे 
या दोघांच्याही नावांचा अंतर्भाव झालेला आहे. 

चार्वाक था शब्दाचा इलेषाने ' मधुरभाषी * 
असाही अर्थ होऊ शकतो. बृहस्पती हा मधुरभाषी 
असल्यामळेच त्याला ' चाढ' हे ताव मिळालेले 
असावे, असे दिसते. वृहस्पती मधुरभाषी होता याचे 
वरेच पुरावे मिळतात. उदा. त्रवेदात (१०.६७-३) 
बृहस्पतीला हंसाप्रमाणे गोड बोलणारा असे म्हटले 
असूनही कचा अथवेवेदात (२०. ९१. २ 

न, भा. ७ 


) पुनरुक्‍त.. 


४९ 


केलेलो आहे. तसैच क्रग्वेदात (४. ५०. १ ) 
त्याला मंद्रजिद्च असे म्हटलेले आहे. महाभारतात 
( शांतिपवे १०३.९ ) बृहस्पतीने इंद्राला प्रिय 
बोलण्याचा उपदेश केला आहे. तसेच महा- 
भारतातच ( शांतिपवे (४) भोौष्माने बृहस्पती 
व इंद्र यांच्यातील एक महत्त्वपू्णे संवाद सांगितला 
आहे. सवंमान्य होण्यासाठी व मोठी कोर्ती मिळ- 
विण्यासाठी कारणीभूत होणारा असा एकच शब्द 
कोणता, असे इंद्राने विचारले असता '* सान्त्व ' 
( मधुरभाषा ) हाच तो शब्द असल्याचे बृहस्पतीने 
सांगितले आहे. तो म्हणतो, “जो त्याचे पालन करतो 
तो सर्वांचा प्रिय होतो आणि जो त्याचे पालन करीत 
नाही तो सर्वांच्या द्वेषाला वळी पडतो. दुसर्‍याला 
पाहिल्याबरोबर जो स्मितहास्यपूर्वेक प्रथम बोला- 
वयास सुवात करतो तो सर्वे लोकांना संतुष्ट करतो, 
एखाद्याने गोड शब्द न वापरता भेट दिली तर 
घेणारे संतुष्ट होत नाहीत; कारण तो भेंट ही 
मसाले नसलेल्या अन्नासारखी असते. या उलट एखा- 
द्याने गोड बोलून दुसऱ्याकडून देणगी घेतली तरी 
देखील तो त्यांना संतुष्टच करतो. म्हणून दंड- 
शक्‍तीचा उपयोग करतानाही मधूर बोलावे. गोड 
बोलणाऱ्या माणसाशी जगातील दुसऱ्या कोणत्याही 
माणसाची तुलतता करता येणार नाही.” भोष्मा- 
चार्यांनी युधिष्ठिराठा ही कथा सांगून तृही तसाच 
वाग असा सल्ला दिलेला आहे. अशा रीतीने बृह- 
स्पती हा मधुरभाषेला म्हणजेच चारू वाचेला अत्यंत 
महत्त्व देत होता हे स्पष्ट होते. अर्थातच त्याला 
चार्वाक हे नाव मिळाले यात काही आइचये नाही. 
आता चारु वाक्‌ असा शब्द तयार न होता चार्वाक 
असा शब्द तयार झाला याचे भाषाशास्त्रीय स्पष्टी- 
करण व्हिटने यांनी दिले आहेच. या स्पष्टीकरणाला 
आणखीही एक आधार मिळतो, तो असा--बृहस्पती 
हा बहुजनसमाजात किवा अनाये लोकांमध्ये वावरत 
होता. ते बृहस्पतीला चारु वाक्‌ म्हणण्याऐवजी 
चार्वाक असे म्हणू लागले असतील असे दिसते. 
त्यांच्याकडून व्याकरणाचा नियम धाब्यावर बसवला 
जाणे अगदी स्वाभाविक होते. 

तात्पये, चार्वाक या नावाचा दुसरा कोणी ऐति- 
हासिक पुरुष होऊन गेलेला असो वा नसो, स्वतः 
बृहस्पतीलाच चार्वाक असे नाव मिळालेले होते असे 


दिसते. 


ग्रंथ-परीक्षण 


* मराठी रंगभूमीचा पूवरंग*: कृ. बा. मराठे, श्री विद्या प्रकाशन, पुणे; १९७९; 


पृ. २०९; कि. २५ रुपये. 


ख्यात 


कृ. बा मराठे यांचे “ मराठी रंगभूमीचा पूर्वरंग ” 
या नावाने प्रकाशित झालेले पुस्तक मराठी रंग- 
भूमीच्या इतिहासाच्या आणि त्या रंगभूमीच्या 
मूलश्रोत दिग्दर्शनाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहे. 
वस्तुतः हे पुस्तक म्हणजे त्यांच्या सतरा लेख-टिप- 
णांचा संग्रह आहे. पण त्या सार्‍यांत एक विवक्षित 
सुत्र आहे. १८४३ साली सीतास्वयंवराख्यान या 
नाट्याख्यानाच्या अभिनीत प्रयोगामुळे त्याचे लेखक 
विष्णुदास भावे हे आधुनिक मराठी नाटकाचे जनक' 
मानले जात असले, तरी त्यांचे नाटक अंतरंगदृष्ट्या 
आधुनिक नसून पारंपरिक लोकनाट्याशीच नाते 
जोडणारे आहे. या उलट बेळगावच्या रंगभूमीवर 
१८७५ साली अण्णासाहेब किर्लोस्करांनी संगीत 
शाकुंतलाचा जो प्रयोग केला त्या प्रयोगानेच खऱ्या 
अर्थाने मराठी रंगभूमीचा उदय झाला हे मराठे 
यांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. अर्थात्‌ अण्णासाहेब 
किर्लोस्करांनी पारंपरिक लोकनाट्ये, त्यांच्याशी 
अनुबंध साधणारी विष्णुदासी नाट्याख्याने आणि 
विष्णुदासी नाटकांचा वारसा राखणारी आपली 
शाकुंतलादी नवीन संगीत नाटके अभिनीत करतांना 
नाट्यात्मक पौराणिक प्रसंग, कीतंन, तमाशा, स्त्री- 
गीते यातील संगीत आणि शिवाय संस्कृत, इंग्रजी 
नाटकातील सुसंघटित तंत्र यांची केवळ जोड दिल्या- 
नेच नव्हे, तर त्या साऱ्यांचे एक रसायन केल्याने 
तेथूनच आधुनिक मराठी रंगभूमी सुरू झाली असे 
मराठे यांचे प्रतिपाद्य आहे. हे प्रतिपाद्य साधार 
सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी प्रस्तुत सं 
र्घात ' लळित आणि कला /, 


-पलिककलिकण्€ 


नाटकाशी असणारा त्यांचा अनुबंध स्पष्ट केला आहे. 
हे त्यांचे छेख म्हणजे प्राचीन मराठी वाडूमयाचे 
त्यांचे सुक्ष्म अवलोकन व साक्षेपी विवेचन यांची 
साक्ष होय. त्या प्रत्येक लेखातून आधृनिक मराठी 
नाटकाची बीजे कशी अंतर्भूत होतात है तर स्पष्ट 
होतेच, पण शिवाय मराठी भागवत नाटक हे कन्नड 
षगानापासून आले आहे असे मानणे कसे चुकीचे 
आहे, आणि भागवत नाटक व यक्षगान ही प्रकृतीनेच 
कशी भिन्न आहेत हेही सुस्पष्ट होते आहे. कारण 
मराठी नाटकाची पाळेमुळे वस्तुत: मराठी सत 
कवितेतच आहेत हेही त्यांनी सप्रमाण दाखवले आहें. 
सदा. एकनाथांनी लिहिलेली भारूडे ही ' अभिनय 
चित्रे 'च असल्याने मराठी नाट्येतिहासातील तो एक 
टपपाच होय, असे त्यांचे म्हणणे. हीच गोष्ट कोतंन, 
काला, गोंधळ, तमाक्षा यासंबंधी म्हणता येते. 
म्हणजे त्या सार्‍्यांत आधुनिक नाट्याच्या खुणा 
आहेत, त्यामुळे कर्नाटकातील यक्षगान वा बैलदाट 
यांच्या अनुकरणातून मराठी नाटक आले हे मतही 
कसे चुकीचे आहे हही त्यांनी साधार दाखवून दिले 
आहे. या संदर्भात बेळगावच्या रंगभूमीचा हवाला 

देतात. वेळगाव हे कर्नाटक व महाराष्ट्र यांच्या 
सीमेवरील शहर, नाटकाचे नादी. शिवाय ' बेळगाव 
समाचार ' हे साप्ताहिक फार जुने. त्यात बेळगावात 
झालेल्या नाटकांच्या जाहिराती व अभिप्राय येत. 
हया साप्ताहिकाच्या साऱ्या संचधिका (11९5 ) 
पाहून मराठे यांनी बेळगावला झालेल्या नाटकांचा 
एक मोठा तक्‍ताच दिला आहे. आणि त्यात १८६८ 
वे १८७९ या वर्षी झालेल्या ' कन्नड पारिजात या 
एका कानडी नाटकाचा अपवाद केला तर इतर सर्वे 
कर्नाटकी नाटककंपन्यांनी मराठी नाटकेच बेळगावात 
केली आहेत हे स्पष्ट होते. ' बेळगाव समाचार १ या 
साप्ताहिकात कर्नाटक विभागातुन जी बातमीपत्रे 


जण > 
_ऐओळा अ न, 
रदद व 


पगार 
गु टॅ 
-पंकनभर्मसिरलब् 
“चसह४ळछता 
1 


ग्रंथपरीक्षण 


येत त्यावरूनही “सीता स्वयंवर' या पहिल्या 
नाट्याख्यानापासून तो 'संगीत शाकुंतल ' या संगीत 
नाटकापर्यंत बेळगावपासुत तो बेंगळूर-म्हैसूरपर्यंत 
ज्या नाटकांचा संचार दिसतो. तो महाराष्ट्रीय 
नाटकमंडळ्यांचाच होय; कर्नाटकी नाटकमंडळ्यांचा 
नाही, हेही स्पष्ट होते. शिवाय हे सारे वार्ताहर 
मराठीचे अभिमानी होते असेही म्हणता येत नाही. 
त्यावरून नाटक हे कर्नाटकातून महाराष्ट्रात आले 
की महाराष्ट्रातुत कर्नाटकात गेले या विवाद्य 
प्रश्‍नावरही प्रकाश पडतो. 


आणखी एका गोष्टीवर मराठ्यांनी टाकलेला 
प्रकाश रूढ समजुतीला धक्का देणारा आणि मराठी 
रंगभूमीच्या इतिहासात महत्त्वाची दुरुस्ती सुचवि- 
णारा आहे. १८८० साली झालेला “ संगीत शाकुंतल 
चा प्रयोग हाच ' संगीत शाकुंतल 'चा पहिला प्रयोग 
हे ते रूढ मत होय. या रूढ मताचाच स्वीकार डॉ. 
व. दि. कुलकर्णी यांनीही आपल्या प्रबंधात केला आहे 
भाणि त्याला डॉ. रंगनाथन यांच्या अण्णासाहेब 
किर्लोस्कर हे “जन्मजात कानडी (0011 1९91118- 
तात ) होते या मताचा आधार दिलेला आहे. 
परंतु हे मतही कसे चुकीचे आहे हे कृ. बा. 
मराठ्यांनी साधार दाखवून दिळे आहे. यासंबं- 
धीचे मराठे यांचे “ संगीत शाकुंतल : रंगभूमीवरील 
क्रांती ” हे सारेच प्रकरण मुळातून वाचण्यासारखे 
आहे. 

सारांश, १८४३ सालच्या विष्णुदासी “ सीता 
स्वयंवरा ? पासुन ते १८७५ च्या अण्णासाहेब 
किर्लोस्करांच्या ' संगीत शाकुंतल ' पर्यंतची मराठी 
रंगभूमी आणि पुनः त्यावरील मराठी लोकनाट्याचा 
प्रभाव यावर मराठे यांनी टाकलेला प्रकाश सर्वस्वी 
नवीन आहे. शिवाय तो साक्षेपी संशोधनवृत्तीने 
प्रत्येक विधानाला आधार देऊन. क. बा. मराठे यांच्या 
प्रस्तुत पुस्तकाचे मराठी रंगभूमीच्या संबंधातले महत्त्व 
वाढते ते त्यामुळे. मराठे यांच्या या संशोधनात्मक 
व साक्षेपी पुस्तकाला त्यांचेच समानधर्मी असणारे 
व संतसाहित्याचे निष्ठापूवेक संशोधन करणारे 
रा. चि. ढेरे यांचा प्रस्तावनेदाखल ' रूपमाया या 


नावाचा जो निबंध जोडला आहे, आणि त्यातून 


मराठी रंगभूमीच्या पूर्वेरंगाशी संतसाहित्याचा 


ष्र 
असणारा जो संबंध स्पष्ट झाला आहे, त्यामुळेही 
प्रस्तुत पुस्तकाचे महत्त्व वाढले आहे. 

- गं, ब. श्रामोपाध्ये 


* केक्टसफ़़ोंवर * £ ( काव्यसंग्रह ) अनुराधा 
पोतदार; मौज प्रकाशनगृह ; मुंबई ४; १९७९; 
पृ. ५८; कि. ११ रुपये. 


१९६० नंतर मराठी कवितेला प्रतिष्ठा प्राप्त 
झाली. नव्या जाणिवा, संवेदना घेऊन आलेल्या 
कवींनी कवितेची कक्षा विस्तीणे केली. सावंत्रिक' 
विसंवादाचे अधिष्ठान लाभलेली, संतप्त पिढीची 
कविता साठोत्तर दोन दशकांत स्थिरावली. हा प्रवाह 
इतका प्रचंड आणि गतिशील होता की, मराठी कवि- 
तेच्य़ा स्वरूपावर त्याचे काही परिणाम झालेले दिसून 
येतात. या परिवतेनात विशुद्ध-भावकविता क्षीण 
झालेली दिसते. 

शिरीष पै, अनुराधा पोतदार, सुशिला पगारीया, 
अंजली ठकार इत्यादी साठोत्तर कालातील प्रमख 
मराठी कवयित्री या सर्वे जाणिवा, संवेदनांपासून द्र 
राहिलेल्या दिसतात. त्यांची अलिप्तता जीवनाच्या 
परंपरागत चौकटींतुन बाहेर पडून अनुभव घेण्याची 
क्षमता मर्यादित करीत असली, तरी त्यांच्या कवितेने 
विशुद्ध भावकवितेची कोवळीक जोपासली आहे. 
याचा प्रत्यय अनुराधा पोतदार यांचा ' कॅक्टस 
फ्लॉवर ' हा कवितासंग्रह वाचताना येतो. 


अनुराधा पोतदारांची कविता टिंबाटिबांतून टप- 

टपलेली घायाळ प्रीतीची मुकी बोली आहे. प्रीतीच्या 
पोटी जन्म घेणारी जीवघेणी वेदना हे त्यांच्या कवि- 
तांचे केंद्र आहे. या वेदनेचा शोध, प्रीतीच्या शापित 
गुहेतील आतं मनाचे हुंकार, अदृश्य शक्तीने भाळा- 
वर रेखलेली रक्‍तखूण आणि विस्कटलेलं घरकुल या 
तीन माध्यमांतून कवयित्रीने घेतला आहे. 

जळजळत्या जिभेनं आव्हान देऊ दे तुलाही 

या लसलसत्या प्रीतीचं, 

प्रीतीच्या मंत्रबळा'चं. 

ही प्रीती हाच या पाठीचा कणा आहे, 


हे तुलाही अजून माहीत नाही. (हो प्रीती ) 


हर 32% ५:10: 

-नमेपनिस्स्यतज 
"रव्डटण|तथदधत 11072५८१61 

"पचनुणम सरल “ 


"चसहू* 


ष्र 


कवितांच्या केंद्रस्थानी असणार्‍या या प्रीतीचं रसा- 
यन ' रसरसतं, जळजळतं ' आहे. कवितांमागे जळ- 
णारे जिवंत मन आहे. प्रीतीची मुकी बोली ते स्वतः- 
शीच बोलते. ' अनंत जखमांनी ते घायाळ झालेले 
आहे. * चला उक्यीर होईल निघायला', * मी परत 
आले आहे', * या निरथंक नाटकावर', “शिपलाः, 'हे 
विसरणार नाहीस ना?', ' आता तरी पंख पसरवून 
झेपावू दे दूर, “आधीच फार उश्यीर झाला आहे', 
“आभार! इत्यादी कवितांना आतं स्वगतांचे नाटय- 
मय रूप लाभले आहे. * कविता? रक्‍तचंदनाला 
लागलेला वणवा असतो. संवेदनाशील मन शब्दा- 
शब्दांवर हृदय पिळून ठेवते, तरी गाभ्यातील वणवा 
विझत नाही. अनुराधा पोतदारांची कविता अश्या 
वणव्यात घायाळ झालेल्या मनाचे चित्कार आहेत. 
हे चित्कार दुःखाला लावण्य प्राप्त करून देतात. 

* तेव्हा वेदनेलाच द्रव फुटतो 

थेंबाथेंबातुन ती ठिबकत राहते. 

आणि काळझोपेचं थारोळं हळू-हळू साचू लागतं. 

(हे अवघं माथं ) 

* सारी वाटचाल या जीवनसखीचा हात हातात 
घेऊनच करावी लागते. विस्तवाशी खेळताना जपुन 
खेळता येत नाही. हे विसरल्यानेच ही वेदना निर्माण 
झाली आहे. तिने कवयित्रिचे वैयक्तिक जीवन 
व्यापून टाकले आहे जीवनात दु:ख पुराच्या पाण्या- 
सारखे सर्वदूर पसरले आहे. 

* आज मीच झाले आहे, एक ताणलेलं धनुष्य ? 
असं एका कवितेत अनुराधा पोतदार म्हणतात. हे 
ताण कुण्या अदृश्य शक्‍तीने निर्माण केलेले आहेत. 
“* त्या अज्ञात लिपीची अक्षरं वाचता वाचता कव- 
यित्रीचा उभा जन्म कापरासारखा जळत राहिला 
आहे? धूसर अंधारात भळभळत्या वांझ दुःखाचं रूप 
घेऊन देव पुढं आलं आणि प्रीतीच्या कहाणीतील 
* त्याला-तिला " प्राक्तनाची ही लक्ष्मणरेषा ओलां- 
डता आली नाही. अनुराधा पोतदारांची कविता 
वेदनेचा फक्त शोध घेत नाही, ती वेदनेचा भावात्मक 
पातळीवर अर्थ लावू पाहते. 

* कॅक्टस फ्लॉवर * ही विस्कटलेल्या मध्यमवर्गीय 
घरकुलाची कहाणी आहे. पाण्यामधलं घर आता 
पाण्यातही तरंगत नसल्याचं दु:ख त्यात आहे. 
वाळूच्या खोप्यासारखी घरकुलाची स्वप्ने भंगतात. 


नवभारत 


जुले, १९८० 


पत्त्याचे बंगळे माथी आपटून रक्‍तबंवाळ करण्यासाठी 
दगडी इमले होतात. यक्षनगरीतुन निसटलेल्या अनेक 
घरांचे संदर्भ- * पाठ फिरविली तरी :, ' पाण्यामधलं 
माझं हे घर ', 'या भितीच म्हणून राहिल्या आहेत', 
* तुमचे हे सोज्वळ संसार ', ' हे विसरणार नाहीस 
ना?', 'घरच उरत नाही' इत्यादी कवितांतून येतात. 
घर असतं मुर्दाड, मख्घ, 
अवघ्या आयुष्याचं दान वसूल करणारं, 
रक्‍ताच्या प्रत्येक थेंबाची किमत घेणारं, 
मांसाचा लचका मागणाऱ्या 
शायलॉकसारखं- 

(पाठ फिरवली तरी) 
कवयित्रीचं सगळं व्यक्‍्तित्वच “* घर? क्षोषून घेतं. 
* कोणतीच वाट उंबऱयापर्यंत पोचत नाही. * कातर- 
वेळेची दिवेलागण आणि उंबऱ्यावरचं वेडंवाकडं 
स्वस्तिक-कशालाच मग अर्थ उरत नाही.! अर्थ ह्र्व- 
लेल्या, एकाकीपणा देणाऱ्या मध्यमवर्गीय घराचं 
दु:ख कवितेतून पाझरत राहते. 


“ कॅक्‍्टस-फ्लॉवर ? मधील अनुभवविश्व आत्म- 
मग्न स्त्रीमनानं अनुभवलेलं अनुभवविश्व आहे. वैय- 
क्तिक जीवनातील सुखदुःखांच्या अनुभूतींनी ते मर्या- 
दित झाले आहे. या भावविश्वात 'आईच्य़ा पदराला 
हिरव्या नक्षीची सय येते. हुंगलेल्या मऊ जावळाचा 
गंध आठवतो, दूधपित्या बाळाच्या रातंबी तळव्या- 
सारखे काळाचे ठसे उमटतात. दूधभिजल्या पदराला 
वात्सल्याचा गंध येतो. स्त्रीच्या संवेदनाशील मनातून 
व्यक्‍त होणाऱ्या वात्सल्य, प्रीती, समपेण, त्याग, 
करुणा, वेदना इ. विविध भाववृत्ती या कवित्तांचा 
विषय झालेल्या आहेत, 


अनुराधा पोतदारांची कविता तीव्र आत्मनिष्ठेतून 

निर्माण झाली आहे. तौत्र आत्मनिष्ठेतून अभि- 
व्पक्‍तीची अपरिहायंता निर्माण होते, भावनांचा 
उद्रेक असह्य झाला को, ' जगण्याचं पात्र कविता 
होऊन उतूं जातं'. 'सगळं अस्तित्व गीतांत एकवटत. 
अवघ्य़ा अस्तित्वाचा अर्थ घेऊन कविता येते. 

“ शब्दांच्या चोची आज वासल्या आहेत 

आणि माझेही ओठ तहानले आहेत.! 


ही अपरिहायेता इतकी प्रखर नि आवेगपूर्णे आहे 
को, कवयित्रीचं सारं आयुष्य एक वाहती जखम 


किड: 7208/2-:22 25 द्‌ 
-चफबभ श्‌ रव्य 
0 & 


गप्रंथपरीक्षण 


वनते आणि जखमांना हार न जाणारे रक्‍त गीतां- 
तून वाहात राहते. 
विशुद्ध भावकवितेची निमिती आरश्यात पडलेल्या 
स्वतःच्या प्रतिबिबावर चोची मारणाऱ्या चिमणीच्या 
कुतीसारखी असते. चिमणी चोचीला ठणका लागे- 
पर्यंत स्वत.'च्या प्रतिबिबावर टोची मारते. स्वतःच 
स्वत:ला छळते. नाजुक पिसांचा फुलोरा उद्‌ध्वस्त 
होतो. भान हरपून तिचे स्वतःला छिलणे, उद्‌ध्वस्त 
करणे चालू असते. भावकवितेत संवेदनाशील मन 
प्रामाणिकपणाच्या दुधारी हत्याराने स्वतःला 
उद्ध्वस्त करीत भावस्थितीचा शोध घेत असते. 
अनुराधा पोतदारांची कविता “ स्व 'चा शोध घेताना 
अशीच अंतर्बाह्य निर्मल स्वरूपात अवतरते. त्यामुळे 
या सवे कवितांना * स्वगता'चा घाट लाभला आहे. 
अंतर्यामी दाटलेल्या अथांग भावाशयाला कवितेची 

मंत्रशक्ती प्राप्त होताच कवियित्रीची वाणी सरभर 
होते. विशुद्ध भावकवितेचे यश तिच्या अचूक शब्द- 
योजनेवर अवलंबून असते. पोतदारांची कविता 
रक्‍ताने लिहिलेली कविता आहे. 

“ही रक्‍ताची शाई खरं तर 

लालभडक दिसायला हवी. 

तेच तर सांगत होते: 

ही शाई अश्शी काळीजांभळी दिसते, 

कारण हे रक्‍तच साकळलेलं आहे, 

जळालेलं आहे.' 

(जे करावसं वाटतं तेही) 
या कवितांतून भावरूप शब्दांचे प्रवाह इतक्या 
वेगाने येतात की, अर्थवाही प्रतिमांचे भोवरे अनेक 
कवितांतुन निर्माण होतात. भावस्थितीशी एकरूप 
झालेल्या प्रतिमा हेच या कवितांच्या विशुद्धतेचे 
द्योतक आहे. 


तू माझं पत्र वाचशील तेव्हा 
मला तुझ्य़ा डोळ्यांत उतरता येईल का? 
सुकलेल्या आसवांसारख्या या 
पुसटल्या अधोरेखा, 
वाऱ्याच्या वावटळीसारखे 
अक्षरांचे गरगरते भोवरे, 
टिंबा टिंबातून टपटपलेली घायाळ 
प्रीतीची मुकी बोली, 


५३ 


कोपऱ्यातल्या समाधीसारखी 
घुसमटलेली बापुडवाणी सही, 
तु माझं _पत्र वाचशील, तेव्हा 
मला तुझ्या डोळ्यांत उतरावसं. वोटतं 
या साऱ्यांसाठी (या सार्‍यांसाठी) 


अनुराधा,पोतदारांच्या कवितांतील प्रतिमा नुसते 
भावस्थितीचे शब्दचित्र निर्माण करीत नाहीत. ती 
भावस्थिती पिजून काढतात. भोवऱ्याच्या तळाशी 
जातात. तिचे चैतन्यमय शुद्धस्वरूप शब्दांत सामावून 
घेतात. त्यामुळेच * कॅक्टस फ्लॉवर ' मधील वेदनेला 
लावण्य प्राप्त झाले आहे. 

या कवितांच्या पाठीशी /असणारा भावाशय 
इतका समृद्ध आहे की, त्याची अभिव्यक्ती करण्या- 
करिता शब्दशक्‍ती तोकडी पडते. शब्दांना थकवा 
येतो. 

५ माझा गाव पाण्याखाली विसावतो आहे 

पाखराच्या चोचीसारखे हे ओठ वर राहिलेत 

तोवर थांबू नकोस $ 

बोलत राहा....-. बोलत राहा...... 

(भरू म्हंटलं म्हणून) 
वेदनेला बोलती ठेवताना, ओठ कोरडे पडतात तेव्हा 
कवयित्रीचा निसर्गाशी संवाद होतो. पहाट वारा, 
विविध ख्पांतील चांदणं, पंखांची मुको फडफड 
करणारे घायाळ पक्षी, पडून गेलेल्या पावसाच्या 
पागोळ्या, करपल्या मातीचा गंध घेऊन येणारं 
सैरभर वारं, आभाळाला ओढून घेणारं सरोवर, 
आभाळरेषेपाशी जेपावणारा समुद्र इत्यादी. निसगे- 
विभ्रम त्यांच्या भावविश्वाश्ी समरस होतात. 

$ कॅक्टस फ्लॉवर ' एकाको-उपेक्षित-त्यांचे रंग, 
गंध, रूप, सौंदये काट्यांत लपलेले, या कवितांसारखे. 
इंदिरा संतांच्या कवितेशी दुधाचं नातं असलेली 
अनुराधा पोतदारांची कविता एकाच विरहानु- 
भवाच्या आवर्तातुन बाहेर पडलेली नसली, तरी 
तिची भोवळ इतकी गतिमान आहे कौ, ती भाव- 
कवितेच्या विदववात स्थिर झालेली दिसते. 


-वि. रा. जोशी 


ष्छ 


: यादवकालीन मराठी काव्यसमीक्षा ' : 
सुहासिनी इलॅकर ; धारा प्रकाशन, औरंगाबाद ; 
१९७९ ; पृ. १२७ ; कि. १५ रूपये. 


: यादवकालीन मराठी काव्यसमीक्षा? हा डॉ. 
सुहासिनी इर्लेकर यांनी लिहिलेला, यादवकालीन 
काही काव्यविषयक जाणीवांचा विचार करणारा, 
समीक्षात्मक लेखांचा संग्रह आहे. यातील काही लेख 
मराठी नियतकालिकांत प्रसिद्ध झ्षालेले आहेत. स्वत: 
लेखिकेने प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे, यादवकालीन 
साहित्याच्या अखंड कुतुहलातुन या स्फुट लेखांची 
निर्मिती क्षाली आहे. या लेखात यादवकालीन 
काव्याचाच विचार करण्यात आला आहे; गद्य 
साहित्याचा विचार लेखिकेने जाणीवपूर्वेक बाजूला 
ठेवला आहे. 


* ओवी : ग्रांथिक व मौखिक * या पहिल्या लेखात, 
लेखिकेने मौखिक व ग्रांथिक ओवीतील फरक दाख- 
वून ग्रांथिक ओवीचे स्वरूप अधिक श्रेष्ठ कसे हे 
दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. मध्ययुगीन ओवीबद्ध 
वाळूमयांचे कथात्मक व तत्त्वद्शेनात्मक असे दोन 
विभाग कल्पून ग्रांथिक ओवीचे श्रेष्ठत्व दाखवून 
दिले आहे. जीवनानुभव व्यक्त करीत असताना ओवी 
विशुद्ध भावकवितेच्या पातळीवर कशी पोचते, हेही 
अनेक उदाहरणे देऊन सिद्ध केले आहे. हा लेख 
वाचत असताना लेखिकेच्या अभ्यासपूर्ण विवेच- 
नाचा प्रत्यय येतो. पण लेखिकेने शब्दांचा इतका 
घोळ घातला आहे, की वाचक त्या शब्दघोळातच 
अडकतो आणि आडयापर्यंत पोहचणे त्याला कठीण 
होळन बसते. दोन गोष्टींचा जवळचा संबंध नसु- 
नही तो ओढूनताणून दाखविला, तर जो अनुभव 
येईल, त्याच अनुभवाचा प्रत्यय हा लेख वाचत 
असताना येतो आणि म्हणूनच हा लेख कधीकधी 
अगदी कंटाळवाणा होतो. 


* धवळे: आद्य मराठी काव्याचा एक मुक्‍त आवि- 
ष्कार ' या दुसर्‍या लेखात महृदंढोच्या ' रुक्‍्मिणी- 
हरण? या कथाकाव्याची ओळख लेखिकेने करून 
दिली आहे; व तदनुषंगाने ' धवळे ! या काव्यप्रका- 
राची चर्चा केली आहे. 


नवेभारंत 


जुलै, १९८० 


“ श्रीनिवृत्तीनाथ-ज्ञानेश्‍वर अभंग ' या तिसर्‍या 
लेखात, वरील अभंगांतून प्रकटणाऱ्या गुरुशिष्य- 
संवादाचे स्वरूप उलगडून दाखविले आहे. 

“ ज्ञानेशवरांची गूढात्म अभंगरचना ' या चौथ्या 
खेखात, ज्ञानेश्‍वरांच्या अभंगांची वैशिष्ट्ये सांगताना, 
लेखिकेने गूढकाव्यालाही स्पर्श केला आहे. गूढ- 
काव्याचे स्वरूप सांगून ज्ञानेश्‍वरांच्या अभंगांना 
गूढकाव्य का म्हणायचे, याची कारणमीमांसाही 
लेखिकेने केली आहे. ज्ञानेश्‍वरांच्या अभंगांचे मूल्य- 
मापन करीत असताना विशुद्ध भावकविता व 
साक्षात्कारी चितन या दोन्ही दृष्टीने हे अभंग श्रेष्ठ 
कसे आहेत, हेही लेखिकेने पटवून दिले आहे. 

पाचव्या लेखात ज्ञानेश्‍वर व मुक्‍ताबाई यांच्या 
काव्यस्वरूपाची चर्चा लेखिका करते. या लेखात 
पुन्हा लेखिकेने एकवार ज्ञानेश्वरांच्या अभंगांचे 
स्वरूप विस्तृतपणे उलगडून दाखविले आहे. 
मुक्‍ताबाईच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वैशिष्ट्य सांगत 
असताना '“ ताटीचे अभंग? व ' मुक्‍्ताबाई-चांगदेव 
संवादात्मक अभंगां'चे विशेष लेखिका सांगते. 


वरील तिन्ही लेख ज्ञानेश्‍वरांच्या काव्याचे स्वरूप 
सांगणारे असले, तरी त्यात वेगळे असे काही 
सांगितलेले नाही. पण ज्ञानेश्‍वरांविषयीचा लेखिकेचा 
श्रद्धापूणे दृष्टिकोन या लेखांतून वारंवार प्रत्ययाला 
येतो. 

“ तीर्थावळी: एक कथाकाव्य ' या सहाव्या लेखात 
तोर्थावळोच्या अभंगांचा लेखिकेने परिचय करून 
दिला आहे. हे अभंग लिहिण्यामागची नामदेवांची 
प्रेरणा ही कलानिमितीची प्रेरणा आहे असे लेखिका 


ठासुन सांगते व त्या दृष्टीनेच या अभंगांचा परिचय 
ती करून देते, 


एक गूढ, अथेसंपृक्‍त, व्यामिश्र अश्या अहैतान- 
भवाची अभिव्यक्ती साधणारा, गोरक्षनाथांना 


उद्देशून गायलेला, 'जो जो जो जो रे गोरक्षा! ह्या 
जनाबाईच्या * पाळण्या'ची ओळख लेखिका सातव्या 
लेखात करून देते व त्याचे काव्यसोंदर्येही उलगडून 
दाखविते. भे 
तेराव्या शतकात, महानुभाव व वारकरी पंथ 
ह्या संश्रदायांतुन, मराठी सारस्वतातील दोन प्रमुख 
काव्यपरंपरा साकार झाल्या, ह्या काव्यपरंपरांपैकी 


पत्रव्यवहार 


महानुभाव पंथाची काव्यपरंपरा खंडित का झाली, 
याचे सुंदर, बांधेसुद व रेखीव विवेचन लेखिकेने 
* यादवकालीन सांप्रदायिक परंपरा? ह्या आठव्या 
लेखात केले आहे. ह्या लेखाची शेलीही विवेचनाला 
आवश्यक अशी सरळ व मुद्देसूद आहे. त्यामानाने 
पहिल्या सात लेखांची शैली अतिशय संस्कृतप्रचुर 
व घोळदार आहे. लेखिका शब्दघोळातच अडकते; 
त्याच त्या अर्थाचे पण वेगवेगळे शब्द पुन्हा पुन्हा 
येतात. त्यामुळे ' बोटभर लाकूड तर हातभर ढलपी 


५५ 


असा काहीसा प्रकार झालेला दिसतो. स्त्रीगीतांचा 
व काव्याचा विचार करीत असताना लेखिकेने 
सहानुभूतीपूर्वक खूपच झुकते माप स्त्रीलेखिकांच्या 

पदरात टाकले आहे. मुद्रणदोषही बरेच आहेत. 
एकंदरीत मराठी साहित्याच्या अभ्यासकाला या 
लेखांचा संदर्भ-ळेख म्हणून पुष्कळच उपयोग होण्या- 
सारखा आहे. त्या दृष्टीने या लेखांचे निश्‍चितच 
महत्त्व आहे. त 
- नीलम र. हातेकर 


>>>“ 


वाचकांचा पत्नरव्यवहार- 


संपादक * नवभारत ! यांस 
स.न.वि.वि 

* नवभारत ' मासिकाच्या जानेवारी १९८० च्य़ा 
अंकात मी लिहिलेले रेगे-लवंदे, रेगे-जोशी, रेगे- 
बारलिंगे वादाविषयीचे पत्र आपण क॑दाचित 
पाहिले असेल. त्या संदर्भात नंतर झालेला पत्र" 
वपवहार “ नवभारत  च्य़ा फेब्रुवारी व माचंच्या 
अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. प्रा. रेगे यांनी पाटणकर- 
लवंदे वादाच्या संदर्भात ' नवभारत ' मासिकाच्या 
तीन अंकांत (मार्च, एप्रिल, मे) आपला सविस्तर 
ळेखही छापला आहे. यातील आपल्याशी संबंधित 
मुद्रिते सोबत पाठवली आहेत. 

मी सुचविलेल्प्रा पद्धतीच्या वादासाठी प्रा. रेगे 
यांनी आपली तयारी ' नवभारत'च्या फेब्रुवारी 
१९८० च्य़ा अंकातील आपल्या पत्रात दर्शवली 
आहे. आपणही अशा वादासाठी सिद्ध असाल असा 
झला विश्‍वास वाटतो. ' नवभारत * मध्ये लिहिल्या- 
प्रमाणे या वादाचे आयोजन मी करीन. वाद पुण 
किवा मुंबई येथे आयोजित केला जाईल. 

वादाविषयी माझ्या मतातील कल्पनेचा तपशील 
खाली देत आहे. याविषयी आपल्या उभय बाजूच्या 
व तज्ञांच्या एकमताच्या संमतीने काही बदल करणे 
उचित वाटल्यास करता येतील. 

१) तज्ञ उभय पक्षांना मान्य असेच असतील. 
२) त्यांची संख्या अक ते तीन अशो असेल. 


%$ हा वाद नवभारताच्या विद्यम 
आयोजिलेला आहे. ह्या वादाविषयीच्या त्य 
पत्रास प्रसिद्धी दिली आहे. “का. स. 


. ३) उभय पक्षांना मान्य: असलेल्या तज्ञांच्या 
नामावलीत एकही समान नाव न निघा- 
ल्यास दोन्ही बाजूंनी दिलेल्या नामावली 
प्रसिद्ध करण्यात येतील. 

वादाच्या वेळी उभय पक्षांना मान्य असे 
निमंत्रित उपस्थित राहू शकतील. मात्र 
त्यांना वादात कोणत्याही पद्धतीने भाग 
घेता येणार नाही. 

कोणत्या मुद्द्यावर तज्ञांचे निक्षे घ्याव- 
याचे याविषयीचा निर्णय उभय बाजूं व 
तज्ञ परस्परविचारविनिमयाने घेतील. 
प्रत्येक तज्ञ आपले निष्कर्ष लेखी स्वरू- 
पात देईल ते प्रसिद्ध केले जातील, 
आपण आपल्याला मान्य अश्या तज्ञांची नावे 


सुचविल्य़ानंतर उभय बाजूंना मान्य अश्या तज्ञांशी 
संपक साधून मी पुढील कार्यवाहीस प्रारंभ करीत 
आहे. यासाठी जूनअखेरपर्यंतचा कालावधी पुरेसा 
होईल असे वाटते. त्यानंतर जुलै, ऑगस्ट महिन्याच्या 
: नवभारत'च्या अंकांत या प्रयत्नाचे स्वरूप, त्यातील 
पत्रव्यवहार व तज्ञांचे निष्कर्ष मी प्रसिद्धीसाठी 
पाठवेन.* 

हे पत्र सर्वांच्या माहितीसाठी म्हणून ' नवभारत'- 
च्या जूनच्या अंकात प्रसिद्धीसाठी पाठवित आहे. 
कळावे, 
दि. १४५१९८० 


1.4 


०” 


५) 


६) 


--देवदत्त दाभोलकर 


[ने होत नसून प्रा. देवदत्त दाभोलकर ह्यांनी स्वतंत्रपणे 
च्या कल्पना वाचकांस विदित व्हाव्या, ह्या हेतुने वरील 


सार-संकठन 


प डकल लक555050000:0000004..0000,030300आ3्य3ती 


परंदेश- 
“ ओपेक'ची बीस वर्षे 

£ ओपेक ' - ऑर्गेनिझेशन ऑफ पेट्रोलियम 
एक्स्पोटिंग कन्ट्रीज, पेट्रोल निर्यात करणाऱ्या देशांची 
संघटना- ह्या संस्थेला यंदा वीस वर्षे पुरी होतात. 
ह्या संघटनेबाहेरील देश हा विसावा वाढदिवस 
साजरा करण्याच्या मन:स्थितीत असणे कठीण आहे. 
आज संबंध जगात चलनवाढीला जो ऊत आला आहे, 
त्याची जबाबदारी मुख्यत: ओपेक देशांनी पेट्रोलच्या 
भरमसाटपणे वाढविलेल्या किमतीवर टाकण्यात 
येते. ह्या चलनवाढीचा फटका अमेरिका आणि 
पह्चिम युरोपमधील श्रीमंत देश यांना जितका 
बसला आहे, त्यापेक्षा स्वत:चे तेल नसलेल्या गरीब 
देशांना कितीतरी अधिक वसला आहे. ह्या गरीब 
देशांची ओपेक देशांना काही कदर आहे असे दिसत 
नाही. 

ओपेकमध्ये मुख्यत: मध्यपूर्वेतील अरब राज्ये 
आणि इराण हे देश असले, तरी तिचा 
पाब्लो पारेझ आल्फोन्सो हा व्हेनिझुएलन होता. 
पारे आल्फोन्सो हा व्हेनिझुएलाचा, खाणी आणि 
पेट्रोल ह्या खात्याचा मंत्री असताना तेल किती 
उधळपट्टीने वापरण्यात येत आहे. आणि तेलाचे 
नैसगिक साठे किती झपाट्याने खाली होत आहेत 
ह्याची त्याला चांगलीच कल्पना आलो. ही उघळ- 
पट्टी थांबविण्यासाठी, तेलाचा वापर अधिक विवेकाने 
आणि संयमाने व्हावा आणि भूगर्भातील तेल संपून 
जाण्यापूर्वी पर्यायी ऊर्जांचा वापर स्थिर व्हावा 
म्हणून तेलाची निर्यात करणाऱ्या देशांनी संघटित 
होऊन त्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवावे अशो 
कल्पना त्याने काढली. ही साधारणपणे १९४६ ची 
गोष्ट, पण ओपेक ही संघटना प्रत्यक्ष स्थापन व्हायला 
१९६० हे वर्षे उजाडावे लागले. 

ख्ढ अर्थाने जे राजकारणी किवा अ्थकारणी 
असतात त्यात आल्फोन्सोची गणना करता येणार 


प्रणेता युवां 


नाही, तो स्वत:ला मुख्यतः पर्यावरणवादी (इका- 
लॉजिस्ट) मानीत असे. बागकाम, विशेषतः फुल- 
झाडे वाढविणे हा त्याचा प्रमुख छंद होता. मोटार- 
गाडी हा ' जागतिक शाप? आहे असे तो म्हणत 
असे. तो स्वत: कोट्याधीश होता. पण त्याची 
जी एकुलती एक गाडी होती ती त्याने मुद्दाम 
निकालात काढली आणि लहान फुलझाडे लावण्या- 
साठी कुंडी म्हणून तिचा तो वापर करू लागला, 
सायकलींचा तो पुरस्कर्ता होता. तसेच तो मेण- 
बत्त्यांच्या प्रकाशात वाचीत असे आणि अंधार पडला 
को विजेचा वापर टाळण्यासाठी आपल्या पाहुण्यांना 
घरी जायला सांगत असे. त्याने एकदा असे म्हटले 
को “ बहुतेकजणांना असे वाटते, की तेलाच्या किमती 
वाढविण्याचा ओपेक ही संघटना एक मार्ग आहे. मी 
स्वत: ऊर्जेचा वापर कमी करण्याचे साधन म्हणून 


ओपेककडे पहातो.” पारेझ आल्फोन्सो १९७९ साली 
प 
मृत्यू पावले. 


१९६० साली बगदाद येथे व्हेनिझुएला, सौदी 
अरेबिया, इराण आणि कुवैत ह्या देक्यांच्या प्रति- 
निधींनी करार करून एका बॅरलला १.८० अमेरिकन 
डॉलर अशी तेलाची किमान किमत मुक्रर केली. 
त्याच्या अगोदर पेट्रोलच्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या 
तेलाची किमत म्हणून तेल निर्यात करणाऱ्या 
देशांच्या तोंडावर जे दोनचार तुकडे त्या फेकीत 
त्याच्यातही घट करण्याच्या उद्योगात गुंतल्या होत्या. 
१९७३ साली झालेल्या युद्धात इजिप्त व सीरिया 
या देशांना आपला पाठिबा आहे हे दाखविण्यासाठी 
अरब देशांनी पाश्‍चात्त्य देशांना ते निर्यात करीत 
असलेल्या तेलात घट केली. त्यावेळी जेव्हा इराणने 
स्वत:कडे असलेले तेलाचे साठे लिलाव करून सर्वांत 
जास्त किमत मोजणाऱ्याला विकले, तेव्हा दर बॅरलला 
१७ डॉल्स एवढी किमत द्यायला काहीजण तयार 
आहेत असे त्याला आढळून आले. ह्या अनुभवाचा 
फायदा घेऊन भोपेक देशांनी जानेवारी १९७४- 


इस्टड्या ती 

*्ड्‌ः ऐकर डे -1) स. ह 

कॉ ऊउ्क "नगय चिव यज) 
उगघतर ् 


"रढडंटच्ण१ 


८2०८: ुदरधात “ 


ह स्च्य 


सारसंकलन 


मध्ये तेलाची किमत वॅरलला ११.६५ डॉल्स एवढी 
वाढविली. १९७८ मध्ये इराणमध्ये अंतर्गत अस्व- 
स्थता माजल्यामुळे त्य़ा देशातुन होणारी तेलाची 
निर्यात घटली. ह्यामुळे १९७९ मध्ये बॅरलला ४० 
डॉलसं एवढी किमत देऊन काहीजणांनी तेल खरेदी 
केले. तेव्हा माचे १९७९ मध्ये वॅरलला १४.५४ 
डॉल्स व जूनमध्ये १८ डॉलर्स अश्या किमती वाढ- 
विण्यात आल्या. डिसेंबरमध्ये सौदी अरेविया, व्हेनि” 
झूएला आणि कुवेत यांच्या सहकार्याने, बॅरलला २४ 
डॉलर्स यापेक्षा किमत वाढू नये ह्या खटपटीत होते. 
पण तेल निर्यात करणाऱ्या अनेक देशांना ही गोष्ट 
मान्य नव्हती. त्यांनी बॅरळला ३० डॉलसं ही किमत 
जाहीर केली. ह्यानंतर अल्जीरिया, लिबिया आणि 
नायजीरिया ह्या देशांनी बॅरलला ३५ डॉलर किवा 
अधिक एवढ्यापर्यंत किमत वाढविली. 

ओपेक देश पारेझ आल्फोन्सी ह्यांच्या ध्येप्रवादी 
कल्पनांनी भारून जाऊन ह्या किमती वाढवीत आहेत 
असे मानणे कठीण आहे. किंमती वाढविण्यात त्यांचा 
नागडा स्वार्थच दिसून येतो. पण भातापर्यंत प्रगत 
औद्योगिक देशांनी आपल्या लष्करी सत्तेच्या आणि 
तांत्रिक ज्ञानाच्या बळावर मागासलेल्या देहांत 
सापडणारे तेल बेदरकारपणे वापरले, त्याची वाजवी 
किमत ह्या देशांना कधी दिली नाही आणि स्वत:च्या 
सुखसोयीसाठी तेलाची वारेमाप उधळपट्टी केली- 
ओपेक' देशांनी तेलाच्या किमती वाढविल्यामुळे ह्या 
देशांना जर काही अडचणी सोसाव्या लागल्या अस- 
तील, तर त्यामुळे कुणी अश्रू ढाळायचे कारण नाही. 
पण मागासलेल्या ओपेक देशांना अचानक आणि 
भरमसाट श्रीमंती आली आहे. तिचा उपयोग कर- 
ण्यात त्यांचा शहाणपणा कसाला लागणार आहे. 
आणि तेल नसणाऱ्या गरीब देशांची आपल्याला 
काही पर्वा नाही हे त्यांनी आपल्या वागणुकीने सिद्ध 
केले आहे. 


शस्त्रास्त्रे | | 
जगातील सर्वे देश स्वतःच्या * संरक्षणा साठी 


म्हणून जो खर्च करतात तो एकत्रित केला, तर असा 
हिशोब होतो, की दर मिनिटाला ८० लक्ष स्पये 
एवढी रक्‍कम ह्या कामासाठी खर्च होत आहे. हा 
वैसा दारिद्र्य आणि उपासमार कमी करण्यासाठी 
वोपरता आला असता. शिंवाय . शस्त्रास्त्रांत सतत 


न.,भा, ८ 


छे 


एवढी सुधारणा होत आहे, की त्यांच्यामुळे माण- 
साच्या परिसरालाच धोका निर्माण झाला आहे. 

व्हिएतनामच्या युद्धांत वरीच अरण्ये रासायनिक 
अस्त्रांनी बेचिराख करण्यात आली. ही राने परत 
पूर्वस्थितीत येण्यासाठी पुढील शतक उजाडावे लागेल. 
ह्यापेक्षा अणुबांवचा वापर करण्यात आला असता 
तर कमी नुकसान झाले असते असे निश्‍चितपणे 
म्हणता येते. ह्या गोष्टीला दहा वर्षे होऊन गेली. 
मध्यंतरात शस्त्रास्त्रे अधिकच विनाशक बनली 
आहेत. * संयुक्‍त राष्ट्रांचा पर्यावरण कार्यक्रम र 
(युनायटेड नेशन्स एन्व्हायरनमेन्ट प्रोग्राम-युनेप) 
ह्या संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात आज जग- 
भर झास्त्रास्त्रसामग्नीत जी झपाट्याने वाढ होत आहे 
तिच्यामुळे, ज्या नैसगगिक व्यवस्थांवर मानवी जीवन 
अवलंबून आहे त्यांना किती धोका निर्माण झाला 
आहे ह्याची स्पष्ट कल्पना देण्यात आली आहे. ह्या 
संघटनेचे कार्यकारी संचालक मुस्तफा के तोल्वा यांनी 
असे विधान केले आहे, की गेल्या तीस वर्षांत जगा- 
तील शस्त्रागारांत साठलेली विनाशक शक्‍ती लक्षावधी 
पटींनी वाढली आहे. अणु-शस्त्रांबरोबरच रासायनिक 
आणि जीवशास्त्रीय शस्त्रे निर्माण करण्यात 
येतात. ह्या शस्त्रांचा वापर क्षाला तर जमीन 
विषारी बनेल, वातावरणात ओझोनचे जे आच्छादन 
असते ते कमी होईल आणि जगाचे हवामानही बद- 
लेल. शिवाय शास्त्रास्त्रांच्या बाबतीत माणसाची 
शक्‍ती आणि कल्पकता आता पृथ्वीपुरती मर्यादित 
राहिलेली नाही. १९७८ मध्येच ११२ लष्करी उप- 
ग्रह सोडण्यात आले होते. 

ह्या संदर्भात नेहमी करण्यात येणारा एक युक्‍्ति- 
वाद असा, की शस्त्रास्त्रे जितकी अधिक भयानक 
होत जातील, तितका ती प्रत्यक्ष वापरली जाण्याचा 
धोका कमी होत जाईल. ह्या युक्तिवादापासून 
लाभणारे समाधान फसवे ठरण्याची शक्‍यता आहे. 
१९४५ ते १९७९ ह्या कालावधीत १३० यादवी 
आणि स्थानिक युद्धे लढण्यात आली असा हिषेब 
आहे. एखाद्या स्थानिक युद्धातुन जागतिक युद्ध उद्‌भ- 
वेल हा धोका सतत असतो. 

पण प्रत्यक्ष युद्धात शस्त्राचा वापर झाला नाही, 
तरी शस्त्रास्त्रांची जी शयेत चालू असते तिच्यामुळे 
परिसरावर सतत ताण पडत असतो, एकतर नवीन 


ष्ट 


शस्त्रांची चाचणी करावी लागते. तसेच प्रत्येक सैन्य, 
दरवर्षी आपल्या लष्करी प्रश्रक्षणाचा भाग म्हणून, 
नवीन शस्त्रास्त्रांचा वापर करून लष्करी डावपेच कसे 
लढविता येतील ह्याच्या तालमी घेते. धातू आणि 
तेल ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती दास्त्रास्त्रांच्या निर्मि- 
तीमध्ये व चाचण्यांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर 
खर्ची पडते. सबंध आफ्रिका खंडामध्ये तेलाचा जो 
वापर होतो त्याच्या दुप्पट तेल जगातील सवं लष्करे 
मिळून फस्त करतात असा अंदाज आहे. 


आज गरीब देशांना जेवढे आथिक साहाय्य देण्यात 
येत आहे, त्याच्या वीसपट रक्‍कम शस्त्रास्त्रांच्या' 
निमितीवर खर्चे होत आहे. ' संशोधन आणि विकास? 
( रिसचे अँण्ड डेव्हलपमेन्ट ) कार्यक्रमांवर जगभर 
जो खर्च होत आहे त्याच्या ४० टक्‍के खर्च ' संर- 
क्षण'विपयक संशोधनावर होत आहे. अणु-बाँबच्या 
ज्या चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत त्यांच्यामळे 
वाळवंटातील बऱ्याच प्रदेश्ञांचे नुकसान झाले आहे. 
जर अणुयुद्ध झाले तर त्याचे परिणाम सबंध पृथ्वीला 
भोवतील. शेतजमीनीची धृपणी होईल,  घळीचे 
विषारी कण वातावरणात फॅलावतील, आणि 
ओझोनच्या ज्या आच्छादनामुळे अपायकारक अल्टा- 
व्हायोलेट किरण वातावरणातून गाळले जातात त्ते 
संकोच पावेळ, रासायनिक आणि जीवशास्त्रीय 
शस्त्रांमुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम घडन येणे 
शक्‍य आहे. उदा. कमी पावसाच्या कोरड्या प्रदेशा- 
तील शेतमातीची धुपणी होऊन कायमची वाळवंटे 
निर्माण होतील. युद्धात वापरता येतील असे बारा 
जातींचे विषाणू शोधून काढण्यात आले आहेत. 


। आणखी एक गोष्ट ध्यानात घ्यावी लागते. यद्ध 
संपुष्टात येऊन शांतता जाहीर करण्यात भाली की 
युद्धापासून संभवणारे धोके आपोआप संपुष्टात येतात 
असे नाही. उदा. युद्धकाळात जमिनीवर व सम्‌द्रात 
स्फोटक “ माइन्स ! सोडण्यात येतात. त्या झोदन 
काढून शमवाव्या लागतात. दुसऱ्या महायुद्धात पेर- 
लेल्या १ कोटी ४० लक्ष माइन्स आपण शोधन नष्ट 
केल्या असे एका देशाने संयुक्‍त राष्ट संघटनेला 

विले आहे. हे काम करण्यासा य 


ठी जी कौशल्ये ल 
आळ 1ग- 
तात ती मागासलेल्या देशांत नसतात आणि म्हणन 
त्याचा खच त्यांना परवडण्यासारखा नसतो. र 


नवभारत 


जुले, १९८० 


हे सर्वे कळत असुनही वळत नाही. शस्त्रास्त्रांवरचा 
खर्चे दरवर्षी वाढतच आहे. 
इराण 

इराणमधील इस्लामी क्रांती टिकून राहील का? 
आयतुल्ला खोमिनी यांचे स्वप्त प्रारंभीचा जो 
इस्लामी समाज होता त्याच्या धर्तीवर इराणी 
समाजाची पुनरंचना करण्याचे आहे. पदच्युत शहांचे 
स्वप्न आधुनिक इराण घडविण्याचे होते. हा 
जो आधुनिक इराण शहांनी अर्धवट घडविला 
होता, त्याची उलटापालट करून इस्लामी समाजाचे 
त्याला स्वरूप द्यायचा निकराचा खटाटोप आज 
इराणमध्ये होत आहे. ' आपल्याला जे काही मार्ग- 
दर्शन हवे असेल, ते सवे कुराणामध्ये आहे! असे 
खोमिनींचे म्हणणे आहे. सववसत्ताधीशञ खोमिनींच्या 
नेतृत्वाखाली, धर्मगुरूंच्या देखरेखीखाळी इराणचे 
सरकार चालेल, त्याचे अंतगंत व परराष्ट्रीय धोरण 
इस्लामच्या मूल्भूत तत्त्वांना अनुसरून आखण्यात 
येईल, इस्लामच्या आथिक, शैक्षणिक आणि 
सामाजिक तत्त्वांना अनुसरून सर्व संस्थांचे कार्ये 
चालेल, इस्लामवर श्रद्धा राखणारे प्रक्षासक कार- 
भार करतील आणि इस्लामी सैन्य देशाचे संरक्षण 
करील अशी व्यवस्था खोमिनी यांना निर्माण करा- 
यची आहे. 

हे त्यांनी मत्त:पुर्वेक स्वीका रलेले उद्दिष्ट आहे. 
१९८० साली स्वीकारण्यात आलेल्या अंदाजपत्र- 
कात परदेशाश्ी संबंध, किवा संस्कृती व कला, 
किवा ग्रामीण विकास ह्या कामासाठी जी रक्‍कम 
राखून ठेवली आहे त्याच्या दुप्पट रक्‍कम इस्लामी 
न्यायव्यवस्था आणि धर्मे ह्या खात्यासाठी मंजूर 
करण्यात भाली आहे. ( इस्लाममध्ये धर्म आणि 
न्यायव्यवस्था एकमेकात गुंतलेली असतात. हिंदू धर्म 
आणि स्मृती यांच्यामध्ये जो संबंध आहे, त्याच्या - 
सारखाच संबंध इस्लामी धर्म आणि न्याय यांच्या- 
मध्ये आहे.) आणि ही रक्‍कम, कामगारकल्याणा- 
साठी मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेच्या चौदापट 
आहे. 

खोमिनी वृद्ध आहेत व त्यांची प्रकृतीही चांगली 
नसते. तेव्हा त्यांच्यामागून सत्तेवर कोण येईल ह्या 
प्रश्‍नाळा निकडीचे महत्त्व आहे. तेव्हा धमंगुरूंनी 
खोमिनी यांच्यामागून कुणीतरी आयतुल्लाच सत्ते- 


सारसंकळन 


वर येईल अशी व्यवस्था केली आहे. एकतर घटना- 
समितीवर धमंगुरू बहुसंख्य असतील अल्ली व्यवस्था 
त्यांनी केली होती. नंतर खोमिनी यांच्यानंतरचा 
सत्ताधीश निवडण्याचा अधिकार ज्या तज्ज्ञमंडळाचा 
आहे त्याची घटना ज्या नियमांना अनुसरून होईल 
ते मुक्रर करण्याचा अधिकार घटनासंरक्षक मंडळाचे 
सभासद असलेल्या फक्त सहा धमंरुरूंना राहील असे 
त्यांनी घटनेत लिहून ठेवले. नंतर ह्या सहा धर्मगुरूंनी 
जे नियम केले, त्यांच्यांत खोमिनीनंतर कुणीतरी 
घर्मंगुरूलाच सत्ताधीश म्हणून नेमले पाहिजे ह्या 
तियमाचा अंतर्भाव केला. 

ह्या इस्लामीकरणाच्या कार्यक्रमात आपले विरो- 
धक कोण आहेत हे धमंगुरूंनी जाहीर केले भाहे. हे 
तीन आहेत. बुद्धिजीवी वर्ग, राष्ट्रवादी ( खुर्दी 
राष्ट्रवादी किवा इराणी राष्ट्रवादी किवा अरबी 
राष्ट्रवादी) आणि - लोकशाहीवादी ( बहुपक्षीय 
संसदीय लोकशाहीवर विश्‍वास ठेवणारे ), व्यव- 
हारात शहांच्या राजवटीपासून चालत आलेले 
सनदी नोकर ह्या कार्यक्रमाला आणि ध्येयाला 
स्व्राभाविकपणे विरोध करतात. कारण आधुनिक 
राज्यपद्धतीचे ते पुरस्कते आहेत. तेव्हा हा वर्ग 
इस्लामविरोधी आहे म्हणून त्याचा निषेध करण्यात 
आला. जे सनदी नोकर पुरेशा निष्ठेने सहुकाय 
करीत नाहीत असे आढळून येते त्यांचा बंदोबस्त 
सांस्कृतिक क्रांतीच्या द्वारे करण्यात येतो. 

धरमंगुरूंच्या क्रांतीला लष्कराकडून विरोध संभ- 
वतो. क्रांतीच्या प्रारंभी शहांशी निष्ठा बाळगणाऱ्या 
अनेक सेनापतींना ठार मारण्यात आले व त्यापुळ 
लष्कराचे अवसान बरेचसे गळलेले होते. शिवाय 
: क्रांतीचे रक्षक' हे एक समांतर लष्करी दळही 
धमंगुरूंनी संघटित केले होते. पक्‍क्‍या लष्करावर 
देवरेख करण्यासाठी लष्करामध्ये इस्लामी मंडळेही 
स्यापन करण्यात आली. ह्या इस्लामी मंडळांचे 
आणि लष्कराचे स्वाभाविकपणे फारसे पटत नाही. 
काही दिवसांपूर्वी एका सेनापतीने आपल्या सैन्या- 
तील इस्लामी मंडळाला हलकी शास्त्रे देऊन मलो 
साठी आघाडीवर पाठविले. (कुर्दी बंडखोरांवरोबर 
इराणी लष्कर कारवाई करीत आहे. ) त्यांना 
होतात्म्याची संधी देण्यासाठी ही योजना केली आहे 
असे त्याचे म्हणणे होते. ही संधी मंडळाने नाकारली. 


4९ 


हा आपल्याविरुद्ध करण्यात आलेला कट आहे असे 
त्यांचे म्हणणे पडले. 

वैचारिक पातळीवर धमंगुरूंना अर्थात्‌ विद्या- 
पीठातील डाव्या -समाजवादी व साम्यवादी- गटांची 
सर्वांत अधिक भीती वाटते. सांस्कृतिक क्रांतीला 
अनुसरून विद्यापीठांची पुनर्घटना करण्यासाठी विद्या- 
पीठे बंद ठेवण्यात आली आहेत. मध्यंतरात विद्या- 
थ्यांना सहा महिन्यांसाठी ग्रामीण भागात पाठ- 
विण्यात आले आहे. विद्यापीठांचे इस्लामीकरण कर- 
ण्यात येणार आहे अशी विद्यार्थ्यांची इतकी पक्की 
खात्री झाली होती, की सध्याच्या ' भ्रष्ट आणि 
पाखंडी * विद्यापीठांच्या अंतिम परीक्षेला त्यांच्या- 
तीळ बहुसंख्य विद्यार्थी बसलेच नाहीत. कारण 
त्यांनी दिलेल्या पदवीला काही महत्त्व उरणार नाही 


हे त्यांना दिसत होते. 

वर्तमानपत्रे, रेडियो आणि दूरदर्शन यांच्यावर 
धरमंगुरूंचे कडक नियंत्रण आहे. 

ही क्रांती, हा भूतकालात परतण्याचा अभिनव 
सामाजिक प्रयोग, टिकाऊ ठरेल का ? तो टिकणे 
कठीण आहे. कारण एकतर इस्लामच्या पुनरुज्जीव- 
नोची ही जी चळवळ इराणमध्ये फैलावली आहे, 
तिची सामाजिक बैठक कनिष्ठ मध्यमवरग ही आहे. 
आणि ह्या वर्गाकडे आधुनिक राज्य चालविण्यासाठी 
आवश्यक असलेले मनृष्यबळ नाही. विज्षेषतः शहांनी 
जे प्रचंड कारखाने उभारून ठेवले आहेत- आणि 
त्यातील बरेचसे अरधेवट उभारले गेले आहेत- ते 
चालविण्यासाठी जी आथिक, वैज्ञानिक व व्यव- 
स्यापकीय तंत्रे आवइयक आहेत त्यांच्यावर काबू 
असलेली फारच थोडी माणसे ह्या वर्गाकडे आहेत. 
विद्यार्थी खेड्यापाड्यांत पसरून देणे हे पाऊलही 
आत्मघातकी ठरेल. एक अतिशय संभवनीय शक्‍यता 
अशी आहे; की धर्मगुरूंचे विरोधक जे आज अनेक 


गटांत विभागले गेले आहेत, ते एकवटतील. शिवाय 
इराक व सोदी अरेबिया या देशांत इराणी धर्म- 
गखूंच्या कडव्या वृत्तीविषयी फार मोठी भीती व 
संशय आहे. धमंगुखूंचे अंतर्गत व परदेशी विरोधक 
एकत्र येऊन सध्याची राजवट उलथून टाकतील अश्ली 
मोठी शक्‍यता नाकारता येणार नाही. पण तोपर्यंत 
इराणमध्ये : सामाजिक अभियांत्रिकी'चा जो एक 

कुतूहलजनक प्रयोग चाळू राहील त्याच्यापासून भार- 
ताला खूपच शिकता येईल. 


साभार पोच 


& ' बोद्ध जीवन मार्ग - मधुकर ताकसांडे; 
प्रका. बुद्धिस्ट पव्लिशिंग हाऊस, नागपूर; दुसरी 
आवृत्ती, १९८०; पृ. ८७; कि. १० रुपये 

* “ शिवाजी महाराजांच्या नवलकथा !' : 
शं. रा. देवळे; श्री विद्या प्रकाशन, पुणे; १९८०; 
पृ. ६१; किमत ५ रुपये 

४ “ घन्य जन्म जाहला ! : ( हिराबाई वडोदेकर 
यांचे जीवनगाणे ) राजाराम हुमणे : श्री विद्या 
प्रकाशन, पुणे; १९८०; पृ. १७२; किमत 
२५ रुपये 

* “ इश्वरनिष्ठांची मंदियाळी ? : डॉ. गं. वि. 
कुलकर्णी; प्रकाशिका सो. . ज्योत्स्ना कुलकर्णी; 
२५७२ खासबाग, कोल्हापूर ४१६००२; १९८० ी 
पृ. १७३; कि. १५ रुपये. 

* ' भांडवली अर्थव्यवस्था : अनंत फडके; 
मागोवा प्रकाशन; १२५९/२ जं. म. रस्ता; 
पुणे ४११००४; १९७९; पृ. १८४; कि. १० रु. 


शवक. 


१९४५७-१९५४ पर्यंत झाळेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम 


* ' भारतात दारिञ्य का आहे ? ' अनंत फडके; 
मागोवा प्रकाशत, १२५९/२ जं. म. रस्ता; 
पुणे ४११००४; पृ. १०४; किमत ४ रुपये 

% ' झूल ' ( कादंवरी ) - भालचंद्र नेमाडे; 
पॉप्युलर प्रकाशन; मुंबई; १९७९; पू. १९८; 
किमत २५ रुपये. 

* ' मराठी कविता : जुनी आणि नवी - 
वा. ल. कुलकर्णी; पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई ; 
१९८०; पृ. २५५; किमत ३० रुपये 

% ' पडझड ' : ( कादंबरी ) --ज्योत्स्ना देवधर; 
पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई; १९७९; पृ. ८९; 
किमत १० रुपये 

* ' छोकधाटी '- दत्तात्रेय गणेश गोडसे; पॉप्युलर 
प्रकाशन, मुंबई; १९७९; पृ. १००; कि. १६ रु. 

* ' राजषी शाहू छत्रपती ' - धनंजय कौर; 
पाँप्युलर प्रकाशन, मुंबई; १९७९; पृ. ५७०; 
कि. ६० रुपये. 


थम क्रमांकाचे साहित्य अकादमी 


(नवी दिल्ली ) चे रु. पाच हजार पारितोषिक प्राप्त झालेळे 


क्षेदिक संस्कृतीचा किकास 


पू, ६०० ] 


ल्ख को-- त 0_/ (९ 


( सुधारून बाढविलेली नवीन आवृत्ती ) 


[किंमत ३० रु. 


कताथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी. 


प्रकाशक : पाज्ञपाठशाळामंडळ, वा 


प्स्््ययपनववभणपयस्यस्यया 


इ (जि० सातारा) 


नवभारत । जले, १९८० हरला), ४४0. 58प' 3 


प्राज्ृपाठशाळामंडळ ग्रंथमाला 


मराठी प्रकाशने 


% वेदिक संस्कृतीचा विकास । तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ३० रु. 
*$ अट्वंतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध )॥ ब्र स्वामी केवलानंदसरस्वती ७५ रु. 
* क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर टु. र. 
% पुरोहितवर्गवचस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन ८ रु. 
% गोीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी ५ रु. 
% लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा ४ रु. 
$ भारतीय स्त्रीधर्माचा आदशं । सोौ० कमल पाध्ये ४ रु, 
% “हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ३ रु. 
* महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । चा? अ० दाभोलकर रेरु. 
*$ श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ २० रु. 
% संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोली १२ रु. 
*$ ज्ञानदेव चिंतन (संपादित ) । डॉ० वसंत स० जोशी २० रु. 
$ आनंदाचा डोह । प्रा रा० ग० जाधव ८ रू 
$ भावार्थ रामायण ( श्री एकनाथ महाराज कृत) बालकांड १२ रु. 
* तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोले टर 
$ आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी 2 
% वागीश्वरी । डॉ० गो० के० भट ९० सः 


ग्रंथविक्रत्यांना २० टक्के करमिदान. 


प्राज्षेपाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा 3 


ह 


हे मासिक पां. गो. आपटे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
मे. पु. रेगे यांनी प्राज्ञपाठलाळा मंडळ, वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


डळ" 


) 


-कखगघर 'चिघजचज? 


४ &. ६”. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


